RNI No. MAHBIL/ 2012148433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ९ ६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन ) आणि उपसंचालक , भूमी अभिलेख यांजकडून 
वाचा : ( १) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३/प्र. क्र . १९/ ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ . 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही. सी . आर ४३२४ / 

स -४/ १९९ ४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९ ४. 
( ३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही. सी . आर ४३२३ / 

१/ स -४/ १ ९९ ५, दिनांक १७ जून १९९ ५. 
( ४ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/पिंपोडे 

बु. / प.नो. ५/२०१७, दिनांक २० जानेवारी २०१७ . 
( ५) उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू. - २/ गां.परी.प्र ./ सातारा/ २०१९, दिनांक १४ मार्च २०१९ . 

अधिसूचना 


क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना /प. नो. १८/ २०१९.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३/ 
प्र. क्र. १९/ ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. 
त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर-४३२४/ स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील 
सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच इकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. -४३२३/ १/ स -४ /९ ५, दिनांक १७ जून १९९ ५ नुसार 
कोरेगाव तालुक्यातील गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. तसेच इकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/पिंपोडे बु./ 
प.नो. ५/२०१७, दिनांक २० जानेवारी २०१७ नुसार कोरेगाव तालुक्यातील वाठार स्टेशन सजातील गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या 
आहेत . 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, कोरेगाव यांचे अधिनस्त सजा 
वाठार स्टेशनमध्ये मौजे विखळे हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा वाठार स्टेशनमध्ये मौजे विखळे हे गाव नव्याने उप अधीक्षक भूमी अभिलेख , 
कोरेगावमध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणांस घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० एप्रिल २०१९ पासून होणेची आहे. तसेच सनद फी रक्कम रुपये ४१,८३० ची त्वरीत 
वसुली करण्यात यावी. 


( १ ) 


एच -२, भाग एक ( पु.वि.पु.) - १५ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प.नो. १९/ २०१८ , दिनांक २६ मार्च २०१९ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 

सजा प.भू. वाठार स्टेशन, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा सातारा , तालुका कोरेगाव, कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , कोरेगाव 
सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने घ्यावयाचे गाव 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 
( पुनर्रचनेपूर्वी) 


शेरा 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


- 


१०६३ 


विखळे 


५३३ 


९ ७२ 


९ ७२ 


१०७५ 


१०७५ 


वाठार स्टेशन वाठार स्टेशन 

देऊर 
करंजखोप 
सोनके 
किन्हई 
खेड 


वाठार स्टेशन वाठार स्टेशन 

देऊर 
करंजखोप 
सोनके 
किन्हई 
खेड 


१०७५ 


१०७५ 


१३३७ 


१३३७ 
९ ५१ 


९ ५१ 


पिंपोडे बु. 


१ ९ ७३ 


पिंपोडे बु . 


१ ९ ७३ 


विखळे 


५३३ 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण ७ गावे 


८४४६ 


१ गाव 


५३३ 


एकूण ८ गावे 


८ ९ ७ ९ 


किशोर तवरेज, 

उपसंचालक, भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन ), पुणे. 


पुणे, १० एप्रिल २०१९ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : -- ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951). ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) 

चे कलम ३७ (१ ) ( ३). 
( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१९ -१७०६, दिनांक २५ मार्च 

२०१९ . 
आदेश 


क्रमांक पगक/ एसआर-१५१५/ २०१९.- ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ६ एप्रिल २०१९ रोजी सर्वत्र गुढी पाडवा हा सण साजरा 
होणार आहे. तसेच सन २०१९ लोकसभा निवडणुकीसाठी दिनांक १० मार्च २०१९ ते २७ मे २०१९ पर्यंत आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे. 

पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू 
असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज 
चालू आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरीता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , रॅली , मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत. 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ३७(१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ मार्च २०१९ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक ९ एप्रिल २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १९ ५१ चे कलम ( १) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून 
त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे आणि , 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951). ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे आणि , 

त्याअर्थी, मी, डॉ . जयश्री कटारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951). ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


३ 


or 


- 


अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ मार्च २०१९ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ९ एप्रिल २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत 
१४ दिवसांसाठी खाली 

नमूद 

केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे. 
( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 

( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 

( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 
1951). ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे . 

The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951). ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ 
चे पोट - कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक पुणे यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे 
त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act( Bombay Act No. XXII of 1951). (Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


डॉ . जयश्री कटारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे 


पुणे , २६ मार्च २०१९ . 


वाचा :-- ( १) मा . भारतीय निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांचेकडील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक -२०१९ करिता प्रसिद्ध करणेत आलेला निवडणुकीचा 

कार्यक्रम. 

( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४. 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


आदेश 


क्रमांक डीसी / एमएजी-२ /एसआर-१२/ २०१९.- ज्याअर्थी, मा. भारतीय निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांचेकडील निर्देशाप्रमाणे सार्वत्रिक लोकसभा 
निवडणूक २०१९ करिता निवडणुकीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करणेत आलेला असून, दिनांक १० मार्च २०१९ पासून आदर्श आचारसंहिता लागू करणेत 
आलेली आहे. तसेच सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ करिता निवडणुकीचेप्रसिद्ध केले कार्यक्रमाप्रमाणे लोकसभा निवडणूक २०१९ करिता उमेदवाराचे 
नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणेचा कालावधी दिनांक २८ मार्च २०१९ ते ४ एप्रिल २०१९ असा असून दिनांक ५ एप्रिल २०१९ रोजी अर्जाची छाननी होणार 
असून दिनांक ८ एप्रिल २०१९ रोजी माघार असून त्याच दिवशी उमेदवारांना चिन्ह वाटप होणार आहे. 

मा . भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील आदर्श आचारसंहित पुस्तिकेमधील कलम क्रमांक ५.८ अन्वये नामनिर्देशनपत्र सादर करताना पाळावयाच्या 
आदर्श आचारसंहितेबाबत सूचना निर्गमित करणेत आलेल्या आहेत . त्यानुसार उमेदवारांसोबत ४ अशी एकूण ५ व्यक्तीं नामनिर्देशनपत्र सादर करणेसाठी 
मा . निवडणूक निर्णय अधिकारी सातारा यांचेदालनात येवू शकतात , त्यामुळे उमेदवार नामनिर्देशनपत्र सादर करीत असताना अनावश्यक लोकांची गर्दी 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नसलेने सदर कालावधीत असामाजिक प्रवृत्तीचा समुदाय गोळा होऊन बेकायदेशीररित्या गोंधळ व गैरप्रकार करण्याची 
शक्यता असलेने त्यायोगे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असलेने दिनांक २८ मार्च २०१९ पासून ते ८ एप्रिल २०१९ या कालावधीत 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री 
झाली आहे. 


८ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


, 


त्याअर्थी, मी, सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला असलेल्या 
अधिकारान्वये लोकसभा निवडणूक २०१९ करिता दिनांक २८ मार्च २०१९ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ८ एप्रिल २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत 
सातारा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा आवारात प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित करीत आहे . 


८ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१९ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुनील थोरवे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 


सातारा , २८ मार्च २०१९ . 


, 


पोलीस सह - आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ / कावसु-२७४१ / २०१९.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त, विशेष शाखा-१ , पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिक -ठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक ६ एप्रिल २०१९ रोजी गुढीपाडवा , दिनांक ११ एप्रिल २०१९ महात्मा ज्योतीबा फुले जयंती , दिनांक १३ 
एप्रिल २०१९ रोजी श्री राम नवमी, दिनांक १४ एप्रिल २०१ ९ रोजी भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, दिनांक १७ एप्रिल २०१ ९ रोजी 
महावीर जयंती व दिनांक १९ एप्रिल २०१९ रोजी हनुमान जयंती व गुड फ्रायडे असून त्यानिमित्त विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . तसेच सध्या लोकसभा 
निवडणूक २०१९ चा कार्यक्रम जाहीर झालेला असून त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे 
दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१),( ३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, शिवाजी बोडखे, पोलीस सह- आयुक्त , ( का . व सु.) पुणे शहर वर नमूद अ. नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ६ एप्रिल २०१९ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १९ एप्रिल २०१९ रोजी 

दिवसांसाठी 
खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव्य पदार्थबरोबर नेणे . 


६ 


२४.०० वाजेपर्यंत 


१४ 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


- 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 

( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व 
( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 
पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश हे लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


५ 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे 
त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन -१९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 

शिवाजी बोडखे, 


पोलीस सहआयुक्त , 
पुणे शहर , 

पुणे. 


पुणे शहर , २ एप्रिल २०१९ . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये. 

आदेश 


क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ २२९ १/ २०१९.- ज्याअर्थी, दिनांक १० मार्च २०१९ रोजीपासून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाली 
आहे. जिल्ह्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता निवडणुका अत्यंत चुरशीने होणार आहेत . या चुरशीतून प्रसंगी राजकीय संघर्ष, जातीय संघर्ष 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच निवडणूक काळात स्थानिक प्रश्नांचे भांडवल करूनही अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

त्याअर्थी, या सर्व बाबींवर पोलीस प्रशासनाचेनियंत्रण राहून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याकरिता , 
मी, सुहेल शर्मा, पोलीस अधीक्षक , सांगली, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या क्रमांक २२, कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पोलीस निरीक्षक यांना खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

( अ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी याविषयी 
निर्देश देणे . 

( ब) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास, उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरील किंवा सार्वजनिक 
जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशावेळी अडथळा होऊ न देणे. 

( क) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जावू नयेत , त्यांची वेळ, मार्ग ठरवून देणे. 

( ड) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या ठिकाणी, 
जागेमध्ये, जत्रा, देवालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या- येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही सडकेजवळ, सार्वजनिक 
जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल , ताशे, इतर वाद्ये वाजविणे यांचेनियमन करणे . 

( इ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्याचेनियमन 
करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 

( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी पोलीस अधिनियमाचेकलम ३३, ३६, ३७ ते ४० , ४२ , ४३ अन्वयेदिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन असलेल्या व त्यास 
पुष्टी देणारे योग्य ते आदेश काढणे. 

सदरचा आदेश दिनांक २७ मार्च २०१९ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 

या दरम्यान संपूर्ण पोलीस ठाणे स्थलसिमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने, मिरवणुका , सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास त्यांनी 
संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारीकिंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ, मार्ग, घोषणा, सभेचे ठिकाण इत्यादीबाबी ठरवून घेऊन परवानगी घेतली 


- 


पाहिजे . 


सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा १ ९ ५१ चे कलम १३४ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील . 
सदरचा आदेश दिनांक २७ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


सुहेल शर्मा, 
पोलीस अधीक्षक , सांगली. 


सांगली, 


२७ 


मार्च २०१ ९ . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, 

२७, शके १ ९ ४१ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६, १९ ८६ व १९९९ . 

(२) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६९ ४/प्र. क्र . ७४१, र -४ , दिनांक १० मे १९९ ५ अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसूचना. 
( ३) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र -४ , दिनांक २२ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २) ची अधिसूचना. 
( ४ ) मा . उपायुक्तसो ( पुनर्वसन), पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक पुनर्व/ अ.का. / आरआर-२२७३/ १८ , दिनांक ११ मे 


२०१८ . 


( ५) मा . उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ सेल/ कावि -३९९/ २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८, दिनांक 

१ ९ जून २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 
(६ ) मा . जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील आदेश पुनर्व/ सेल/ एसआर-३६/ २०१८, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
(७) तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ कावि -६३०/ २०१८, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८. 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ एसआर-१/ २०१८.– ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १ नुसार , धोम बलकवडी या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात भाडळी बु. या 
गावाबाबत , दिनांक १३ नोव्हेंबर १९९ ६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे 
कलम ११ ( १) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर , पोट -विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम 
१३ (१) ची अधिसूचना दिनांक १६ फेब्रुवारी १९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित 
केले आहे . 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार , तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ कावि-६३०/ २०१८, दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०१८ यांचे पत्रान्वये भाडळी बु. गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच धोम बलकवडी प्रकल्पासाठी भाडळी बु . गावातील नव्याने 
संपादन करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 

परिशिष्ट 


भूसंपादन 


गावाचे 


तालुका 


कलम 


न्यायालयीन 


संपादित 


अंतिम संपादित 


प्र . क्र . 


नाव 


कलम ४ ची 
अधिसूचना 
प्रसिद्धीची 


कलम ६ ची 
अधिसूचना 
प्रसिद्धीची 


४८ ( १ ) 


प्रकरणाने 


न्यायालयीन 


SR. 


वगळलेले 


प्रकरणांत 


No. 


तारीख व 


तारीख व 


गट 


प्रलंबित 
गट क्षेत्र 


व 


संपादनाचे 


संपादनाचे 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


संपादनाचे 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


एकूण 
गावाचे क्षेत्र 


एकूण 
गावाचे क्षेत्र 


प्रयोजन 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


हे . आर . 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


फलटण 


१८१ ०.४३ 


४४० 

भाडळी 
प्रकल्पग्रस्तांचे बु. 
पुनर्वसनासाठी 


३० - ९ -१९९ ७ 
१ हे . ४७ आर 


२७-१०-१९९ ८ 
१ हे . ४७ आर 


१६७ 


१.०४ 


तसेच ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार धोम बलकवडी या प्रकल्पासाठी भाडळी बु. या गावातील 
लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात भाडळी बु. या गावात नव्याने जमीन संपादन 
करणेची आवश्यकता नाही, त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ (१) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे भाडळी बु. या गावातील 
जमिनीच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे , असे जाहीर करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ (१) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , मी , संतोष जाधव, 
उपविभागीय अधिकारी , फलटण उपविभाग, फलटण याद्वारे असे घोषित करतो की , धोम बलकवडी प्रकल्प या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ८६ चे कलम ११ ( १) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ (१) अन्वये क्षेत्र ९ ८ हेक्टर ४५ 
आर अधिसूचित केलेले आहे. त्याप्रमाणे धोम बलकवडी प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे एकूण १ हेक्टर ४७ आर चे काम पूर्ण 
झालेले आहे. लाभक्षेत्रापैकी स्तंभ क्रमांक ६ व ८ मध्ये नमूद गट वगळून सदर प्रकल्पाकरिता एकूण १ हेक्टर ४७ आर भूसंपादन 
पूर्ण झाले असून संपूर्ण क्षेत्रास उपसंचालक ( पुनर्वसन) तथा जिल्हाधिकारी , सातारा यांचे नाव नमूद आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


७ 


मौजे भाडळी बु., तालुका फलटण या गावातील स्तंभ क्रमांक १२ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र 
असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६, १९ ८६, १ ९९९ , कलम १२ ( १) नुसार 
ठेवणेत आलेले निर्बंध उठवणे आवश्यक आहे . 


तसेच याव्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद 
केलेल्या/ व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ती गावे 
पुढीलप्रमाणे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/ जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


भाडळी बु . 


तालुका फलटण, जिल्हा सातारा 
परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे आहेत , 
अशा जमिनी/ भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे 
कमी करण्यात यावेत . 


उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ चे कलम १२ (१) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत 
आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या 
चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय 
अधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

संतोष जाधव, 
उपविभागीय अधिकारी, 
फलटण उपविभाग, फलटण, 

जिल्हा सातारा. 


फलटण , २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६, १९ ८६ व १ ९९९. 

( २) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र-४, दिनांक १० मे १९९ ५ अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसूचना. 
( ३) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४ / प्र. क्र . ७४१, र-४, दिनांक २२ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये कलम १३ (२) ची अधिसूचना. 
(४) मा . उपायुक्तसो ( पुनर्वसन), पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक पुनर्व/ अ.का./ आरआर -२२७३/१८, दिनांक ११ मे 

२०१८ . 
( ५) मा . उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ सेल/ कावि -३ ९९/ २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ , दिनांक 

१ ९ जून २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 
( ६) मा . जिल्हाधिकारी , सातारा यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व/ सेल/ एसआर-३६ /२०१८, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
( ७) तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि -३६०/ २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ एसआर-२/ २०१८.- ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १ नुसार, निरा देवघर या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात आरडगाव या 
गावाबाबत , दिनांक ५ फेब्रुवारी १९ ८६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९ ८६ चे 
कलम ११ ( १) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर, पोट -विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम 
१३ ( १) ची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी १९९ ६ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित 
केले आहे. 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार , तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ कावि-३६० / २०१८, दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०१८ यांचे पत्रान्वये आरडगाव गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच निरा देवघर प्रकल्पासाठी आरडगाव गावातील नव्याने संपादन 
करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


गावाचे 


तालुका 


कलम 


अंतिम संपादित 


भूसंपादन 
प्र . क्र . 


नाव 


कलम ४ ची 
अधिसूचना 
प्रसिद्धीची 


४८ ( १ ) 


कलम ६ ची 
अधिसूचना 
प्रसिद्धीची 
तारीख व 
संपादनाचे 


न्यायालयीन 
प्रकरणाने 
वगळलेले 


SR. 


संपादित 
न्यायालयीन 
प्रकरणांत 

प्रलंबित 
गट क्षेत्र 
नंबर 


No. 


तारीख व 


गट 


व 


संपादनाचे 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


संपादनाचे 
प्रयोजन 


एकूण 
गावाचे क्षेत्र 


एकूण 
गावाचे क्षेत्र 


१ 


w 


२ 


३ 


४ 


५ 


( ७ 


९ 


१० 


१२ 


११ 
हे . आर 


१३ 
हे . आर 


हे . आर . 


हे . 


आर 


४८७ 


-- 


४६८ १.२१ 


आरडगाव फलटण १५-१०-१९९९ ५-६-२००० 

५४ हे . ३९ आर ५४ हे . ३९ आर 


२ ९ ७ ०.५७ 


प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसनासाठी 


३४ 


२.५३ 


४४८ ०.२ ९ 


३७८ ०.५१ 


३३ २.३३ 
३७३ ०.८० 


३७४ ०.४० 


१६४ ०.४० 


३७७ ०.४० 


६३ 


०.४७ 


५१० ०.८० 


३ ९ ६ ०.६० 
३४५ ०.५८ 
३२ ४.०६ 


३७७ ०.४० 


१६१ 


०.४० 


१ ९ ४ ०.८० 


१८४ ०.४० 


१५ ९ १.७२ 


९ ४ 


१.६१ 


१३१ ०.४० 


एकूण 


२२ २१.६८ 


तसेच ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार निरा देवघर या प्रकल्पासाठी आरडगाव या गावातील 
लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात आरडगाव या गावात नव्याने जमीन संपादन 
करणेची आवश्यकता नाही, त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे आरडगाव या गावातील 
जमिनीच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे , असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ (१) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , मी, संतोष जाधव, 
उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण याद्वारे असे घोषित करतो की , निरा देवघर प्रकल्प , या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे कलम ११ ( १) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १) अन्वये क्षेत्र २० हेक्टर ५६ 
आर अधिसूचित केलेले आहे. त्याप्रमाणे निरा देवघर प्रकल्पाचे स्लॅबपात्र क पत्रकानुसार सदर गावातील एकूण क्षेत्र ५४ हेक्टर ३९ 
आर पैकी क्षेत्र २१ हे . ६८ आर चे काम पूर्ण झालेले आहे . सदर लाभक्षेत्रांपैकी गट नंबर ६६ क्षेत्र २ हे . ४२ आर, गट नंबर 
१३ क्षेत्र ३ हे . ९ २ आर , गट नंबर १ ९ - ब क्षेत्र १ हे . ३७ आर, गट नंबर ४० क्षेत्र ३ हे . २३ आर , गट नंबर ८० क्षेत्र ० 
हे . ३० आर , गट नंबर १३ क्षेत्र ०. हे . ४० आर , गट नंबर ३५ , क्षेत्र ०. हे . ४७ आर, गट नंबर ७२ , क्षेत्र ० हे . ४९ आर, 
गट नंबर १२७, क्षेत्र ०. हे ८७ आर , गट नंबर ७९ , क्षेत्र १ हे . २१ आर , गट नंबर ३ ९ , क्षेत्र १ हे. ६१ आर , गट नंबर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


९ 


२८ , क्षेत्र १ हे . ६१ आर, गट नंबर ३६ , क्षेत्र २ हे . ९ ३ आर , गट नंबर ५४, क्षेत्र १ हे . ९ आर , गट नंबर ५२, क्षेत्र 
हे . २८ आर , गट नंबर २६ , क्षेत्र ० हे . ८० आर , गट नंबर १३ क्षेत्र , ३ हे . ७५ आर , गट नंबर ५६, क्षेत्र ० हे. ८० आर , 
गट नंबर ४२, क्षेत्र १ हे. २१ आर , गट नंबर १२६ , क्षेत्र १ हे . ५३ आर, गट नंबर १३ , क्षेत्र २ हे. ४२ आर असे एकूण 
३२ हे. ७१ आर क्षेत्र मा . जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक निरा देवघर/ कावि-४३१, दिनांक २७ एप्रिल 
२००१ अन्वये जमिनी लागवडीस योग्य नसलेने भूसंपादनातून वगळले आहे. सदर प्रकल्पाकरिता एकूण क्षेत्र २१ हेक्टर ६८ आर चे 
भूसंपादन पूर्ण झाले असून संपूर्ण क्षेत्रास उपसंचालक (पुनर्वसन) तथा जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे नाव नमूद आहे. 

मौजे आरडगाव , तालुका फलटण या गावातील स्तंभ क्रमांक १२ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या 
खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६ , १९ ८६, १९९९ , कलम १२ (१) नुसार ठेवणेत आलेले 
निर्बंध उठवणे आवश्यक आहे . 


तसेच याव्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद 
केलेल्या/ व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ती गावे 
पुढीलप्रमाणे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


आरडगाव 


तालुका फलटण, जिल्हा सातारा 
परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे आहेत , 
अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे 
कमी करण्यात यावेत . 


उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम १२ (१) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत 
आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या 
चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय 
अधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


संतोष जाधव , 


उपविभागीय अधिकारी, 
फलटण उपविभाग , फलटण, 

जिल्हा सातारा . 


फलटण , २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६ , १ ९ ८६ व १९९९. 

( २) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ५ अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसूचना. 
( ३) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९४/ प्र. क्र . ७४१, र-४, दिनांक २२ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये कलम १३ (२) ची अधिसूचना. 
( ४) मा . उपायुक्तसो (पुनर्वसन) , पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक पुनर्व/ अ.का. / आरआर-२२७३/१८ , दिनांक ११ मे 


२०१८ . 


( ५) मा . उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ सेल/ कावि -३९९/ २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८, दिनांक 

१९ जून २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 
( ६) मा . जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील आदेश पुनर्व/ सेल/ एसआर-३६ / २०१८, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
( ७) तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि-३६०/ २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८. 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ एसआर-३ / २०१८. – ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १ नुसार , निरा देवघर या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात विठ्ठलवाडी या 
गावाबाबत , दिनांक ५ फेब्रुवारी १९ ८६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 

२७, शके १ ९ ४१ 


कलम ११ (१) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर , पोट -विभागणीवर निर्बंध ठेवणेत आलेले आहेत, तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम 
१३ ( १) ची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी १९९ ६ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित 
केले आहे . 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार, तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि-३६०/ २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०१८ यांचे पत्रान्वये विठ्ठलवाडी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच निरा देवघर प्रकल्पासाठी आरडगाव गावातील नव्याने संपादन 
करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 

परिशिष्ट 


भूसंपादन 


गावाचे 


तालुका 


कलम ४ ची 


कलम 


अंतिम संपादित 


प्र . क्र . 


नाव 


कलम ६ ची 
अधिसूचना 
प्रसिद्धीची 


४८ ( १ ) 


न्यायालयीन 
प्रकरणाने 
वगळलेले 


SR. 


अधिसूचना 
प्रसिद्धीची 
तारीख व 
संपादनाचे 


संपादित 
न्यायालयीन 
प्रकरणांत 

प्रलंबित 
गट 

क्षेत्र 


No. 


तारीख व 


गट 


व 


संपादनाचे 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


संपादनाचे 
प्रयोजन 


एकूण 
गावाचे क्षेत्र 


एकूण 
गावाचे क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


११ 


हे . आर . 


हे . आर 


हे . आर 


-- 


४१८ विठ्ठल- फलटण 
प्रकल्पग्रस्तांचे वाडी 
पुनर्वसनासाठी 


२३-८-१९९९ 
२ हे . ५० आर 


२१-२-२००० 
२ हे . ५० आर 


१२ १३ 

हे . आर 
१ 

०.७३ 

०.७३ 
२३ ०.१५ 
८/२ ०.० ९ 
८२ ०.८० 


१ 


एकूण 


५ 


२.५० 


तसेच ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १) नुसार निरा देवघर या प्रकल्पासाठी विठ्ठलवाडी या गावातील 
लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात विठ्ठलवाडी या गावात नव्याने जमीन संपादन 
करणेची आवश्यकता नाही , त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे विठ्ठलवाडी या गावातील 
जमिनीच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे , असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ (१) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , मी , संतोष जाधव , 
उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण याद्वारे असे घोषित करतो की , निरा देवघर प्रकल्प , या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ (१) अन्वये क्षेत्र १६० हेक्टर १६ 
आर अधिसूचित केलेले आहे . त्याप्रमाणे निरा देवघर प्रकल्पाचे गावातील एकूण क्षेत्र २ हेक्टर ५० आर भूसंपादनाचे काम पूर्ण 
झालेले आहे. लाभक्षेत्रापैकी सदर गावचे क पत्रकांतील रविंद्र आनंदा बोडके यांचे खातेवरील कोणता गट व किती क्षेत्र संपादन केले 
आहे ते नमूद नाही . त्यामुळे रविंद्र आनंदा बोडके यांचे खातेवरील पुनर्वसन हस्तांतरण बंदी निबंध कायम ठेवणेत यावा. सदर 
प्रकल्पाकरिता एकूण २ हेक्टर ५० आर भूसंपादन पूर्ण झाले असून संपूर्ण क्षेत्रात उपसंचालक ( पुनर्वसन) तथा जिल्हाधिकारी, सातारा 
यांचे नाव नमूद आहे. 

मौजे विठ्ठलवाडी , तालुका फलटण या गावातील स्तंभ क्रमांक १२ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या 
खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६ , १९ ८६ , १ ९९९, कलम १२ (१) नुसार ठेवणेत आलेले 
निर्बंध उठवणे आवश्यक आहे . 


तसेच याव्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद 
केलेल्या/ व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ती गावे 


पुढीलप्रमाणे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


विठ्ठलवाडी 


तालुका फलटण, जिल्हा सातारा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


११ 


परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे, अशा 
जमिनी/ भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी 
करण्यात यावेत . 


उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम १२ (१) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत 
आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या 
चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय 
अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


संतोष जाधव , 


उपविभागीय अधिकारी , 
फलटण उपविभाग, फलटण, 

जिल्हा सातारा . 


फलटण, २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


संदर्भ : (१ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 

( २) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६९ ४/प्र. क्र . ७४१, र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ५ अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसूचना. 
( ३) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र-४, दिनांक २२ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २) ची अधिसूचना. 
( ४) मा . उपायुक्तसो (पुनर्वसन), पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक पुनर्व/ अ.का./ आरआर-२२७३/ १८ , दिनांक ११ मे 

२०१८ . 
( ५) मा . उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ सेल / कावि -३९९/ २०१८, दिनांक ७ जून २०१८ , दिनांक 

१ ९ जून २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 
(६ ) मा . जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील आदेश पुनर्व/ सेल / एसआर-३६/ २०१८ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
(७) तहसीलदार , फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ कावि -३६० / २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८. 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ एसआर-४/ २०१८. – ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १ नुसार , निरा- देवघर या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात खराडेवाडी या 
गावाबाबत, दिनांक ५ फेब्रुवारी १ ९ ८६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ८६ चे 
कलम ११ ( १) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर , पोट -विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम 
१३ ( १) ची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी १ ९९ ६ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित 
केले आहे . 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार , तहसीलदार , फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि -३६०/ २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०१८ यांचे पत्रान्वये खराडेवाडी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे, तसेच निरा- देवघर प्रकल्पासाठी खराडेवाडी गावातील नव्याने संपादन 
करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 

परिशिष्ट 


भूसंपादन 


गावाचे 


तालुका 


कलम 


अंतिम संपादित 


प्र . क्र . 


नाव 


कलम ४ ची 
अधिसूचना 
प्रसिद्धीची 


४८ ( १) 


कलम ६ ची 
अधिसूचना 
प्रसिद्धीची 
तारीख व 
संपादनाचे 


न्यायालयीन 
प्रकरणाने 
वगळलेले 


SR. 


संपादित 
न्यायालयीन 
प्रकरणांत 

प्रलंबित 
गट क्षेत्र 


No. 


तारीख व 


गट 


व 


संपादनाचे 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


संपादनाचे 
प्रयोजन 


एकूण 
गावाचे क्षेत्र 


एकूण 
गावाचे क्षेत्र 


संख्या 


१ 


२ 


३ 


६ 


७ 


८ 


on 


१० 


हे . आर . 


हे . आर 


-- 


-- 


२६/ ९ ७ खराडे 
प्रकल्पग्रस्तांचे वाडी 
पुनर्वसनासाठी 


फलटण ३०-४-१९९ ८ 

८ हे . ५२ आर 


१९ - १-२००० 
४ हे . ९ ५ आर 


११ १२ 

१३ 
हे . आर 

हे . आर 
४५/२ ३.६६ 
४४/३ ०.७२ 
४७/२०/२ ०.५७ 


एकूण 


३ 


४.९ ५ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


तसेच ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार निरा - देवघर या प्रकल्पासाठी खराडेवाडी या गावातील 
लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार भगवान तात्या खराडे यांचे खातेवरील गट वगळून संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात 
खराडेवाडी या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही, त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ (१) चे उक्त अधिसूचनेत 
नमूद मौजे खराडेवाडी या गावातील जमिनीच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे, असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 


- 


. 


त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, मी, संतोष जाधव , 
उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण याद्वारे असे घोषित करतो की , निरा- देवघर प्रकल्प , या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ८६ चे कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ (१ ) अन्वये क्षेत्र ४१८ हेक्टर १८ 
आर अधिसूचित केलेले आहे. त्याप्रमाणे निरा- देवघर प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण क्षेत्र ९ हेक्टर 
१४ आर लाभक्षेत्रापैकी सदर गावचे क पत्रकांतील भगवान तात्या खराडे यांचे खातेवरील कोणता गट संपादन केला आहे ते 

नमूद 
नाही. त्यामुळे भगवान तात्या खराडे यांचे खातेवरील पुनर्वसन हस्तांतरण बंदी निबंध कायम ठेवणेत यावा . तसेच कलम ६ चे अधिसूचनेमध्ये 

हे . ५७ आर क्षेत्र वगळलेले आहे. सदर प्रकल्पाकरिता एकूण ४ हेक्टर ९ ५ आर भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले असून सदर क्षेत्रास 
उपसंचालक (पुनर्वसन) तथा जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे नाव नमूद आहे. 


मौजे खराडेवाडी , तालुका फलटण या गावातील स्तंभ क्रमांक १२ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र 
असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६, १ ९ ८६, १९९९, कलम १२ ( १) नुसार 
ठेवणेत आलेले निर्बंध उठवणे आवश्यक आहे . 


तसेच याव्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद 
केलेल्या/ व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ती गावे 
पुढीलप्रमाणे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/जिल्हा 


२ 


३ 


१ 


खराडेवाडी 


तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 


परिणामी निबंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे, अशा 
जमिनी/ भूखंड वगळून तसेच भगवान तात्या खराडे यांचे खातेवरील गट व क्षेत्र वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात 
" पुनर्वसनासाठी राखीव" अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . 


- 


उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण असेही निर्देश देत आहेत की, वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ चे कलम १२ (१) अन्वये ठेवणेत आलेले निबंध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत 
आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या 
चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय 
अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


संतोष जाधव, 


उपविभागीय अधिकारी, 
फलटण उपविभाग , फलटण, 

जिल्हा सातारा . 


फलटण , २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 

२७, शके १ ९ ४१ 


१३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या-३/ प्र.क्र . ३९/ दरखास्त-गावठाण / आरआर-१७२ / २०१ ९.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१० (तलाठी/ 
प्र.क्र .११२ ( भाग-३)/म -१० , दिनांक २५ मे २०१७ व दिनांक २४ जुलै २०१८ नुसार तलाठी साझा पुनर्रचना समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार राज्यात नवीन तलाठी साझाची व महसूल मंडळाची निर्मिती करणेस मंजुरी दिलेली आहे. मा . प्रधान सचिव, महसूल, नोंदणी व मुद्रांक 
शुल्क, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक प्राफेब-२०१०/ प्र.क्र .११२ (भाग -३)/म -१०, दिनांक १ जून २०१७ व मा . विभागीय आयुक्त कार्यालय यांचेकडील पत्र 
क्रमांक मह -३/नआ/ कावि/ ५५९/ २०१७, दिनांक १४ जून २०१७ यांनी कळविलेनुसार तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा अधिनियम 
४१ ) चे कलम ४ पोट - कलम ( २) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक २०१८ /मशा/कार्या-३ / प्र.क्र .३ ९/ दरखास्त गावठाण/ आरआर 
७४५, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली होती. त्या कामी प्राप्त झालेल्या हरकतींच्या अनुषंगाने संबंधित तहसिलदार यांनी सुनावणी घेऊन 
या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला असून सदर अहवालाच्या अनुषंगाने अंतिम अधिसूचना तयार करणेत आलेली आहे. 

सदर अंतिम अधिसूचनेत नमूद तलाठी साझा व महसूल मंडळाची महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१० (तलाठी)/ 
प्र.क्र .११२ ( भाग-३)/म -१०, दिनांक २५ मे २०१७ व दिनांक २४ जुलै २०१८ नुसार व मा . प्रधान सचिव, महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क , मंत्रालय , मुंबई 
यांचेकडील पत्र क्रमांक प्राफेब-२०१० / प्र.क्र .११२ (भाग-३ )/म -१० , दिनांक १ जून २०१७ व मा . विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक मह-३/ 
नैआ/ कावि/ ५५ ९/ २०१७, दिनांक १४ जून २०१७ यांनी कळविलेनुसार तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा अधिनियम ४१) चे 
कलम ४ पोट-कलम ( २) या खाली मला असलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी, सोलापूर याद्वारे दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ 
पासून सुधारित निकषानुसार सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सोबतच्या यादीप्रमाणे नव्याने निर्माण होणारे तलाठी साझा , महसूल मंडळे व सद्या अस्तित्वात असलेल्या 
साझांची पुनर्रचना करीत आहे. 


अधिसूचना 
तालुका उत्तर सोलापूर , उपविभाग सोलापूर क्रमांक १, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
पुनर्रचनेपूर्वीच्या पुनर्रचनेपूर्वीच्या पुनर्रचनेपूर्वीच्या पुनर्रचनेनंतर पुनर्रचनेनंतर पुनर्रचनेनंतर 
मंडळातील साझातील 

साझांची नावे 

साझातील 
साझांची नावे समाविष्ट गावे 

समाविष्ट गावे 


शेरा 


महसूल मंडळाचे 


महसूल मंडळाचे 


नाव 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


( १) सोलापूर 


१. सोलापूर 


कसबे सोलापूर 
मजरेवाडी 


जुना साझा 


सलगरवाडी 


१. कसबे सोलापूर १. कसबे सोलापूर -१ 

२. कसबे सोलापूर-२ 
३. कसबे सोलापूर -३ 
४. कसबे सोलापूर -४ 
५. कसबे सोलापूर-५ 
६. सलगरवाडी 


कसबे सोलापूर-१ 
कसबे सोलापूर -२ 
कसबे सोलापूर -३ 
कसबे सोलापूर -४ 
कसबे सोलापूर -५ 
सलगरवाडी 


नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 


नेहरूनगर 
बाळे 
खेड 


२. बाळे 


३. कोंडी 


कोंडी 
केगाव 
शिवाजीनगर 


२. मजरेवाडी (नवीन ७. मजरेवाडी-१ 
महसूल मंडळ ) ८. मजरेवाडी-२ 

९. मजरेवाडी-३ 
१०. मजरेवाडी-४ 
११. मजरेवाडी-५ 

१२. कुमठे 
३. बाळे (नवीन 


मजरेवाडी-१ 
मजरेवाडी-२ 
मजरेवाडी-३ 
मजरेवाडी-४ 
मजरेवाडी-५ 
कुमठे 


नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 


१३ . 


बाळे-१ 
बाळे-२ 


बाळे 
बाळे-२ 


जुना साझा 


महसूल मंडळ ) 


१४. 


१५. खेड 
१६. भोगाव 


खेड 
भोगाव 
गुळवंची 


नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 


१७. गुळवंची 


४. कोंडी ( नवीन 


कोंडी-१ 
कोंडी-२ 


जुना साझा 


महसूल मंडळ ) 


नवीन साझा 


१८. कोंडी-१ 
१ ९. कोंडी-२ 
२०. केगाव 
२१. पाकणी 
२२. बीबीदारफळ 


केगाव , शिवाजीनगर 
पाकणी, शिवणी 
बीबीदारफळ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना -- चालू 
तालुका उत्तर सोलापूर , उपविभाग सोलापूर क्रमांक १, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


( २) शेळगी 


५. शेळगी 


जुना साझा 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


२६. हगलूर 


८. कवठे 


नवीन साझा 


९ . हगलूर 


( ३) तिव्हे 


नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 


( ४ ) वडाळा 


७. तिहे 


नवीन साझा 


३३. तिहे 
३४. पाथरी 
३५. कवठे 
३६. हिरज 
३७. देगाव 
३८. डोणगाव 


१ ९. कौठाळी 
२०. मार्डी 


( ५ ) मार्डी 


४. शेळगी शेळगी, दहिटणे 

२३. शेळगी-१ 

शेळगी -१ 
५. कुमठे कुमठे 

२४. शेळगी-२ 

शेळगी-२ 
६. सोरेगाव सोरेगाव, प्रतापनगर , 

२५ दहिटणे 

दहिटणे 
समशापूर. 
७. डोणगाव डोणगाव, नंदूर , 

एकरूख, हगलूर , 
भाटेवाडी. 

हिप्परगा ( तळे) . 
कवठे बलाटी 

२७. होनसळ 

होनसळ, राळेरास, तरटगाव 
हगलूर, एकरूख, 

हिप्परगे तळे. 
१०. तिव्हे तिहे, पाथरी, तेलगाव ६. सोरेगाव ( नवीन २८. सोरेगाव 

सोरेगाव 
११. देगाव देगाव, बसवेश्वर 

महसूल मंडळ ) २९ . प्रतापनगर प्रतापनगर, समशापूर 
१२. पाकणी पाकणी, शिवणी 

३०. नेहरूनगर-१ 

नेहरूनगर-१ 
१३. हिरज हिरज 

३१. नेहरूनगर-२ 

नेहरूनगर-२ 
३२. नंदूर 

नंदूर , भाटेवाडी 
१४. वडाळा वडाळा, दारफळ गावडी 

तिन्हे 
१५. नान्नज नान्नज, इचगाव 

पाथरी 
१६. रानमसले रानमसले 

कवठे बेलाटी 
१७. पडसाळी पडसाळी, वांगी 

हिरज 
१८. कळमण कळमण , साखरेवाडी 

देगाव, बसवेश्वर 
कौठाळी, भागाईवाडी 

डोणगाव, तेलगाव 
मार्डी, नरोटेवाडी, 

८. वडाळा ३ ९ . वडाळा 

वडाळा, इचगाव 
सेवालालनगर. 
२१. होनसळ होनसळ, राळेरास, 

४०. दारफळ (गावडी ) दारफळ (गावडी ) 
तरटगाव . 
२२. बाणेगाव बाणेगाव, भोगाव 

४१. रानमसले 

रानमसले 
२३. कारंबा कारंबा, गुळवंची 

४२. पडसाळी 

पडसाळी, वांगी 
२४. अकोलेकाटी अकोलेकाटी 

४३. कळमण 
२५ . बीबी दारफळ बीबी दारफळ 

कौठाळी कौठाळी, भागाईवाडी 
४५. मार्डी 

मार्डी 
४६. नरोटेवाडी 

नरोटेवाडी, 
सेवालालनगर 

बाणेगाव 
४८. नान्नज 

नान्नज 
४ ९. कारंबा 

कारंबा 
५०. अकोलेकाटी 

अकोलेकाटी 
तालुका बार्शी, उपविभाग सोलापूर क्रमांक १, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
बार्शी बार्शी, कासारवाडी, सौंदरे (नवीन सौंदरे 

सौंदरे, दडशिंगे 
फफाळवाडी , गातीचीवाडी, प्रस्तावित महसूल 
अलीपूर, नागोबाचीवाडी, मंडळ). 

लक्ष्याचीवाडी. 
ताडसौंदणे ताडसौंदणे, भोयरे, 

ताडसौंदणे 

ताडसौंदणे, भोयरे, 
शेलगाव व्ह . 

शेलगाव व्ह . 
देवगाव देवगाव, कांदलगाव, 

देवगाव 

देवगाव, कांदलगाव, 
गाडेगाव. 
सौंदरे सौंदरे, दडशिंगे 

कव्हे 

कव्हे, बळेवाडी 


नवीन साझा 


कळमण, साखरेवाडी 


४४ . 


९ . मार्डी 


नवीन साझा 


४७. बाणेगाव 


बार्शी 


गाडेगाव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


१५ 


अधिसूचना - चालू 
तालुका बार्शी, उपविभाग सोलापूर क्रमांक १, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -- चालू 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


कुसळंब 


कुसळंब, जामगाव आ , 
वाणेवाडी. 
शेलगाव मा , तावडी, 


शेलगाव मा 


आरणगाव . 


खांडवी 


खांडवी 


खांडवी 


कुसळंबे 


कुसळंबे, जामगाव आ , 
वाणेवाडी 


कोरफळे 


कोरफळे 


शेलगाव मा . 


शेलगाव मा , तावडी, 


आरणगाव 


बार्शी 


शेंद्री 
श्रीपतपिंपरी 
उपळाई ठों 
कव्हे 


शेंद्री 
श्रीपतपिंपरी, भोईंजे 
उपळाई ठो , वांगरवाडी 
कव्हे, बळेवाडी 


बार्शी १ 
बार्शी २ 
बार्शी ३ 
बार्शी ४ 


बार्शी १ , फफाळवाडी 
बार्शी २, कासारवाडी 
बार्शी ३, अलीपूर 
बार्शी ४ , नागोबाचीवाडी, 
लक्ष्याची वाडी. 


नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 


आगळगाव 


बार्शी ५ 


नवीन साझा 


खांडवी 


आगळगाव 
कोरेगाव 
काटेगाव 
भानसळे 


आगळगाव, बाभुळगाव 
कोरेगाव , खडकोणी, चुंब 
काटेगाव, धामणगाव आ . 
भानसळे, कळंबवाडी आ , 


खांडवी 
कोरफळे 
शेंद्री 


बार्शी ५. गाताची वाडी 
खांडवी 
कोरफळे 
शेंद्री 


उंबरगे. 


मांडेगाव 


श्रीपतपिंपरी 


श्रीपतपिंपरी, भोईंजे 


चारे 


उपळाई ठों १ 


उपळाई ठो , वांगरवाडी 


वैराग 


मांडेगाव, खडकलगाव, 
पिंपळगाव आ , बेलगाव. 
चारे, वालवड, शिराळे , 
पिंपळवाडी . 
वैराग 
लाडोळे, मुंगशी आर 
राळेरास , धामणगाव दु 
रातंजन , सर्जापूर 
सासुरे 


उपळाई ठों २ 


नवीन साझा 


आगळगाव 


वैराग 
लाडोळे 
राळेरास 
रातंजन 
सासुरे 


आगळगाव 


कोरेगाव 
काटेगाव 
भानसळे 


उपळाई ठे 
आगळगाव, बाभुळगाव 
कोरेगाव, खडकोणी, चुंब 
काटेगाव, धामगणगाव आ 
भानसळे, कळंबवाडी आ , 
उंबरगे. 
मांडेगाव, खडकलगाव, 
पिंपळगाव आ, बेलगाव. 
चारे , वालवड, शिरोळे, 
पिंपळवाडी. 


शेळगाव आर 


शेळगाव आर 


मांडेगाव 


उपळे 


hum 


उपळे दु 


उपळे द निंबळक 


चारे 


वैराग 


भांतबरे 
झाडी 


भांतबरे , तांबेवाडी 
झाडी, झरेगाव, 


वैराग १ 
वैराग २ 


वैराग १ 
वैराग २ 


नवीन साझा 


बोरगाव झा . 


मळेगाव 


लाडोळे, मुंगशी आर 


लाडोळे 
राळेरास 


पिंपरी पान 


राळेरास, 


धामणगाव 


दु 


मळेगाव 
पिंपरी पान , हळदुगे, 
नांदणी. 
जामगाव पा ., हिंगणी पा . 


जामगाव पा . 


रातंजन 


रातंजन , सर्जापूर 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 

२७, शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना -- चालू 
तालुका बार्शी, उपविभाग सोलापूर क्रमांक १, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -- चालू 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


गौडगाव 


गौडगाव 


सासुरे 


सासुरे 


गौडगाव , संगमनेर, 
रऊळगाव. 
रुई, मालेगाव 


रुई 


शेळगाव आर 


शेळगाव आर 


हत्तीज 


उपळे दु 


उपळे दु 


उपळे दु , निंबळक 


जवळगाव 


भांतबरे 


भांतबरे , 


तांबेवाडी 


हत्तीज, हिंगणी आर, 
चिंचखोपन. 
जवळगाव , अंबाबाईची 
वाडी, जोतीबाची वाडी, 

आंबेगाव. 
भालगाव, मिर्झनपूर , 
आळजापूर . 
सारोळे, कासारी, भांडेगाव 


भालगाव 


झाडी 


झाडी, झरेगाव , बोरगाव झा . 


सारोळे 


मळेगाव 


मळेगाव 


पांगरी 


पिंपरी पान 


पांगरी 
कुसळंब 


पिंपरी पान , हळदुगे , नांदणी 
जामगाव पा ., हिंगणी पा . 


जामगाव पा . 


पांढरी 


पांगरी 
कुसळंब, जामगाव आ , 
वाणेवाडी. 
पांढरी, चिंचोली, गौडगाव 
घोळवेवाडी, ढेंबरेवाडी, 
उक्कडगाव, वाघाची वाडी. 
पाथरी, धानोरे, बोरगाव खुर्द 


गौडगाव 


गौडगाव, संगमनेर, रऊळगाव 


पाथरी 
घारी 


रुई 
हत्तीज 


घारी, पुरी, जहानपूर 


रुई, मालेगाव 
हत्तीज, हिंगणी आर, 
चिंचखोपन . 
जवळगाव, अंबाबाईची वाडी, 
जोतीबाची वाडी, आंबेगाव. 


पानगाव 


पानगाव 


पानगाव, कळंबवाडी पा 


जवळगाव 


घाणेगाव 


घाणेगाव, साकत 


भालगाव 


भालगाव , 

मिर्झनपूर, 
आळजापूर . 


गुळपोळी 


गुळपोळी 
शेलगाव मा , तावडी, 


सारोळे 
पांगरी 


सारोळे, कासारी, भांडेगाव 
पांगरी 


शेलगाव मा 


पांगरी 


आरणगाव . 


महागाव 


महागाव, पिंपळगाव पान 


पांढरी 


पांढरी, चिंचोली, घोळवेवाडी, 
ढेंबरेवाडी. 


बावी आ 


बावी आ 


उक्कडगाव 


उक्कडगाव, वाघाची वाडी 


नवीन साझा 


नारी 


नारी 
कापशी 


पाथरी 
घारी 


पाथरी, धानोरे, बोरगाव खुर्द 
घारी, पुरी, जहानपूर 


नारी, नारीवाडी, इंदापूर 
कापशी, सावरगाव, 
पिंपरी आर. 
चिखर्डे, तांदुळवाडी 

पानगाव 
येळंब, गोरमाळे, टोणेवाडी 
खामगाव, 

धोत्रे 


चिखर्डे 
येळंब 


पानगाव 
घाणेगाव 
गुळपोळी 


पानगाव, कळंबवाडी पा 
घाणेगाव, साकत 
गुळपोळी 


खामगाव 


ममदापूर 
कारी 


ममदापूर , पिंपळगाव पा 


कारी 


महागाव 


महागाव, पिंपळगाव पान 


सुर्डी 


सुर्डी, रस्तापूर 


बावी आ 


बावी आ 


सुर्डी 
मानेगाव 


मानेगाव, काळेगाव, 


नारी 


नारी 


नारी, नारीवाडी , इंदापूर 


उंडेगाव. 


इर्ले 


इर्ले, इर्लेवाडी, ढोराळे 


यावली दु 


यावली दु 


कापशी 
चिखर्ड 
येळंब 


कापशी, सावरगाव, पिंपरी आर 
चिखः तांदुळवाडी 
येळंब, गोरमाळे / टोणेवाडी 


तडवळे 


तडवळे, दहिटणे, मुंगशी वा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


१७ 


अधिसूचना - चालू 
तालुका बार्शी, उपविभाग सोलापूर क्रमांक १, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -चालू 


३ 


४ 


६ 


७ 


मालवंडी 


मालवंडी, तुर्क पिंपरी 


खामगाव 


खामगाव, धोत्रे 
ममदापूर , पिंपळगाव पां , 


ममदापूर 
कारी 


कारी 


सुर्डी 


सुर्डी रस्तापूर 


सुर्डी 
मानेगाव 
इर्ले 


मानेगाव, काळेगाव, उंडेगाव 
इले, इलेवाडी, ढोराळे 


यावली दु 


यावली दु 


बोरामणी 


तडवळे 

तडवळे, दहिटणे, मुंगशी वा 
मालवंडी 

मालवंडी, तुर्क पिंपरी 
तालुका दक्षिण सोलापूर , उपविभाग सोलापूर क्रमांक २, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
बोरामणी बोरामणी बोरामणी बोरामणी 

बोरामणी 
मुळेगाव मुळेगाव, दोड्डी 

मुळेगाव 

मुळेगाव, दोड्डी 
बक्षिहिप्परगे बक्षीहिप्परगे , मुळेगाव तांडा 

बक्षिहिप्परगे 

बक्षीहिप्परगे ,मुळेगाव तांडा 
वरळेगाव , वडजी. 

वडजी, वरळेगाव. 
उळे उळे. उळेवाडी 

उळे 

उळे , उळेवाडी 
कासेगाव कासेगाव, गंगेवाडी 

कासेगाव 

कासेगाव, गंगेवाडी 


वळसंग 


वळसंग 


वळसंग 


वळसंग 


वळसंग 


वळसंग 


कुंभारी 
तोगराळी 


कुंभारी 
तोगराळी 


कुंभारी 
तोगराळी, गुर्देहळ्ळी, 
हणमगाव . 
आचेगाव, शिगंडगाव 
कणबस, शिरवळ , इंगळगी, 


आचेगाव 


आचेगाव 
औज 


कुंभारी 
तोगराळी, गुर्देहळ्ळी, 
हणमगाव . 
आचेगाव, शिगंडगाव 

औज ( आ ), आलेगाव, 
तिल्हेहाळ . 
मंद्रुप 


कणबस 


बोरुळ . 


औज ( आ ) 


मंद्रुप 


मंद्रुप 


मंद्रुप 


टाकळी 


टाकळी, कुरघोट 


मंद्रुप 
टाकळी 


बरुर 


औज ( आ ), आलेगाव, 
तिल्हेहाळ 
मंद्रुप, बसवनगर 
टाकळी, कुरघोट 
बरूर, नांदणी, चिंचपूर 
हत्तरसंग, कुडल, 
बोळकवटे बंदलगी. 

औराद, बिरनाळ 
वडकबाळ, होनमुर्गी 


बरूर 
हत्तरसंग 


बडकबाळ 


बरूर, नांदणी, चिंचपूर 
वडकबाळ, बसवनगर 
मुस्ती 


मुस्ती 


मुस्ती 


औराद 


तांदुळवाडी 
दर्गनहळ्ळी 


तांदुळवाडी, पिंजारवाडी 
दर्गनहळ्ळी, शिरपणहळ्ळी, 


बडकबाळ 


वडगाव 


मुस्ती 


मुस्ती 
तांदुळवाडी 


मुस्ती 
तांदुळवाडी, पिंजारवाडी 


धोत्री 
लि . चिंचोळी 


धोत्री, संगदरी 
लिंबीचिंचोळी, कर्देहळ्ळी, 
रामपूर . 


दर्गनहळ्ळी 


दिंडूर 


दिंडुर, तीर्थ 


दर्गनहळ्ळी, शिरपणहळ्ळी, 
वडगाव. 
धोत्री , संगदरी 

होटगी 
लिंबीचिंचोळी, कहळ्ळी, 


धोत्री 
लि . चिंचोळी 


होटगी 
होटगी स्टे 


होटगी, यत्नाळ 
होटगी स्टेशन, फताटेवाडी, 
हिपळे. 
आहेरवाडी 


रामपूर . 


दिंडूर 


दिंडूर, तीर्थ 


आहेरवाडी 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना - चालू 
तालुका दक्षिण सोलापूर, उपविभाग सोलापूर क्रमांक २, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -चालू 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


होटगी 


मद्रे 


नवीन साझा 


होटगी 
होटगी स्टे 


मद्रे, घोडातांडा, सावतखेड 
कणबस , बोरुळ 


कणबस 


होटगी, यत्नाळ 

होटगी 
होटगी स्टेशन , फताटेवाडी. 
हिपळे, सावंतखेड. 

आहेरवाडी 
सिंदखेड , मद्रे, चंद्रहाळ विंचूर 


नवीन साझा 


आहेरवाडी 
सिंदखेड 


इंगळगी 
विंचूर 
कंदलगाव 


हत्तूर 


हत्तूर , घोडातांडा 


इंगळगी, शिरवळ 
विंचूर, शंकरनगर 
कंदलगाव, गावडेवाडी, 
येळेगाव. 
कुसूर, तेलगाव , खाणापूर 
वांगी , मंनगोळी 
गुजेगाव, अकोले मं . 


विंचूर 


संजवाड 
विंचूर 
कंदलगाव 


कुसूर 
वांगी 
गुजेगाव 


संजवाड, राजूर , बंकलगी 
विंचूर , शंकरनगर 
कंदलगाव, गावडेवाडी, 
येळेगाव. 
कुसूर, तेलगाव , खाणापूर 
वांगी. मनगोळी 
गुजेगाव, अकोले मं. 


वडापूर , अंत्रोळी 


निंबर्गी 


कुसूर 
वांगी 
गुजेगाव 
वडापूर 


वडापूर 
निंबर्गी 
सादेपूर 
भंडारकवठे 


निंबर्गी 
सादेपूर , लंवगी, बाळगी 
भंडारकवठे 


वडापूर, अंत्रोळी 


निंबर्गी 


माळकवठे 


माळकवठे, कारकल 


औज ( म ) 


औज ( म ) 


निंबर्गी 
सादेपूर 
भंडारकवठे 
माळकवठे 


निंबर्गी 
सादेपूर , लंवगी, बाळगी 
भंडारकवठे 
माळकवठे, कारकल 


नवीन साझा 


औराद ( नवीन 
प्रस्तावित महसूल 
मंडळ ) 


होनमुर्गी 

औराद 
संजवाड 
हत्तरसंग 


औज ( म ) 


औज (म ) 


होनमुर्गी, बिरनाळ 

औराद 
संजवाड, राजूर, बंकलगी 
हत्तरसंग, कुडल, बोळकवठे 
बंदलगी. 
हत्तूर 
सिंदखेड , चंद्रहाळ 


हत्तूर 
सिंदखेड 


तालुका अक्कलकोट , उपविभाग सोलापूर क्रमांक २, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 


अक्कलकोट 


अक्कलकोट 


अक्कलकोट 


अक्कलकोट 
दहिटणे 
बासलेगाव 


दहिटणे, हसापूर 


अक्कलकोट 
समर्थनगर 
बासलेगाव 


नवीन साझा 


अक्कलकोट 
समर्थनगर 
बासलेगाव, नागनहळ्ळी, 
मातनहळ्ळी. 
उमरगे 


बासलेगाव, नागनहळ्ळी, 
मातनहळ्ळी. 
उमरगे , मिरजगी , 
गौडगाव खु., निमगाव. 
गळोरगी, कुठेहळ्ळी, 


उमरगे 


उमरगे 


गौडगाव खु., 


निमगाव. 


गळोरगी 


गळोरगी 


गळोरगी 


इटगे, रामपूर . 


इटगे, रामपूर 
काळेगाव, ममदाबाद , 


काळेगाव 


काळेगाव 


काळेगाव, ममदाबाद , 
कोळीबेट . 


कोळीबेट. 


वागदरी 


वागदरी 


वागदरी 

खैराट 
शिरवळ 


वागदरी 

खैराट 
शिरवळ 


वागदरी 
खैराट , भुरीकवठे गोगाव 
शिरवळ, शिरसी 
सदलापूर , शिरवळवाडी 
बादोले बु., बादोले खु., 
साफळे. 


वागदरी 
खैराट, भुरीकवठे, गोगाव 
शिरवळ, शिरसी 
सदलापूर, शिरवळवाडी 
बादोले 

बु , 
साफळे. 


सदलापूर 


सदलापूर 


बादोले बु. 


बादोले बु . 


बादाले खु., 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


अधिसूचना -- चालू 
तालुका अक्कलकोट, उपविभाग सोलापूर क्रमांक २, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


सांगवी बु. 


सांगवी खु .. 


सांगवी बु. 


सांगवी 

बु., 
हिंगणी. 


सांगवी बु ., सांगवी खु., 
हिंगणी. 


चप्पळगाव 


चप्पळगाव, बावकरवाडी 


चप्पळगाव 


चप्पळगाव 


चप्पळगाव, बावकरवाडी 


चप्पळगाव 
डोंबरजवळगे 
पितापूर 


डोंबरजवळगे, बहाणपूर 
पितापूर, अरळी, दर्शनाळ, 
बोरेगाव, अकतनाळ. 


दहिटणे 
डोंबरजवळगे 


दहिटणे, हसापूर 
डोंबरजवळगे, बहाणपूर 


हन्नूर 


हन्नूर, नन्हेगाव 


पितापूर 


पितापूर , अरळी, दर्शनाळ, 
बोरेगाव, अकतनाळ. 


कोन्हाळी 


हन्नूर 


हन्नूर , नन्हेगाव 


कर्जाळ 


हालहल्ली ( अ) 


हालहल्ली ( अ), 


नवीन साझा 


मैंदर्गी 


मैंदर्गी 
भोसगे 


कोन्हाळी, चप्पळगाववाडी, 
दहिटणेवाडी. 
कर्जाळ, हालहल्ली ( अ), 
ब्यागेहळ्ळी. 
मैंदर्गी 

मैंदर्गी 
भोसगे, तोरणी, संगोगी अ . 
सलगर 
हत्तीकणबस, बणजगेळ , 
चिक्केहळ्ळी. 


मैंदर्गी 
मिरजगी 
भोसगे 


चप्पळगाववाडी, दहिटणेवाडी. 
मैंदर्गी 
मिरजगी,कंहळ्ळी, जकापूर 
भोसगे, तोरणी, संगोगी अ. 


नवीन साझा 


सलगर 


हत्तीकणबस 


सलगर 


सलगर 


उडगी 


उडगी , 


जकापूर, रामतीर्थ 


हत्तीकाणबस 


सातनदुधनी 


सातनदुधनी 


सातनदुधनी , कलप्पावाडी, 
हालहल्ली मै. 
दुधनी, सिन्नर 
मुगळी, रुद्देवाडी 


हत्तीकणबस, बणजगेळ , 
चिक्केहळ्ळी. 
सातनदुधनी, कलप्पावाडी, 
हालहल्ली मै. 
दुधनी , सिन्नर 
मुगळी, रुद्देवाडी 


दुधनी 


दुधनी 


दुधनी 


मुगळी 
इब्रामपूर 


दुधनी 
मुगळी 
इब्रामपूर 
बोरोटी 


इब्रामपूर , नागोरे 


बोरोटी बु. 
संगोगी ब 


इब्रामपूर, नागोरे 

बु., बोरोटी 


बु . 


बोरोटी 

खु. 
संगोगी ब, तळेवाड , 


संगोगी ब 


बिंजगेर . 


बबलाद 


बबलाद 


बोरोटी बु., बोरोटी खु. 
संगोगी ब, तळेवाड, 
बिंजगेर . 
बबलाद , आंदेवाडी (ज ), 
चिंचोळी ( मै ). 
जेऊर, जैनापूर, जेऊरवाडी 
वसंतराव नाईकनगर , 
दोडयाळ. 
हंजगी, हालचिंचोळी 


जेऊर 


जेऊर 
हंजगी 


जेऊर 
वसंतराव नाईकनगर 


बबलाद, आंदेवाडी (ज ), 
चिंचोळी (मै ). 
जेऊर, जैनापूर , जेऊरवाडी जेऊर 
हंजगी, हालचिंचोळी, 
दोडयाळ . 
कडबगाव , गौडगाव बु. , 
सेवालालनगर. 
नाविंदगी 


नवीन साझा 


कडबगाव 


हंजगी 


नाविंदगी 


कडबगाव 


कडबगाव , 

गौडगाव बु ., 


सेवालालनगर . 
कर्जाळ , ब्यागेहळ्ळी 


नागणसूर 


कर्जाळ 


नागणसूर , मराठवाडी, 
गुरववाडी. 
तोळणूर, हैद्रा 


तोळणूर 


कोन्हाळी 


कोन्हाळी 


तडवळ 


तडवळ 


तडवळ 


नागणसूर (नवीन 


नागणसूर 
खानापूर, म्हैसलगे , अंकलगे प्रस्तावित महसूल गुरववाडी 
आळगे, गुड्डेवाडी 

मंडळ ) 

नाविंदगी 


खानापूर 
आळगे 


नागणसूर 
गुरववाडी, मराठवाडी 
नाविंदगी 


नवीन साझा 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


, 


अधिसूचना- चालू 
तालुका अक्कलकोट , उपविभाग सोलापूर क्रमांक २, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना-- चालू 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


शेगाव 


शेगाव , कलकर्जाळ, धारसंग 

केगाव 

खु., 


तोळणूर 
उडगी 


तोळणूर , हैद्रा 
उडगी , रामतीर्थ 


केगाव बु. 


केगाव बु ., 


चिंचोली न . 


मुंढेवाडी 


मुंढेवाडी, कोर्सेगाव, कुमठे तडवळ 


तडवळ 


तडवळ 


करजगी 


तडवळ 


खानापूर , म्हैसलगे, अंकलगे 


करजगी 
सुलेरजवळगे 
मंगरूळ 
कलहिप्परगे 


खानापूर 
आळगे 
शेगाव 


करजगी 
सुलेरजवळगे 
मंगरूळ 
कलहिप्परगे , घुगरेगाव, 
हंद्राळ . 
हिळ्ळी, देवीकवठे , कुडल 


केगाव बु . 


आळगे, गुड्डेवाडी 
शेगाव , कलकर्जाळ, धारसंग 
केगाव बु., केगाव खु., 
चिंचोली न. 
मुंढेवाडी , कोर्सेगाव , कुमठे 
करजगी 


हिळ्ळी 
आंदेवाडी बु. 


मुंढेवाडी 
करजगी 


आंदेवाडी बु., 


करजगी 


आंदेवाडी खु., शावळ. 


किणी 


किणी 
काझीकाणबस 


किणी 
काझीकणवस, किणीवाडी 
कुरनूर, मोट्याळ, सिंदखेड , 


सुलरेजवळगे 
मंगरूळ 
कलहिप्परगे 


सुलेरजवळगे 
मंगरूळ 
कलहिप्परगे , डूंगरेगाव, हंद्राळ 


कुरनूर 


बसवगीर . 
बोरगाव , पालापूर 


बोरगाव 
घोळसगाव 


हिळ्ळी 
आंदेवाडी बु. 


घोळसगाव, किरनाळी 


बु ., आंदेवाडी 


चुंगी 


चुंगी , सुलतानपूर 


किणी 


किणी 
काझीकणबस 


हिळ्ळी, देवीकवठे , कुडल 
आंदेवाडी 

खु., 
शावळ . 
किणी 
काझीकणवस, किणीवाडी 
कुरनूर , मोट्याळ, सिंदखेड , 
बसवगीर . 


कुरनूर 


बोरगाव , पालापूर 


बोरगाव 
घोळसगाव 
चुंगी 


घोळसगाव, किरनाळी 


चुंगी, सुलतानपूर 


तालुका मोहोळ , उपविभाग पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 


मोहोळ 


मोहोळ 


मोहोळ उत्तर 


नवीन साझा 


मोहोळ 
मलिक पेठ 


मोहोळ 


मोहोळ 
मलिकपेट, खरकटणे, 
दाईंगडेवाडी. घाटणे. 


मोहोळ दक्षिण 


वडवळ 


वडवळ , कोळेगाव 


वडवळ 
मलिक पेठ 


वडवळ, कोळेगाव 


बिटले 


मलिकपेठ, खरकटणे, 
दाईंगडेवाडी, घाटणे. 
ढोकबाभुळगाव 
यावली 


अनगर 
खंडोबाचीवाडी 


ढोकबाभुळगाव 
यावली 


शेटफळ 


शेटफळ 


बिटले, पासलेवाडी 
गलंदवाडी. 
अनगर 
खंडोबाचीवाडी, कोंबडवाडी 
नालबंदवाडी , कुरणवाडी. 
शेटफळ, सिद्धेवाडी, नरखेड 
तेलंगवाडी. 
वाफळे 
देवडी 
आष्टी , कुरणवाडी आ ., 
बैरागवाडी, येवती. 


नरखेड 


नरखेड 


वाफळे 
देवडी 
आष्टी 


भोयरे 
डिकसळ 
मसलेचौधरी 


भोयरे हिंगणी नि . 
डिकसळ 
मसलेचौधरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


२१ 


अधिसूचना - चालू 
तालुका मोहोळ , उपविभाग पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


वाळुज 


चिखली 
यावली 
सावळेश्वर 


देगाव वा . 


देगाव वा ., 


सावळेश्वर 


यल्लमवाडी 


चिखली, हिवरे , वडाचीवाडी 
यावली 
सावळेश्वर , पोफळी, 
विरवड खु., मुंढेवाडी. 
शिरापूर सो , लांबोटी सावळेश्वर 

अर्जुनसोंड. 
चिंचोलीकाटी 


वाळुज 

घोरपडी 
यल्लमवाडी, पवारवाडी, 
भैरववाडी, मनगोळी. 
सावळेश्वर 


नवीन साझा 


शिरापूर सो 


सावळेश्वर 


चिंचोलीकाटी 


पोफळी 


नवीन साझा 


भोयरे 
खुनेश्वर 


भोयरे , हिंगणी नि . 
खुनेश्वर , मोरवंची 


चिंचोलीकाटी 
शिरापूर सो 


आष्टे 


आष्टे भांबेवडी 


पोफळी, विरवडे खु., 
मुंढेवाडी . 
चिंचोलीकाटी 
शिरापूर सो. लांबोटी, 
अर्जुनसोंड . 
खुनेश्वर , मोरवंची 
आष्टे भांबेवाडी 
कामती बु., प. पिंपरी 
कामती खु., लमाणतांडा 
कोरवली, हराळवाडी, 


खुनेश्वर 


नरखेड 


आष्टे 


नरखेड 
डिकसळ 


नरखेड 
डिकसळ 


कामती 

बु . 


कामती बु. 
कामती खु 


म . चौधरी 


म . चौधरी 


नवीन साझा 


देगाव वा. 


कोरवली 


वाळूज 


देगाव वा ., घोरपडी, 
पवारवाडी . 
वाळूज, भैरववाडी, मनगोळी, 
यल्लमवाडी. 
बोपले, एकरके 


शिंगोली 


जामगाव बु. 
शिंगोली, तरटगाव , 
पिरटाकळी. 
विरवडे बु. , शिरापूर मो .. 


बोपले 


विरवडे बु . 


दादपूर. 


वाघोली 


वाघोली 


गोटेवाडी 


गोटेवाडी , रामहिंगणी, 
नांदगाव. 
वाघोली, वाघोलीवाडी 
वटवटे मिरी, जामगाव खु. 


अंकोली 
घोडेश्वर 


वाघोली, वाघोलीवाडी , 
सोहाळे . 
अंकोली, औंढी वाघोली 
घोडेश्वर , अर्धनारी, 
अरबळी, येणकी. 
कोथाळे , वडदेगाव, इंचगाव 
वटवटे मिरी, जामगाव खु. 


वाघोली 
वटवटे 


कोथाळे 
वटवटे 


घोडेश्वर 
येणकी 


घोडेश्वर, अर्धनारी 
येणकी, अरबळी 


नवीन साझा 


टाकळी सि . 


टाकळी सि ., वरकुटे 


नवीन साझा 


टाकळी सि . 
शेजबाभुळगाव 
आढेगाव 


शेजबाभुळगाव , कोतेवाडी 
आढेगाव, सौदणे 


टाकळी सि . 


इंचगाव 
कोथाळे 
टाकळी सि . 
आढेगाव 
अंकोली 


कुरुल 
तांबोळे 


इंचगाव, वडदेगाव 
कोथाळे , सोहाळे 
टाकळी सि ., वरकुटे 
आढेगाव, सौंदणे 
अंकोली, औंढी 
कुरुल 
शेजबाभुळगाव , कातेवाडी 
स . वरवड़े, न. पिंपरी 


कुरुल 
तांबोळे 
सय्यद वरवडे, न. पिंपरी 
पेनूर 
कोन्हेरी, सारोळे 


सय्यद वरवडे 


कुरुल 
शेजबाभुळगाव 


पेनूर 


पेनूर 
कोन्हेरी 


स. वरवडे 


पेनूर 


पेनूर 


पापरी 
खंडाळी 


पापरी 
खंडाळी 
पोटकुल 
पोखरापूर 


पेनूर 
पाटकुल 
तांबोळे 
पोखरापूर 


पाटकुल 
तांबोळे 


पाटकुल 
पोखरापूर, खवणी 


पोखरापूर, खवणी 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना - चालू 
तालुका मोहोळ , उपविभाग पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


कामती बु. 


कामती बु . 


कोन्हेरी 


कोन्हेरी , सारोळे 


शिंगोली 


पापरी 


पापरी 


विरवडे बु . 


शेटफळ 


शेटफळ 


शेटफळ 


कामती ब. , कामती खु , 
लमाणतांडा, प . पिंपरी. 
शिंगोली , पिरटाकळी, 
तरटगाव . 
विरवडे बु., शिरापूर मो ., 
दादपूर . 
कोरवली, हराळवाडी, 
जामगाव बु. 
गोटेवाडी , रामहिंगणी, 
नांदगाव. 
ढोकबाभुळगाव 


कोरवली 


तेलंगवाडी 


तेलंगवाडी,सिद्धेवाडी 


नवीन साझा 


गोटेवाडी 


बैरागवाडी 


बैरागवाडी, कुरणवाडी आ . 


नवीन साझा 


ढोकबाभुळगाव 


आष्टी 
खंडाळी 
देवडी 


आष्टी, येवती 
खंडाळी 
देवडी 


अनगर (नवीन 


अनगर 


प्रस्तावित महसूल 


अनगर 
बिटले 
बोपले 
खंडोबाचीवाडी 


मंडळ ). 


बिटले , पासलेवाडी, गलंदवाडी 
बोपले, एकुरके 
खंडोबाचीवाडी, नालबंदवाडी , 
कुरणवाडी अन , कोंबडवाडी. 
चिखली, हिवरे, वडाचीवाडी 
वाफळे 


चिखली 
वाफळे 


तालुका पंढरपूर , उपविभाग पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 


पंढरपूर 


पंढरपूर 
चळे 
भंडीशेगाव 


नवीन साझा 


पंढरपूर 
गोपाळपूर 
वाखरी 
व्होळे 
आढीव 


पंढरपूर 
गोपाळपूर, मुंढेवाडी 
वाखरी 
व्होळे, चिंचोली-भोसे 
आढीव , शेगाव दुमाला, 
भटुबरे. 


पंढरपूर 
इसबावी 
टाकळी 
कोर्टी 
शिरढोण 


पंढरपूर 
इसबावी 
टाकळी 
कोर्टी 
शिरढोण , चिंचोली- भोसे 


तुंगत 


नवीन साझा 


कासेगाव 


जुना साझा 


पंढरपूर 
तुंगत 
भंडीशेवगाव 


कासेगाव-१ 
कासेगाव-२ 


नवीन साझा 


टाकळी 
देगाव 
गादेगाव 
कौठाळी 


टाकळी, इसबावी 
देगाव 
गादेगाव 
कौठाळी, शिरढोण 


कासेगाव-१ 
कासेगाव-२ 
एकलासपूर 
शिरगाव 


एकलासपूर ,सिद्धेवाडी 


शिरगाव, तरटगाव ( का ) 


नवीन साझा 


पंढरपूर 


अनवली 


कोर्टी 
बोहाळी 
सोनके 
भाळवणी 


अनवली 
गोपाळपूर 
खर्डी 
तावशी 


गोपाळपूर 
खर्डी 
तावशी, चिंचुंबे 


भाळवणी 


कोर्टी 
बोहाळी, उंबरगाव 
सोनके तिसंगी 
भाळवणी, शेंडगेवाडी, 
केसकरवाडी, जैनवाडी. 
पळशी 
उपरी, सुपली 
गार्डी, लोणारवाडी 
धोंडेवाडी 


खर्डी ( नवीन 
प्रस्तावित महसूल 
मंडळ ) 


पळशी 


पळशी 
उपरी 
गार्डी 
धोंडेवाडी 


शेटफळ 
बोहाळी 
तिसंगी 
सोनके 


शेटफळ, तनाळी 
बोहाळी, उंबरगाव 
तिसंगी 
सोनके 


नवीन साझा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


२३ 


अधिसूचना -- चालू 
तालुका पंढरपूर , उपविभाग पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना-- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


भंडीशेगाव 


भंडीशेगाव 


भंडीशेगाव 


कासेगाव 


पिराचीकुरोवली पिराची कुरोवली, 

वाडीकोरोली. 
कासेगाव कासेगाव 
खर्डी 

खर्डी 
तावशी तावशी , चिचुंबे 


कौठाळी 
खेडभाळवणी 
पिराची कुरोवली 


कौठाळी 
खेडभाळवणी, शेळवे 
पिराचीकुरोवली , 
वाडीकोरोली. 


शेटफळ 
अनवली 


वाखरी 
गादेगाव 
भाळवणी 


वाखरी 
गादेगाव 
भाळवणी, जैनवाडी 


एकलासपूर 


भाळवणी 


शेटफळ,तनाळी 
अनवली 
एकलासपूर , सिद्धेवाडी, 
शिरगाव. 
पुळूज, पुळूजवाडी 
सुस्ते , अंजनसोंड 
फुलचिंचोली 


पुळूज 


नवीन साझा 


पुळूज 
सुस्ते 
फुलचिंचोली 
तारापूर 
खरसोळी 
आंबेचिंचोली 


केसकरवाडी 
धोंडेवाडी 
पळशी 
उपरी 
गार्डी 
पटवर्धन कुरोली 


केसकरवाडी, शेंडगेवाडी 
धोंडेवाडी 
पळशी 
उपरी, सुपली 
गार्डी, लोणारवाडी 
पटवर्धन कुरोली 


तारापूर, मगरवाडी 


पटवर्धन कुरोली 


चळे 


चळे 
सरकोली 
ओझेवाडी 
रांझणी 
आंबे 


खरसोळी, पोहोरगाव , विटे 

आंबेचिंचोली, शंकरगाव, 
नळी. 
चळे 
सरकोली 
ओझेवाडी, नेपतगाव 
रांझणी, तरटगाव ( का ) 
आंबे, कोंढारकी 


भोसे 
शेवते 
व्होळे 
खेडभोसे 
आव्हे 


भोसे 
शेवते 
व्होळे 
खेडभोसे, देवडे 
आव्हे, तरटगाव ( भो ), नांदोरे 


तुंगत 


करकंब 


तुंगत 
रोपळे 


तुंगत 
रोपळे 


नवीन साझा 


करकंब-१ 
करकंब-२ 
उंबरे 
पेहे 


करकंभ-१ 
करकंब-२ 
उंबरे, करोळे 
पहे, नेमतवाडी 


नवीन साझा 


सांगवी 
जळोली 
तुंगत 
नारायणचिंचोली 


सांगवी, बादलकोट 
जळोली, कान्हापुरी 
तुंगत 
नारायणचिंचोली, ईश्वरवठार 


सुस्ते 


सुस्ते, अंजनसोंड 


बाभुळगाव बाभुळगाव 
नारायणचिंचोली नारायणचिंचोली, 

ईश्वरवठार. 
करकंब करकंब 

करकंब 
सांगवी सांगवी, जळोली, बादलकोट 
पेहे 

पेहे, नेमतवाडी तुंगत 
आव्हे 

आव्हे, तरटगाव ( भो), 

नांदोरे . 
बार्डी 

बार्डी, पांढरेवाडी, 

जाधववाडी. 
उंबरे 

उंबरे, करोळे, कान्हापुरी 
पटवर्धन कुरोली पटवर्धन कुरोली पटवर्धन कुरोली 
भोसे 

भोसे 
शेवते शेवते 

पुळूज 
खेडभोसे खेडभोसे, देवडे 
मेंढापूर 

मेंढापूर, खरातवाडी, 

चिलाईवाडी . 
गुरसाई गुरसाई 


नवीन साझा 


देगाव 
आढीव 
शेगावदुमाला 
पुळूज 

आंबेचिंचोली 
फुलचिंचोली 


देगाव 
आढीव 
शेगावदुमाला, भटुंबरे 
पुळूज 

आंबेचिंचोली, नळी 
फुलचिंचोली 


खरसोळी 


खरसोळी, पोहोरगाव , विटे 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 

२७, शके १९ ४१ 


, 


अधिसूचना - चालू 
तालुका पंढरपूर , उपविभाग पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


भंडीशेगाव 


भंडीशेगाव 
खेडभाळवणी 


भंडीशेगाव 
खेडभाळवणी. शेळवे 


तारापूर, मगरवाडी 


तारापूर 
पुळूजवाडी 


पुळूजवाडी, शंकरगाव 


नवीन साझा 


चळे 


चळे 
आंबे 
रांझणी 
मुंढेवाडी 
सरकोली 
ओझेवाडी 


चळे 
आंबे 
रांझणी 
मुंढेवाडी, कोंढारकी 
सरकोली 
ओझेवाडी, नेपतगाव 


नवीन साझा 


रोपळे ( नवीन 


रोपळे 
बार्डी 


प्रस्तावित महसूल 
मंडळ ) 


बाभुळगाव 
मेंढापूर 
पांढरेवाडी 
गुरसाळे 


रोपळे 
बार्डी, जाधववाडी, 
बाभुळगाव 
मेंढापूर , खरातवाडी 
पांढरेवाडी, चिलाईवाडी 
गुरसाळे 


नवीन साझा 


तालुका माढा, उपविभाग माढा, विभाग कुडूवाडी, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 


माढा 


माढा 


माढा 


माढा 


माढा 


माढा 


उपळाई बु. 


उपळाई बु. 


उपळाई बु. 
उपळाई खु. 


वाकाव 


सापटणे भो 
अंजनगाव खे 


वडाचीवाडी 
खैरेवाडी, लोंढवाडी , कुंभेज 
शिंदेवाडी 
अंजनगाव खे 
विठ्ठलवाडी 


उपळाई खु. 
वाकाव 

अंजनगाव खे 
कुंभेज 


वाकाव, लोंढेवाडी 
अंजनगाव खे 
कुंभेज, खैरवाडी 


उपळाई खु. 


नवीन साझा 


मोडनिंब 


दारफळ 


मोडनिंब 
जाधवावाडी मो 
बावी 


मोडनिंब 
बैरागवाडी 
सोलंकरवाडी 


दारफळ ( सीना ) 
मानेगाव 
धानोरे 


अरण 


अरण 


दारफळ ( सीना ) सुलतानपूर 
मानेगाव 
धानोरे , हटकरवाडी, 
बुद्रुकवाडी, कापसेवाडी 
खैराव, पाचफुलवाडी 
केवड, जामगाव, चव्हाणवाडी नवीन साझा 
उंदरगाव, विठ्ठलवाडी 
म्हैसगाव, चिंचगाव 
पापनस, रिधोरे, तांदुळवाडी 
वडशिंगे 


होळे खु. 


वरवडे 
सापटणे टे 
तुळशी 


खैराव 
केवड 
उंदरगाव 
म्हैसगाव 
पापनस 
वडशिंगे 


आहेरगाव, आकुंभे 
तुळशी 


म्हैसगाव 


लऊळ 


लऊळ 


लऊळ 


उजनी मा 


शिराळ मा 


निमगाव मा 


पडसाळी 
पिंपळनेर 


भेंड 
पिंपळनेर 


रणदिवेवाडी 


निमगाव ( मा ), महादपूर 
रणदिवेवाडी, जाधववाडी ( मा ), 
वेताळवाडी. 
अंजनगाव ( उ), 
वडाचीवाडी अ. उ. 


पालवण 


भुइंजे 


अंजनगाव उ. 


लऊळ 


लऊळ 


कुडूवाडी 


भुताष्टे 
कुडूवाडी 
भोसरे 
अंबाड 


चिंचोली, रोपळे खु , 
कुडूवाडी 
भोसरे 
पिंपळखुटे 


लऊळ 
सापटणे भो 
पडसाळी 


सापटणे ( भो ), शिंदेवाडी 
पडसाळी, भेंड 
उजनी मा . शिराळ मा . 


उजनी मा 


व्होळे खु. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


२५ 


अधिसूचना - चालू 
तालुका माढा , उपविभाग माढा, विभाग कुडूवाडी, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -- चालू 


३ 


६ 


७ 


डू 


भुताष्टे 


पालवण 


कुर्दू 
निमगाव टे 
उपळवटे 
म्हैसगाव 


म्हैसगाव 


बादलेवाडी 
शेडशिंगे 
चिंचगाव 
रिधोरे, तांदळवाडी 
वडशिंगे 


निमगाव टे. ( नवीन निमगाव टे 

पिंपळनेर 
मंडळ) 

उपळवटे 


प्रस्तावित महसूल 


पापनस 


वडशिंगे 


ढवळस 


निमगाव मा 
तडवळे म 


रणदिवेवाडी 


भुताष्टे चिंचोली 
पालवण, भुइंजे 
निमगाव (टे ), बादलेवाडी 
पिंपळनेर 
उपळवटे शेडशिंगे 
ढवळस, भोगेवाडी, जाखले 
दहिवली, कन्हेरगाव 
अंबाड , पिंपळखुटे 
कुडूवाडी रेल्वे कॉलनी 
कुडूवाडी शहर 
भोसरे 
कुडूवाडी पश्चिम 
तडवळे म ., घाटणे, वडाची 


नवीन साझा 


दहिवली 
अंबाड 
कुडूवाडी रेल्वे कॉलनी 
कुडूवाडी शहर 
भोसरे 
कुर्दू पश्चिम 


महादपूर 
घाटणे, वडाचीवाडी 
वेताळवाडी 

कुडूवाडी 
सुलतानपूर 
केवड, जामगाव 
वडाचीवाडी अ. उ . 
पाचफुलवाडी, चव्हाणवाडी 


दारफळ 


दारफळ 
उंदरगाव 
अंजनगाव उ . 
खैराव 


तडवळे म . 


वाडी त.म. 


कुर्दू पूर्व 


कुहू पूर्व 


नवीन साझा 


मानेगाव 
धानोरे 


मानेगाव 
हटकरवाडी, 

बुद्रुकवाडी, 
कापसेवाडी. 


रोपळे क . 


रोपळे क . 


रोपळे क . 


रोपळे क . 


रोपळे क . 


रोपळे क . 
बिटरगाव 


कव्हे 
बिटरगाव 
मुंगशी 


कव्हे, महादेववाडी 
बिटरगाव, लोणी 
मुंगशी, नाडी, शिंगेवाडी 


ढवळस 


नवीन साझा 


नाडी, मुंगशी, लोणी 
चौभेपिंपरी, जाखले, 
भोगेवाडी . 
गवळेवाडी/शिंगेवाडी 
महादेववाडी 


बारलोणी 
कव्हे 


बारलोणी 
चौभेपिंपरी 


बारलोणी 
चौभेपिंपरी, गवळेवाडी 


नवीन साझा 


लहू 


आकुलगाव 


लहू 


आकुलगाव 


टेंभूर्णी 


मोडनिंब 


टेंभूर्णी 
वेणेगाव 
परिते 
बेंबळे 
घोटी 
दहिवली 


चव्हाणवाडी टें . 
तांबवे, अकोले बु. 
परितेवाडी 
मिटकलवाडी 
घोटी 
कन्हेरगाव 


मोडनिंब 
तुळशी 
जाधववाडी मो. 
बावी 


मोडनिंब 
तुळशी 
जाधवावाडी ( मो . ), बैरागवाडी 
बावी, सोलंकरवाडी 


अरण 


अरण 


रोपळे खु. 


रोपळे खुर्द, वडाचीवाडी ऊ.बु. नवीन साझा 


रांझणी 


रांझणी 


टेंभूर्णी गावठाण 


मूळ साझा 


itui 


नवीन साझा 


उजनी टे 

टेंभूर्णी 
गारअकोले, आलेगाव खु., 
रूई, 
वडोली, नगोर्ली 
शिराळ टें, आलेगाव बु. 
सुर्ली, फुटजवळगाव 
शेवरे 


टेंभूर्णी एम.आय.डी.सी. 
वेणेगाव 


चांदज 
आढेगाव 


अकोले खु. 


नवीन साझा 


अकोले खु. 


टेंभूर्णी गावठाण , 

चव्हाणवाडी टें , 
टेंभूर्णी एम.आय.डी.सी. 
वेणेगाव, तांबवे, 
अकोले ( खु.), सुर्ली, 
फुटजवळगाव , 
सापटणे (टें , आहेरगाव, 
वरवड़े आकुंभे 
रांझणी, उजनी टे 
आढेगाव, शिराळ टें 
आलेगाव (बु.), रूई 


माळेगाव 


सापटणे टे 
वरवडे 


रांझणी 


रांझणी 
आढेगाव 


आलेगाव बु. 


नवीन साझा 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना -- चालू 
तालुका माढा, उपविभाग माढा, विभाग कुडूवाडी, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना-- चालू 


3 


४ 


६ 


७ 


आलेगाव खु. 


आलेगाव ( खु.), गारअकोले नवीन साझा 
टाकळी टें . 


टाकळी टें . 


बेंबळे (नवीन 


प्रस्तावित महसूल 


मंडळ ) 


बेंबळे 
माळेगाव 
घोटी 
शेवरे 
चांदज 
परिते 


बेंबळे, मिटकलवाडी 
माळेगाव 
घोटी 
शेवरे , नगोर्ली 
चांदज , वडोली 
परिते, परितेवाडी 


नवीन साझा 


करमाळा 


नवीन साझा 


नवीन साझा 


तालुका करमाळा, उपविभाग माढा , विभाग कुडूवाडी, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
करमाळा करमाळा, देवीचामाळ, 

करमाळा करमाळा 

करमाळा शहर 
रोशेवाडी, हिवरवाडी. 

करमाळा ग्रामीण 

करमाळा ग्रा . देवीचा माळ 
मांगी मांगी, वडगाव द., वडगाव 

रोशेवाडी 

रोशेवाडी, पिंपळवाडी, 
उ ., भोसे, पिंपळवाडी. 

हिवरवाडी, भोसे. 
जातेगाव जातेगाव, खडकी, पुनवर 

मांगी 

मांगी, वडगाव उ., वडगाव द . 
पोथरे पोथरे , निलज, बोरगाव 

गुळसडी 

गुळसडी, सरपडोह 
आळजापूर आळजापूर , कामोणे, 

देवळाली 

देवळाली, खडकेवाडी 
बिटरगाव श्री . , तरटगाव. 
देवळाली देवळाली, खडकेवाडी 

जातेगाव 


जातेगाव , पुनवर 


कोर्टी 


कोर्टी 


पोथरे ( नवीन 


पोथरे 


पोथरे, निलज 


प्रस्तावित महसूल 


रावगाव 


मंडळ ) 


कामोणे 


कामोणे, बिटरगाव श्री . 


नवीन साझा 


कोर्टी, हुलगेवाडी , 
गोरेवाडी, कुस्करवाडी 
रावगाव, वंजारवाडी, 
लिंबेवाडी. 
सावडी 
वीट 


सावडी 
वीट 


पोटेगाव 
बोरगाव 


पोटेगाव , बाळेवाडी 
बोरगाव, दिलमेश्वर, 
वडाचीवाडी . 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


आळजापूर 


विहाळ 
कुंभारगाव 


आळजापूर , खडकी 


विहाळ, अंजनडोह, मोरवड 
कुंभारगाव, घरतवाडी, 
देलवडी. 


घारगाव 


घारगाव, तरटगाव, पाडळी 


केम 


केम 


केम 
कंदर 


कोर्टी 
कंदर , कविटगाव, सातोली 


कोर्टी 
हुलगेवाडी 


नवीन साझा 


कोर्टी 
हुलगेवाडी, कुसकरवाडी , 
गोरेवाडी. 
रावगाव, वंजारवाडी,लिंबेवाडी 
सावडी 


पांगरे 
बिटरगाव वा . 


रावगाव 
सावडी 


मलवडी 
वरकुटे 


वीट 
विहाळ 


वीट 
विहाळ , मोरवड 


पांगरे, भाळवणी, वडशिवणे 
बिटरगाव वा. , सांगवी, 
ढोकरी. 
मलवडी, घोटी 
वरकुटे पाथर्डी 
केत्तूर , पोमलवाडी 

जिंती (नवीन 
पारेवाडी, दिवेगव्हाण, 
गोयेगाव. 
हिंगणी, भगतवाडी, 
भिलारवाडी, गुल, मरवाडी. 


केत्तूर 


केत्तूर 
पारेवाडी 


जिंती 
हिंगणी 


प्रस्तावित महसूल 


जिंती 
हिंगणी, गुलमरवाडी 


मंडळ ) 


हिंगणी 


भिलारवाडी 


नवीन साझा 


भिलारवाडी, भगतवाडी 
देलवडी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


२७ 


अधिसूचना -चालू 
तालुका करमाळा, उपविभाग माढा, विभाग कुडूवाडी, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -चालू 


२ 


३ 


६ 


७ 


जिंती 


टाकळी रा . 


टाकळी रा., खातगाव 


जिंती , रामवाडी, 
कावळवाडी. 
टाकळी रा. खातगाव 


टाकळी रा . 


कात्रज 


कात्रज , कोंढार चिंचोली 
रामवाडी, कावळवाडी 


कात्रज 


कात्रज, कोंढार चिंचोली 


रामवाडी 


नवीन साझा 


जेऊर 


जेऊर 
झरे 
निंभोरे 
गुळसडी 


जेऊर, जेऊरवाडी, कोंढेज केत्तूर 
झरे , कुंभेज 
निंभोरे, वरकटणे 
गुळसडी, सरपडोह 
शेलगाव वा . लव्हे 
वांगी 


केत्तूर 
पारेवाडी 
वाशिंबे 
सोगाव 
राजुरी 


केत्तूर , पोमलवाडी 
पारेवाडी, दिवेगव्हाण 
वाशिंबे गोयेगाव 
सोगाव , उंदरगाव 
राजुरी 


नवीन साझा 


शेलगाव वा . 


वांगी 


उमरड 


उमरड 


उमरड, पोफळज 


उमरड 


उमरड 


उमरड 


वाशिंबे 


वाशिंबे, सोगाव 


नवीन साझा 


चिखलठाण, कुगाव 


चिखलठाण 
शेटफळ 


पोफळज 
झरे 
कुंभेज 
मांजरगाव 


पोफळज, केडगाव 
झरे 
कुंभेज 
मांजरगाव, रिटेवाडी 


नवीन साझा 


मांजरगाव 


शेटफळ, केडगाव, दहिगाव 
मांजरगाव, उंदरगाव, 
रिटेवाडी, पोंघवडी 
राजुरी 


राजुरी 


अंजनडोह 


अंजनडोह, पोंधवडी 


नवीन साझा 


सालसे 


सालसे 
साडे 
आवाटी 
नेरले 


नवीन साझा 


शेलगाव क . 


जेऊर 
शेटफळ 
निंभोरे 
वरकटणे 
चिखलठाण 
सालसे 
साडे 
नेरले 
हिवरे 


जेऊर, जेऊरवाडी 
शेटफळ, दहिगाव, वांगी नं . २ 
निंभोरे, लव्हे 

वरकटणे, कोंढेज 
चिखलठाण, कुगाव 
सालसे 
साडे 
नेरले , आळसुंदे 
हिवरे , हिसरे 


सालसे 


सालसे 

जेऊर 
साडे 
आवाटी , निमगाव हं . 
नेरले, आळसुंदे 
शेलगाव क ., सौंदे 
हिवरे, हिसरे 
अर्जुननगर , फिसरे 
कोळगाव, गौंडरे 
मिरगव्हाण, दिलमेश्वर , 
वडाचीवाडी. 
करंजे, भालेवाडी 
घारगाव , पाडळी, पोटेगाव, 
बाळेवाडी. 
पांडे, खांबेवाडी, धायखिंडी अर्जुननगर 


अर्जुननगर 


हिवरे 
अर्जुननगर 
कोळगाव 


मिरगव्हाण 


करंजे 


कोळगाव 
आवाटी 


कोळगाव, गौंडरे 
आवाटी , निमगाव ह . 


घारगाव 


पांडे 


अर्जुननगर 
मिरगव्हाण 
सौंदे 
पांडे 
करंजे 


अर्जुननगर , फिसरे 
मिरगव्हाण, भालेवाडी 
सौंदे, शेलगाव क . 
पांडे 
करंजे, धायखिंडी, खांबेवाडी 


केम 


नवीन साझा 


केम 
कंदर 
वडशिवणे 
मलवडी 
घोटी 
वरकुटे 


केम 
कंदर 
वडशिवणे, सातोली 
मलवडी 
घोटी 
वरकुटे, पाथर्डी 


नवीन साझा 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना -- चालू 
तालुका करमाळा, उपविभाग माढा ,विभाग कुडूवाडी, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -चालू 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


पांगरे ( नवीन 


प्रस्तावित महसूल 


बिटरगाव वा ., 


पांगरे 
बिटरगाव वा . 
कविटगाव 
वांगी नं . १ 


मंडळ ) 


नवीन साझा 


पांगरे, भाळवणी 

ढोकरी 
कविटगाव, सांगवी 
वांगी नं . १, वांगी नं . ४ , 
भिवरवाडी. 
शेलगाव वां ., वांगी नं . ३ 


शेलगाव वां . 


तालुका मंगळवेढा, उपविभाग मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 


मंगळवेढा 


मंगळवेढा 


मंगळवेढा 


मंगळवेढा 


पाटकळ 


संत दामाजीनगर 


संत दामाजीनगर 


नवीन साझा 


मंगळवेढा, संत दामाजीनगर, मंगळवेढा 
संत चोखामेळानगर. 
पाटकळ, गणेशवाडी, 
मेटकरवाडी. 
ब्रह्मपुरी, बठाण, उचेठाण 
माचणूर , रहाटेवाडी, 
तामदर्डी. 
डोंगरगाव, कचरेवाडी 
डोणज, भालेवाडी 


ब्रह्मपुरी 
माचणूर 


नवीन साझा 


संत चोखामेळानगर 
ब्रह्मपुरी 


संत चोखामेळानगर 
ब्रह्मपुरी 


बठाण 


नवीन साझा 


डोंगरगाव 
डोणज 


बठाण, उचेठाण 
माचणूर , रहाटेवाडी , तामदडी 


माचणूर 


मरवडे 


मरवडे 
खोमनाळ 
तळसंगी 
भाळवणी 
येड्राव 


मरवडे 
तळसंगी 
भाळवणी 
येड्राव 
निंबोणी 


मरखडे 
तळसंगी 
भाळवणी, हिवरगाव 
येड्राव, जित्ती, खवे 
निंबोणी, चिखलगी 


हुलजंती 


निंबोणी 
हुलजंती 
सोड्डी 
सलगर खु. 
सलगर बु. 
लवंगी 
बावची 
भोसे 
रेड्डे 
शिरनांदगी 


मरवडे 

मरवडे 
खोमनाळ, फटेवाडी 
तळसंगी 
भाळवणी, हिवरगाव 
येड्राव, जित्ती, खवे . 
डिकसळ . 
निंबोणी, चिखलगी हुलजंती 
हुलजंती , माळेवाडी 
सोड्डी, शिवणगी, येळगी 
सलगर खुर्द, आसबेवाडी 
सलगर बु. 
लवंगी 
बावची, जंगलगी, पौट भोसे 
भोसे 
रेडे सिद्धनकेरी 
शिरनांदगी 
महमदाबाद हु., मारोळी 
लोणार , पडोळकरवाडी 
हुन्नूर , रेवेवाडी , मानेवाडी आंधळगाव 

आंधळगाव 
लेंडवे चिंचाळे , शिरसी 
खुपसंगी 
हाजापूर , खडकी, जालिहाळ 
जुनोनी , गोणीवाडी 

मारापूर 
नंदेश्वर 


हुलजंती 
सोड्डी 
सलगर खु. 
सलगर बु. 
लवंगी 
बावची 
भोसे 
रेड्डे 
शिरनांदगी 
महमदाबाद हु. 
लोणार 


भोसे 


हुलजंती, माळेवाडी 
सोड्डी, शिवणगी, येळगी 
सलगर खुर्द, आसबेवाडी 
सलगर बु . 
लवंगी 
बावची, जंगलगी, पौट 
भोसे 
रेडे सिद्धनकेरी 
शिरनांदगी 
महमदाबाद हु , मारोळी 
लोणार , पडोळकरवाडी 
हुन्नूर , रेवेवाडी, मानेवाडी 

आंधळगाव 
लेंडवे चिंचाळे. शिरसी 
हाजापूर , खडकी, जालिहाळ 
जुनोनी , गोणीवाडी 
नंदेश्वर 


महमदाबाद हु. 
लोणार 


हुन्नूर 

आंधळगाव 
लेंडवे चिंचाळे 


आंधळगाव 


हुन्नूर 

आंधळगाव 
लेंडवे चिंचाळे 
खुपसंगी 
हाजापूर 
जुनोनी 
नंदेश्वर 


हाजापूर 
जुनोनी 
नंदेश्वर 


मारापूर, शेलेवाडी 


मारापूर 
घरनिकी 


घरनिकी, आकोले 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


अधिसूचना - चालू 

--चालू 
तालुका मंगळवेढा, उपविभाग मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना- 


३ 


४ 


६ 


७ 


मारापूर 


मारापूर , शेलेवाडी 


गुंजेगाव 
लक्ष्मी दहिवडी 


मारापूर 
घरनिकी 
गुंजेगाव 
लक्ष्मी दहिवडी 


ढवळस 


घरनिकी, आकोले 
गुंजेगाव, महमदाबाद ( शे.) 
लक्ष्मी दहिवडी 
ढवळस, मल्लेवाडी , देगाव बोराळे 
मुढवी, धर्मगाव 
बोराळे 
सिद्धापूर , तांडोर 
मुंढेवाडी 
नंदूर 


ढवळस 
मुढवी 
बोराळे 
सिद्धापूर 
मुंढेवाडी 
नंदूर 


मुढवी 
बोराळे 
सिद्धापूर 
मुंढेवाडी 
नंदूर 
अरळी 


बोराळे 


गुंजेगाव, महमदाबाद ( शे .) 
लक्ष्मी दहिवडी 
ढवळस , मल्लेवाडी, देगाव 
मुढवी, धर्मगाव 
बोराळे 
सिद्धापूर , तांडोर 
मुंढेवाडी 
नंदूर 
अरळी 
कागष्ट , कर्जाळ, लमानतांडा , 
कात्राळ . 
पाटखळ, गणेशवाडी, 
मेटकरवाडी. 
डोणज , भालेवाडी 
डोंगरगाव, कचरेवाडी 
खुपसंगी 
खोमनाळ, फटेवाडी 


कागष्ट 


अरळी 


अरळी 


पाटखळ 


पाटखळ ( नवीन 
महसूल मंडळ) 


कागष्ट 


कागष्ट, कर्जाळ . 


लमानतांडा , कात्राळ . 


डोणज 
डोंगरगाव 
खुपसंगी 
खोमनाळ 


सांगोला 


जुना साझा 


तालुका सांगोला, उपविभाग मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
सांगोला सांगोला. चिंचोली सांगोला 

सांगोला 

सांगोला 
कमलापूर 

सांगोला-१ 

सांगोला-१ 
वासूद 

चिंचोली 

चिंचोली 
मेंडशिंगी मेंडशिंगी, बुरलेवाडी 

कमलापूर 
वाढेगाव राजापूर 

वासुद 
आलेगाव आलेगाव 

मेंढशिंगी 
वाढेगाव 


कमलापूर , गोडसेवाडी 
वासूद , केदारवाडी 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


वाढेगाव, 


कमलापूर, गोडसेवाडी. 
वासुद , केदारवाडी, 


मेंडशिंगी , राजापूर 


जवळा 


जवळा 


जवळा, 


जवळा 


जवळा 


जवळा 


आगलावेवाडी 
भोपसेवाडी 


आगलावेवाडी , बुरंगेवाडी 
भोपसेवाडी, तरंगेवाडी 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


घेरडी 
हंगिरगे 
पारे 
डिकसळ 
वाकी घेरडी 


कडलास 


कडलास 


हातिद 


हातिद 


भोपसेवाडी, 
आगलावेवाडी, बुरंगेवाडी. 
घेरडी 
हंगिरगे . गावडेवाडी 
पारे 
डिकसळ, नराळे, हबिसेवाडी 
वाकी घेरडी, वाकी चिंचाळे 
हातिद, ह. मंगेवाडी 

घरेडी (नवीन 
पाचेगाव खु., नलवडेवाडी , महसूल मंडळ) 
मिसाळवाडी. 
उदनवाडी, झापाचीवाडी, 
कारंडेवाडी. 
राजुरी 
वाटंबरे 
जुजारपूर, गुणाप्पावाडी 
कोळा, कराडवाडी, सोनंद 
कोबङवाडी, तिप्पेहाळी. 


घेरडी 
आलेगाव 


घेरडी, मेटकरवाडी 
आलेगाव 


पाचेगाव खु. 


उदनवाडी 


वा . घेरडी 


वा. घेरडी , वा . चिचाळे 


राजुरी 


वाटंबरे 


पारे 
हगिरगे 
डिकसळ 


पारे 
हंगिरगे, गावडेवाडी 
डिकसळ , नराळे, हबिसेवाडी 


जुजारपूर 


कोळा 


कोळा 


सोनंद 


सोनंद, गळवेवाडी 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


, 


अधिसूचना - चालू 
तालुका सांगोला , उपविभाग मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


किडबिसरी 
गौडवाडी 


बुद्धहाळ 
जुनोनी 
चोपडी 


किडबिसरी, पोचेगाव बु. 
गौडवाडी, सोमेवाडी 
बुद्धेहाळ, कारंडेवाडी 
जुनोनी , काळूबाळूवाडी 
चोपडी, बंडगरवाडी 


वाटंबरे 
अकोला 
मानेगाव 
राजुरी 
डोगरगाव 


वाटंबरे 
अकोला 
मानेगाव, निजामपूर 
राजुरी 
डोगरगाव 


नाझरा 


हतीद 


हतीद 


नाझरा 
बलवडी 


नाझरा, सरगरवाडी 
बलवडी 


पाचेगाव खु. 


अनकढाळ 
चिणके 


अनकढाळ , वझरे 
चिणके 


जुजारपूर 
उदनवाडी 


हतीद , ह. मंगेवाडी 
पाचेगाव ( खु.), नलवडेवाडी 
मिसाळवाडी. 
जुजारपूर, गुणापावाडी 
उदनवाडी, झापाची वाडी, 
कारंडेवाडी. 
बुद्धेहाळ , करांडेवाडी 


अजनाळे 


अजनाळे, लिगाडेवाडी 
य. मंगेवाडी 


बुद्धेहाळ 
अनकढाळ 


य. मंगेवाडी 


अनकढाळ 


महुद 


महुद 


कोळा 


कटफळ 


महुद , ढाळेवाडी 
कटफळ, इटकी 
चिकमहुद , बंडगरवाडी, 


कोळा 
कराडवाडी 
तिप्पेहाळी 


कोळा 
कराडवाडी, कोबडवाडी 
तिप्पेहाळी 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


चिकमहुद 

जाधववाडी. 
महिम 

महिम , कारंडेवाडी 
खवासपूर खवासपूर 
नवीन लोटेवाडी नवीन लोटेवाडी, जुनी 

लोटेवाडी. 


किडबिरी 
जुनोनी 
गौडवाडी 


किडबिरी, पाचेगाव बु. 
जुनोनी, काळूबाळूवाडी 
गौडवाडी, सोमेवाडी 


संगेवाडी 


संगेवाडी 


नाझरा 


नाझरा 


नाझरा , सरगरवाडी 


चौपडी 


, 


संगेवाडी , शिरभावी, 
मेटकरवाडी. 
देवळे, मेथवडे 
मांजरी, देवकतेवाडी 
बामणी, सावे 
धायटी 
हलदहिवडी 


देवळे 
मांजरी 
बामणी 
धायटी 
हलदहिवडी 


चौपडी, बंडगरवाडी 
बलवडी 


बलवडी 
य. मंगेवाडी 


य . मंगेवाडी 


अजनाळे 
चिणके 


अजनाळे, लिगाडेवाडी 
चिणके , वझरे 


शिवणे 


शिवणे 


शिवणे 


संगेवाडी 


संगेवाडी 


वाकी शिवणे 
अचकदाणी 
बागलवाडी 


वाकी शिवणे, नरळेवाडी 
अचकदाणी, लक्ष्मीनगर 
बागलवाडी, सोजनलवाडी 


सावे 
धायटी 
हलदहिवडी 
मांजरी 
मेथवडे 


संगेवाडी, शिरभावी, 
मेटकरवाडी. 
सावे, बामणी 
धायटी 
हलदहिवडी 
मांजरी, देवकतेवाडी 
मेळवडे, देवळे 


एखतपूर 
गायगव्हाण 


एखतपूर 
गायगव्हाण, 

खिलारवाडी 


सोनंद 


सोनंद 


सोनंद, गळवेवाडी 


महुद 


हु 


महुद 
चिकमहुद 


महुद , ढाळेवाडी 
चिकमहुद , बंडगरवाडी, 


कडलास 


कडलास 


जाधववाडी . 


अकोला 
मानेगाव 
लोणविरे 


अकोला 
मानेगाव, निजामपूर 
लोणविरे , हनमंतगाव 


महिम 
कटफळ 


महिम , कारंडेवाडी 
कटफळ, इटकी 
खवासपूर 


खवासपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


३१ 


अधिसूचना - चालू 
तालुका सांगोला , उपविभाग मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


डोंगरगाव 


डोंगरगाव 


न. लौटेवाडी 


नवीन लौटेवाडी, जुनी लौटेवाडी , 
सातारकर वस्ती. 


शिवणे 


शिवणे 


वा. शिवणे 


शिवणे 
वा . शिवणे, नरळेवाडी 
गायगव्हाण, खिलारवाडी 
अचकदाणी, लक्ष्मीनगर 


गायगव्हाण 
अचकदाणी 
एखतपूर 
बागलवाडी 


एखतपूर 
बागलवाडी, सोनलवाडी 


माळशिरस 


तालुका माळशिरस, उपविभाग अकलूज , जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
माळशिरस माळशिरस माळशिरस माळशिरस 

माळशिरस 
तिरवंडी तिरवंडी, कचरेवाडी 

तिरवंडी 

तिरवंडी, कचरेवाडी 
मोटेवाडी मोटेवाडी, तरंगफळ 
मेडद मेडद , उंबरे दहिगाव 

चाकोरे 

चाकोरे, प्रतापनगर 
पानीव पानीव, विजयवाडी 

तरंगफळ 

तरंगफळ 


मोटेवाडी ( मा .) 


मोटेवाडी ( मा .) 


नवीन साझा 


खुडूस 


खुडूस, डोंबाळवाडी. 


गारवाड 


गारवाड, मगरवाडी 


झंजेवाडी. 


पिलीव 


पिलीव 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


दहिगाव 


नवीन साझा 


पिलीव 
शिंगोर्णी 
चांदापुरी 
साळमुखवाडी 
कोळेगाव 
फळवणी 
दहिगाव 
गुरसाळे 
कुरबावी 
एकशिव 
शिंदेवाडी 
पिरळे 
नातेपुते 
लोणंद 
फडतरी 


दहिगाव 


पिलीव, सुळेवाडी 
शिंगोर्णी, बचेरी 
चांदापुरी, पठाणवस्ती 
साळमुखवाडी, कुसमोड 
कोळेगाव 
फळवणी, काळमवाडी 
दहिगाव 
गुरसाळे 
कुरबावी, डोंबाळवाडी 
एकशिव, तांबेवाडी 
शिंदेवाडी, देशमुखवाडी 
पिरळे, कळंबोली 
नातेपुते 
लोणंद, लो. मो . वाडी 
फडतरी, निटवेवाडी, 
शिवारवस्ती. 
मोरोची, पिंपरी 


पिलीव 
शिंगोर्णी 
बचेरी 
काळमवाडी 
कोळेगाव 
फळवणी 
सुळेवाडी 
दहिगाव 
गुरसाळे 
कुरबावी 
एकशिव 
शिंदेवाडी 
पिरळे 
नातेपुते 
पिंपरी 


पिलीव,झिंजे वस्ती 
शिंगोर्णी 
बचेरी 
काळमवाडी 
कोळेगाव 
फळवणी 
सुळेवाडी 
दहिगाव 
गुरसाळे 
कुरबावी, डोंबाळवाडी 
एकशिव, तांबेवाडी 
शिंदेवाडी, देशमुखवाडी 
पिरळे, कळंबोली 
नातेपुते 
पिंपरी 


नातेपुते 


नातेपुते 


नवीन साझा 


मोरोची 


फडतरी 


धर्मपुरी 

कारुंडे 
सदाशिवनगर सदाशिवनगर 


मोरोची 
धर्मपुरी 
कारंडे 


फडतरी, निटवेवाडी. 
शिवार वस्ती. 
मोरोची 
धर्मपुरी 
कारंडे, कोथाळे 


धर्मपुरी 
कारुंडे, कोथाळे 
सदाशिवनगर , 
तामसिद्धवाडी. 
पुरुंदावडे येळीव 
फौडशिरस, मोटेवाडी फौ . 
पळसमंडळ, बांगडे 


सदाशिवनगर 


पुरुंदावडे 
फौडशिरस 
पळसमंडळ 


सदाशिवनगर 
पुरंदावडे 
गिरवी 


सदाशिवनगर 
पुरंदावड़े येळीव 
गिरवी 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 

२७, शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना - चालू 
तालुका माळशिरस, उपविभाग अकलूज, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना - चालू 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


मारकडवाडी 
मांडवे 


लोणंद 
भांबुर्डी 
मांडवे 


लोणंद, लोंढे- मोहितेवाडी 
भांबुर्डी, जाधववाडी 
मांडवे 


इस्लामपूर 


इस्लामपूर 
भांबुर्डी 


गारवाड 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


मारकडवाडी, कदमवाडी 
मांडवे 
इस्लामपूर, गोरडवाडी 
भांबुर्डी, जाधववाडी 

इस्लामपूर 
गारवाड, मगरवाडी 
मांडकी, जळभावी 
कन्हेर , रेडे 
गिरवी, भांब 
वेळापूर, पिसेवाडी 
उघडेवाडी, धानोरे वेळापूर 
तोंडले, बोंडले , दसूर 
तांदुळवाडी 
मळोली, शेंडेचिंच 
निमगाव 


वेळापूर 


मांडकी 
कन्हेर 
गिरवी 
वेळापूर 
उघडेवाडी 
तोंडले 
तांदुळवाडी 
मळोली 
निमगाव 


इस्लामपूर 
रेडे 
भांब 
मांडकी 
कन्हेर 
गोरडवाडी 
वेळापूर 
उघडेवाडी 
तोंडले 
तांदुळवाडी 
मळोली 


नवीन साझा 


इस्लामपूर 
रेडे 
भांब 
मांडकी, जळभाव 
कन्हेर 
गोरडवाडी 
वेळापूर 
उघडेवाडी, धानोरे 
तोंडले, बोंडले, दसूर 
तांदुळवाडी 
मळोली, शेंडेचिंच 
कुसमोड, साळमुखवाडी 
खंडाळी, दत्तनगर 
अकलूज 
यशवंतनगर 


अकलूज 


कुसमोड 


खंडाळी 


अकलूज 
यशवंतनगर 
विझोरी 
खंडाळी 
बागेवाडी 


अकलूज 


अकलूज 
यशवंतनगर 


माळेवाडी ( अ.) 


माळेवाडी ( अ). 


नवीन साझा 


चाकोरे 


गिरझणी 


गिरझणी, आनंदनगर 


नवीन साझा 


लवंग 


नवीन साझा 


अकलूज 
यशवंतनगर , माळेवाडी 
विझोरी, चौडेश्वरवाडी 
खंडाळी, दत्तनगर 
बागेवाडी, आनंदनगर, 
गिरझणी. 
चाकोरे, कोंडबावी, 
प्रतापनगर . 
लवंग 
तांबवे, बिजवडी 
संगम, गणेशगाव, 
वाघोली, वाफेगाव 
माळीनगर, सवतगव्हाण 
महाळुग 
बोरगाव , माळेवाडी ( बो.) 
जांबुड 
माळखांबी, खळवे, 
विठ्ठलवाडी. 
नेवरे, कोंढारपट्टा 
उंबरे वेळापूर, मिरे 


लवंग 
तांबवे 
संगम 
वाघोली 
माळीनगर 
महाळुग 
बोरगाव 
जांबुड 
माळखांबी 


लवंग 


बागेवाडी 
कोंडबावी 
लवंग 
तांबवे 
संगम 
वाघोली 
माळीनगर 
महाळुग 
बोरगाव 


बागेवाडी 
कोंडबावी 
लवंग 
तांबवे. बिजवडी 
संगम, गणेशगाव, बाभुळगाव 
वाघोली, वाफेगाव 
माळीनगर , सवतगव्हाण 
महाळुग 
बोरगाव, माळेवाडी ( बो .) 


महाग 


महाळुग 


नेवरे 


उंबरे वेळापूर 


जांबुड 
माळखांबी, खळवे, विठ्ठलवाडी 


जांबुड 
माळखांबी 
नेवरे , कोंढारपट्टा 
उंबरे वेळापूर, मिरे 


नेवरे 


उंबरे वेळापूर 


खुडूस (नवीन 


खुडूस, डोंबाळवाडी , झंजेवाडी 


प्रस्तावित महसूल 


मंडळ ) 


पानीव 
निमगाव 
चांदापुरी 
विझोरी 
पिसेवाडी 


खुडूस 
पानीव, विजयवाडी 
निमगाव 
चांदापुरी, पठाण वस्ती 
विझोरी, चौंडेश्वरवाडी 
पिसेवाडी 


नवीन साझा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


३३ 


अधिसूचना - चालू 
तालुका माळशिरस, उपविभाग अकलूज, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना - चालू 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


महसूल मंडळ ) 


नवीन साझा 


फोंडशिरस ( नवीन फोंडशिरस 

मोटेवाडी ( फो . ) 
मारकडवाडी 
पळसमंडळ 
तामसिदवाडी 
मेंडद 


फोंडशिरस 
मोटेवाडी ( फो .) 
मारकडवाडी, कदमवाडी 
पळसमंडळ, बांगडे 
तामसिदवाडी 
मेंडद , उंबरे ( द. ) 


नवीन साझा 


डॉ . राजेंद्र भोसले, 


भा.प्र.से. , 


जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , १६ फेब्रुवारी २०१९ . 


मुख्य वनसंरक्षक यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक अ/ कक्ष-४ (५)/विक्री/३२/२०१८-२०१९.- मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) यांना महाराष्ट्र वन नियमावली २०१४ मधील नियम क्रमांक 
४४ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून पुणे वनवृत्ताचे अखत्यारित असलेल्या खालील नमूद विभागीय कार्यालयाच्या समोर दर्शविलेल्या 
उद्देशाचे अनुषंगाने विभागनिहाय वनआगार ( Forest Depot) प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


वनविभाग 


आगाराचे ठिकाण 


आगाराच्या ठिकाणाचा आगाराचे 
तपशील 

क्षेत्र 


प्राधिकृत अधिकारी 


उद्देश 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


( हे .) 


१ 


पुणे 


मौजे वडगाव , 


०.२० 


तालुका मावळ, 


जिल्हा पुणे. 
गट नंबर २४७ 
मौजे भोरवाडी , 


नियत क्षेत्र - वडगांव 
वनपरिमंडळ - वडगांव 
वनपरिक्षेत्र- वडगांव 
( मावळ ). 
नियत क्षेत्र - अवसरी खु . 
वनपरिमंडळ -मंचर 
वनपरिक्षेत्र-मंचर 


२ 


जुन्नर 


२.०० 


उपवनसंरक्षक , 

विविध वनोपज जसे 
पुणे वनविभाग . 

की , जळाऊ लाकूड, 
इमारती लाकूड आणि 

बांबू इत्यादीची विक्री 
उपवनसंरक्षक, तसेच महाराष्ट्र वन 
जुन्नर वनविभाग नियमावली २०१४ 

मधील नियम ४३ 

नुसार अंतर्गत नमूद 
उपवनसंरक्षक, बाबींकरिता. 
सोलापूर वनविभाग 


तालुका आंबेगाव, 


जिल्हा पुणे 
गट नंबर १८ . 
मौजे कासेगाव , 


३ 


सोलापूर 


२.०० 


तालुका पंढरपूर , 


नियतक्षेत्र - पंढरपूर 
वनपरिमंडळ -पंढरपूर 
वनपरिक्षेत्र - पंढरपूर 


जिल्हा सोलापूर . 
गट नंबर २१० ९ . 


४ 


भोर 


मौजे कामथडी, 


२.०० 


नियतक्षेत्र - नसरापूर 
वनपरिमंडळ - नसरापूर 
वनपरिक्षेत्र- नसरापूर 


उपविभागीय वन 
अधिकारी, भोर 


तालुका भोर , 


, 


जिल्हा पुणे . 
गट नंबर २१५. 


विवेक खांडेकर , 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ), पुणे 


. 


पुणे , १९ मार्च २०१९ . 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 

२७, शके १ ९ ४१ 


BY CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS 


NOTIFICATION 


क्रमांक अ/ कक्ष-४ (५)/विक्री/३२/२०१८-२०१९.- In exercise of powers conferred under Rule 44 of Maharashtra 
Forest Rules 2014 , The undersigned notifies following depots mentioned against respective Divisions 
falling within jurisdiction of Pune Forest Circle for the purpose shown against them. 


Schedule 


Sr. 
No. 


Forest 
Division 


1 


2 


7 


1 


Pune 


2 


Junnar 


Location of 

Details of 

Area of Incharge Purpose 
Depot location 

Depot Officer 
3 

4 

5 

6 

( Ha. ) 
Village - Vadgaon , Beat- Vadgaon 

0.20 Deputy 

For sale of 
Taluka- Maval , Round- Vadgaon 

Conservator of forest produce 
District Pune. Range- Vadgaon 

Forests , Pune including 
Gat No. 247 (Maval) 

Forest Division Firewood , 
Village - Bhorwadi, Beat-Avasari (khu ) 2.00 Deputy 

Timber, 
Taluka -Ambegaon , Round -Manchar 

Conservator of Bamboo etc. 
District Pune . Range -Manchar 

Forests , Junnar and for any 
Gat No. 18 

Forest Division 

purpose 
Village Kasegaon , Beat- Pandharpur 2.00 Deputy 

mentioned 
Taluka -Pandharpur, Round- Pandharpur 

Conservator of under Rule 
District Solapur. Range- Pandharpur 

Forests, Solapur of 43 
Gat No.2109. 

Forest Division Maharashtra 
Village Kamthadi , Beat-Nasarapur 2.00 Sub Divisional Forest Rules 
Taluka Bhor, Round- Nasarapur 

Forest officer, 2014. 
District Pune . Range - Nasarapur 

Bhor 
Gat No. - 215. 


3 


Solapur 


- 


4 


Bhor 


VIVEK KHANDEKAR , 
Chief Conservator of Forests (T ), Pune. 


Pune, 19th March 2019. 


पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक -१२ / २०१९.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९ ६/ ८७१/ सीआर-३७ /टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, 
कलम ११५ , ११६ (१),(ए), ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , पंकज 
देशमुख, पोलीस उपायुक्त, वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज 
करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील . 

चतु: शृंगी वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
बी . डी . सावंत चौक ते डॉ . होमी भाभा हॉस्पिटल चौकपर्यंत पी -१, पी -२ पार्किंग करणेत येत आहे. 


पंकज देशमुख, 
पोलीस उपायुक्त , 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे. 


पुणे, ११ मार्च २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


३५ 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांजकडून 

अधिसूचना-( एक्स-६०१९ ) 
क्रमांक / पुशा/ रॉकेल/ कावि -६४१/ सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१७/ प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ अन्वये, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढील आदेश होईपर्यंतचे कालावधीत 
प्रत्येक पंधरावड्यात (म्हणजेच १ व १६ तारखेस) केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५०/ - ( अधिक वस्तू व सेवा 
कर) इतकी वाढ करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर 
करण्याबाबतच्या सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत . शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ / ३७६ ९/ सातरा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार 
केरोसिनचे दर निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या 
आहेत. आणि ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत वितरीत करणेत येणाऱ्या केरोसिनच्या सुधारीत एक्स डेपो दराप्रमाणे 
केरोसिनचा घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ 
कावि -६४० / १७, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४४५/ प्र.क्र . ३४२/ ना.पु .२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल -१०००/ ५५७५/ प्र.क्र .८१६ / ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक 
११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १००५/ ४५३० / प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु .२७, दिनांक २१ मार्च २००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक ऑगस्ट 
२०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी , सातारा अशी अधिसूचना 
जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व 
किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ ते ३१ ऑगस्ट २०१७ या कालावधीसाठी खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहेत . 

परिशिष्ट 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


अ . 
नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 
लिटर 
दराची 


एक 
लिटरचा 


दर 


निव्वळ दर 


दाराचा 


दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 
दर 


वस्तु व सेवा 


वस्तू व सेवा वस्तू व सेवा 


वस्तू व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


कर रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


२२८८५.०० 


२१७ ९ ५.२४ 


१०८ ९ .७६ 


४५७७ 


४३५ ९ .०५ 


२१७.९ ५ 


२३.३६ 


२३.४० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 
करून दर ) 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५९ ० 


४३७१.४३ 


२१८.५७ 


२३.४२ 


२३.४५ 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५२८ 


४३१२.३८ 


२१५.६२ 


२३.९ १ 


२३.१५ 


३ . 
४ . 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५३० 


४३१४.२ ९ 


२१५.७१ 


२३.१२ 


२३.१५ 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४८० 


४२६६.६७ 


२१३.३३ 


२२.८७ 


२२.९ ० 


वाई 
कोरेगाव 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५३८ 


४३२१.९ ० 


२१६.१० 


२३.१६ 


२३.२० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५८२ 


४३६३.८१ 


२१८.१ ९ 


२३.३८ 


२३.४० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४५२ 


४२४०.०० 


२१२.०० 


२२.७३ 


२२.७५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५७८ 


४३६०.०० 


२१८.०० 


२३.३६ 


२३.४० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४७८ 


४२६४.७६ 


२१३.२४ 


२२.८६ 


२२.९ ० 


११. 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५४० 


४३२३.८१ 


२१६.१ ९ 


२३.१७ 


२३.२० 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे . 
उदा : जावली तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २३.१२ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये २३.१५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२३.१५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २३.१२ + २३.१२ = ४६.२४ पूर्णांकीत रुपये ४६.२५ पैसे घेणेचे आहेत . 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


- 


ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 
महत्त्वाची टिप : 

( १) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २००/ - प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० ” या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे मुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


३ 


सातारा, २२ ऑगस्ट २०१७. 


१ 


अधिसूचना-( एक्स -९ ५७७) 
क्रमांक/ पुशा/ रॉकेल/ कावि-६७४/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१७/ प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढील आदेश होईपर्यंतचे कालावधीत प्रत्येक पंधरावड्यात (म्हणजेच १ व 
१६ तारखेस) केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५०/ - ( अधिक वस्तू व सेवा कर) इतकी वाढ करून सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या सूचना प्राप्त 
झालेल्या आहेत. शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ /३७६९ / सातारा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित 
करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचनादिलेल्या आहेत. आणि ज्याअर्थी, 
सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत वितरीत करणेत येणाऱ्या केरोसिनच्या सुधारीत एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , अर्धघाऊक 
व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -६४० / १७, दिनांक २२ 
ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७००/४४५ / प्र.क्र . ३४२/ना.पु .२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१००० / ५५७५ /प्र.क्र .८१६ / ना.पु .२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४ / ना.पु.२७ , दिनांक 
११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल/१००५/ ४५३० / प्र.क्र . ४५५१ / ना.पु.२७, दिनांक २१ मार्च २००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक २१ ऑगस्ट 
२०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना 
जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व 
किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ ते १५ सप्टेंबर २०१७ या कालावधीसाठी खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


लिटरचा 


लिटरचा 


२०० 
लिटर 
दराची 


दर 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 


दाराचा 


दर 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 
दर 


वस्तु व सेवा 


वस्तू व सेवा| वस्तू व सेवा 


वस्तू व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


कर रक्कम 


१ 


२ 


w 


४ 


eu 


५ 


( ७ 


८ 


९ 


१० 


१ . 


२३१४५.०० 


२२०४२.८६ 


११०२.१४ 


४६२९ .०० 


४४०८.५७ 


२२०.४३ 


२३.६२ 


२३.६५ 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


करून दर ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


३७ 


परिशिष्ट --चालू 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


२०० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 
लिटर 
दराची 


एक 
लिटरचा 


दर 


निव्वळ दर 


दाराचा 


दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 


वस्तु व सेवा 


वस्तू व सेवा | वस्तू व सेवा 


वस्तू व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


कर रक्कम 


दर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


.० 


१० 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६४२.०० 


४४२०.९ ५ 


२२१.०५ 


२३.६८ 


२३.७० 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५८२.०० 


४३६३.८१ 


२२१.०५ 


२३.६८ 


२३.४० 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५८२.०० 


४३६३.८१ 


२१८.१ ९ 


२३.३८ 


२३.४० 


३ . 
४ . 
५ . 
६ . 


महाबळेश्वर 
जावली 
वाई 
कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५३२.०० 


४३१६.१ ९ 


२१५.८१ 


२३.१३ 


२३.१५ 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५९ ०.०० 


४३७१.४३ 


२१८.५७ 


२३.४२ 


२३.४५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६३४.०० 


४४१३.३३ 


२२०.६७ 


२३.६४ 


२३.६५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५०४.०० 


४२८ ९ .५२ 


२१४.४८ 


२२.९९ 


२३.०० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६३०.०० 


४४०९ .५२ 


२२०.४८ 


२३.६२ 


२३.६५ 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५३०.०० 


४३१४.२ ९ 


२१५.७१ 


२३.१२ 


२३.१५ 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५ ९ २.०० 


४३७३.३३ 


२१८.६७ 


२२.४३ 


२३.४५ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे . 
उदा : फलटण तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २३.१२ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये २३.१५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२३.१५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २३.१२ + २३.१२ = ४६.२४ पूर्णांकीत रुपये ४६.२५ पैसे घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे (दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 


महत्त्वाची टिप : 


(१) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम (०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे मुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


सातारा, १ सप्टेंबर २०१७. 


अधिसूचना-( एक्स -७१२० ) 
क्रमांक / पुशा/ रॉकेल/ कावि-७५६ / सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१७/ प्र.क्र .६७ / ना.पु.२७ , दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ अन्वयेदिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढील आदेश होईपर्यंतचे कालावधीत 
प्रत्येक पंधरावड्यात (म्हणजेच १ व १६ तारखेस) केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५० / - ( अधिक वस्तू व सेवा 
कर ) इतकी वाढ करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर 
करण्याबाबतच्या सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत . शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर-१३७६/ ३७६९ / सातारा, दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार 
केरोसिनचे दर निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


- 


आहेत. आणि ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत वितरीत करणेत येणाऱ्या केरोसिनच्या सुधारीत एक्स डेपो दराप्रमाणे 
केरोसिनचा घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल / 
कावि -६४० /१७, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७००/४४५ / प्र.क्र . ३४२/ना.पु .२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५ / प्र.क्र .८१६ / ना.पु .२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, 
दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १००५/ ४५३० / प्र.क्र . ४५५१ / ना.पु.२७, दिनांक २१ मार्च २००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी 
अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक 
व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७ ते १५ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीसाठी खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहेत. 


परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 
लिटर 
दराची 


एक 
लिटरचा 


दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 
दर 


दाराचा 

दर 
वस्तू व सेवा वस्तू व सेवा 
कर रक्कम करासह 


वस्तु व सेवा 


वस्तू व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ . 


२३ ९ ०५.०० 


२२७६६.६७ 


११३८.३३ 


४७८१.०० 


४५५३.३३ 


२२७.६७ 


२४.३८ 


२४.४० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 
करून दर ) 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७ ९ २.०० 


४५६३.८१ 


२२८.१ ९ 


२४.४३ 


२४.४५ 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७३२.०० 


४५०६.६७ 


२२५.३३ 


२४.१३ 


२४.१५ 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७३४.०० 


४५०८.५७ 


२२५.४३ 


२४.१४ 


२४.१५ 


३ . 

४ . 
. 

६ . 

७ . 


वाई 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६८४.०० 


४४६०.९ ५ 


२२३.०५ 


२३.८ ९ 


२३.९ ० 


कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७४२.०० 


४५१६.१९ 


२२५.८१ 


२४.१८ 


२४.२० 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७८६.०० 


४५५८.१० 


२२७.९ ० 


२४.४० 


२४.४० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६५६.०० 


४४३४.२९ 


२२१.७१ 


२३.७५ 


२३.७५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७८२.०० 


४५५४.२ ९ 


२२७.७१ 


२४.३८ 


२४.४० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६८२.०० 


४४५ ९ .०५ 


२२२.९ ५ 


२३.८८ 


२३.९ ० 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७४४.०० 


४५१८.१० 


२२५.९ ० 


२४.१ ९ 


२४.२० 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : कोरेगांव तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २४.१८ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये २४.२० पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२४.२० पैसे घेणेचे आहे . तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २४.१८ + २४.१८ = ४८.३६ पूर्णांकीत रुपये ४८.४० पैसे घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


महत्त्वाची टिप : 


( १) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० ” या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचेमुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 
सातारा , १ ऑक्टोबर २०१७ . 


अधिसूचना-( एक्स -७०७६ ) 
क्रमांक / पुशा/ रॉकेल/ कावि -७१०/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१७/ प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ अन्वये दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढील आदेश होईपर्यंतचे कालावधीत 
प्रत्येक पंधरावड्यात (म्हणजेच १ व १६ तारखेस ) केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५० / - ( अधिक वस्तू व सेवा 
कर) इतकी वाढ करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर 
करण्याबाबतच्या सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत . शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६/३७६९ / सातारा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार 
केरोसिनचे दर निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या 
आहेत . आणि ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत वितरीत करणेत येणाऱ्या केरोसिनच्या सुधारीत एक्स डेपो दराप्रमाणे 
केरोसिनचा घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ 
कावि -६४० /१७, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७००/४४५ / प्र.क्र . ३४२/ना.पु .२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१००० / ५५७५/प्र.क्र .८१६ / ना.पु .२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७ , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १००५ / ४५३० / प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु.२७, दिनांक २१ मार्च २००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी 
अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , 
अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०१७ या कालावधीसाठी खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहेत. 


परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


लिटरचा 


२०० 
लिटर 
दराची 


दर 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 


दाराचा 


दर 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 
दर 


वस्तु व सेवा 


वस्तू 


व सेवा 


वस्तू व सेवा 


वस्तू व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


कर रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


२३६४५.०० 


२२५१ ९ .०५ 


११२५.९ ५ 


४७२९ .०० 


४५०३.८१ 


२२५.१ ९ 


२४.१२ 


२४.१७ 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


करून दर ) 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७४०.०० 


४५१४.२९ 


२२५.७१ 


२४.१७ 


२४.२० 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६८०.०० 


४४५७.१४ 


२२२.८६ 


२३.८७ 


२३.९ ० 


३ . 

४ . 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६८२.०० 


४४५९ .०५ 


२२२.९ ५ 


२३.८८ 


२३.९ ० 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट --चालू 

घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


तालुका 


अ . 
नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


२०० 
लिटरचा 


लिटरचा 


लिटरचा 
निव्वळ दर 


१००० 

२०० 
लिटरचा लिटरचा 
दाराचा 

दर 
वस्तू व सेवा | वस्तू व सेवा 
कर रक्कम करासह 


२०० 
लिटर 
दराची 


दर 


एक 
लिटरचा 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 


वस्तु व सेवा 


वस्तू व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


दर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


५ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६३२.०० 


४४११.४३ 


२२०.५७ 


२३.६३ 


२३.६५ 


वाई 
कोरेगाव 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६८८.०० 


४४६४.७६ 


२२३.२४ 


२३.९ १ 


२३.९ ५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७३४.०० 


४५०८.५७ 


२२५.४३ 


२४.१४ 


२४.१५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६०४.०० 


४३८४.७६ 


२१ ९ .२४ 


२३.४ ९ 


२३.५० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७३०.०० 


४५०४.७६ 


२२५.२४ 


२४.१२ 


२४.१५ 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६३०.०० 


४४० ९ .५२ 


२२०.४८ 


२३.६२ 


२३.६५ 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६ ९ २.०० 


४४६८.५७ 


२२३.४३ 


२३.९ ३ 


२३.९ ५ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : कोरेगांव तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २३.९ १ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये २३.९५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२३.९ ५ 

पैसे घेणेचे आहे . तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २३.९ १ + २३.९ १ = ४७.८२ पूर्णांकीत रुपये ४७.८५ पैसे घेणेचे आहेत. 
ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे (दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 


महत्त्वाची टिप : 


" 


( १ ) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८, अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम (०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे मुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


सातारा , १६ सप्टेंबर २०१७. 


अधिसूचना-( एक्स -७६ ९ १ ) 


. 


क्रमांक / पुशा/ रॉकेल/ कावि -८ ९ २/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१७/ प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७ पासून केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात बदल 
झालेने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या 
सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर-१३७६/३७६ ९/ सातारा, दिनांक १७ डिसेंबर १ ९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर 
निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत . आणि 
ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत वितरीत करणेत येणाऱ्या केरोसिनच्या सुधारीत एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , 
अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -६४०/ १७ , 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


४१ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल-१७०० /४४५/ प्र.क्र . ३४२/ ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५/प्र.क्र .८१६ / ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७ , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल/१००५/४५३० / प्र.क्र . ४५५१ / ना.पु.२७ , दिनांक २१ मार्च २००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी , सातारा अशी 
अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक, 
अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७ पासून खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहेत. 


परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


लिटरचा 


२०० 
लिटर 
दराची 


एक 
लिटरचा 


दर 


दाराचा 


दर 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 


वस्तु व सेवा 


वस्तू 


व सेवा 


वस्तू व सेवा 


वस्तू व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


कर रक्कम 


दर 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


9 . 


२३००५.०० 


२१९ ० ९ .५२ 


१० ९ ५.४८ 


४६०१.०० 


४३८१.९ ० 


२१९.१० 


२३.४८ 


२३.५० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


करून दर ) 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६१४.०० 


४३ ९ ४.२ ९ 


२१ ९ .७१ 


२३.५४ 


२३.५५ 


२ . 
३ . 
४ . 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५५२.०० 


४३३५.२४ 


२१६.७६ 


२३.२३ 


२३.२५ 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५५४.०० 


४३३७.१४ 


२१६.८६ 


२३.२४ 


२३.२५ 


५. 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५०४.०० 


४२८ ९ .५२ 


२१४.४८ 


२२.९९ 


२३.०० 


वाई 
कोरेगाव 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५६२.०० 


४३४४.७६ 


२१७.२४ 


२३.२८ 


२३.३० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६०६.०० 


४३८६.६७ 


२१९ .३३ 


२३.५० 


२३.५० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४७६.०० 


४२६२.८६ 


२१३.१४ 


२२.८५ 


२२.८५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६०२.०० 


४३८२.८६ 


२१९ .१४ 


२३.४८ 


२३.५० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५०२.०० 


४२८७.६२ 


२१४.३८ 


२२.९ ८ 


२३.०० 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५६४.०० 


४३४६.६७ 


२१७.३३ 


२३.२ ९ 


२३.३० 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : कोरेगांव तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २३.२८ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये २३.३० पैसे असा आहे . एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२३.३० पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २३.२८ + २३.२८ = ४६.५६ पूर्णांकीत रुपये ४६.६० पैसे घेणेचे आहेत . 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे (दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 
महत्त्वाची टिप : 

( १) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २००/- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष " ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे मुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


- 


( २ ) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय 
अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 
सातारा, १५ नोव्हेंबर २०१७. 


१ 


अधिसूचना- ( एक्स-२८१ ) 
क्रमांक / पुशा/ रॉकेल / कावि-३० / सन २०१८. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१८/ प्र.क्र .१/ ना.पु.२७, दिनांक ३ जानेवारी २०१८ अन्वये दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात बदल 
झालेने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या 
सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर-१३७६ / ३७६ ९ / सातारा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर 
निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत . आणि 
ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत वितरीत करणेत येणाऱ्या केरोसिनच्या सुधारीत एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , 
अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -६४० /१७, 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७००/४४५ / प्र.क्र . ३४२/ना.पु .२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल -१००० / ५५७५ / प्र.क्र .८१६ / ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४ / ना.पु.२७ , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल/१००५/ ४५३० / प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु.२७, दिनांक २१ मार्च २००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी , सातारा अशी 
अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक, 
अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहेत . 

परिशिष्ट 


१ 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटर 


लिटरचा 


एक 
लिटरचा 


दर 


निव्वळ दर 


दाराचा 


दर 


निव्वळ दर 


दराची 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 

दर 


वस्तु व सेवा 


वस्तू व सेवा 


व सेवा 


वस्तू 
करासह 


वस्तू व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


कर रक्कम 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


ov 


१० 


१ . 


२३२६५.०० 


२२१५७.१४ 


११०७.८६ 


४६५३.०० 


४४३१.४३ 


२२१.५७ 


२३.७४ 


२३.७५ 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 
करून दर ) 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६६६.०० 


४४४३.८१ 


२२२.१ ९ 


२३.८० 


२३.८० 


३ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६०६.०० 


४३८६.६७ 


२१ ९ .३३ 


२३.५० 


२३.५० 


४ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६०६.०० 


४३८६.६७ 


२१ ९ .३३ 


२३.५० 


२३.५० 


महाबळेश्वर 
जावली 
वाई 
कोरेगाव 


५. 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५५६.०० 


४३३ ९ .०५ 


२१६.९ ५ 


२३.२५ 


२३.२५ 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६१४.०० 


४३९ ४.२९ 


२१९.७१ 


२३.५४ 


२३.५५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६५८.०० 


४४३६.१ ९ 


२२१.८१ 


२३.७६ 


२३.८० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५२८.०० 


४३१२.३८ 


२१५.६२ 


२३.११ 


२३.१५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६५४.०० 


४४३२.३८ 


२२१.६२ 


२३.७४ 


२३.७५ 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५५४.०० 


४३३७.१४ 


२१६.८६ 


२३.२४ 


२३.२५ 


११. 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६१८.०० 


४३९ ८.१० 


२१९.९ ० 


२३.५६ 


२३.६० 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


४३ 


उदा : माण तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २३.५६ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये २३.६० पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२३.६० पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २३.५६ + २३.५६ = ४७.१२ पूर्णांकीत रुपये ४७.१५ पैसे घेणेचे आहेत . 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 
महत्त्वाची टिप : 

(१ ) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे मुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २ ) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


" 


eu 


सातारा , 


६ 


जानेवारी 

२०१८ . 


अधिसूचना-( एक्स -५९ ३ ) 
क्रमांक/ पुशा/ रॉकेल / कावि -६०/ सन २०१८. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१८/ प्र.क्र .१/ ना.पु.२७, दिनांक १९ जानेवारी २०१८ अन्वयेदिनांक १६ जानेवारी २०१८ पासून केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात बदल 
झालेने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या 
सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत . शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर-१३७६/३७६ ९ / सातारा, दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर 
निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत . आणि 
ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत वितरीत करणेत येणाऱ्या केरोसिनच्या सुधारीत एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , 
अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -६४० /१७, 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४४५/ प्र.क्र . ३४२/ ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५ / प्र.क्र .८१६/ ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७ , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १००५/ ४५३०/ प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु.२७, 

दिनांक मार्च 

२००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी 
अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , 
अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १६ जानेवारी २०१८ पासून खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहेत. 

परिशिष्ट 


२१ 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटर 
दराची 


एक 
लिटरचा 


दर 


निव्वळ दर 


दाराचा 


दर 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 
दर 


वस्तु व सेवा 


वस्तू व सेवा| वस्तू व सेवा 

करासह 


वस्तू व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


कर रक्कम 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ . 


२३५२५.०० 


२२४०४.७६ 


११२०.२४ 


४७०५.०० 


४४८०.९ ५ 


२२४.०५ 


२४.०० 


२४.०० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


करून दर ) 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


परिशिष्ट --चालू 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 
लिटरचा 


लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 
लिटर 
दराची 


एक 
लिटरचा 


दर 


दाराचा 


दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 

दर 


वस्तु व सेवा 


वस्तू व सेवा | वस्तू व सेवा 


वस्तू व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


कर रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


.० 


१० 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७१८.०० 


४४ ९ ३.३३ 


२२४.६७ 


२४.०६ 


२४.१० 


३ . 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६५८.०० 


४४३६.१ ९ 


२२१.८१ 


२३.७६ 


२३.८० 


४ . 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६६०.०० 


४४३८.१० 


२२१.९ ० 


२३.७७ 


२३.८० 


५ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६०८.०० 


४३८८.५७ 


२१९ .४३ 


२३.५१ 


२३.५५ 


वाई 
कोरेगाव 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६६६.०० 


४४४३.८१ 


२२२.१ ९ 


२३.८० 


२३.८० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७१२.०० 


४४८७.६२ 


२२४.३८ 


२४.०३ 


२४.०५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५८२.०० 


४३६३.८१ 


२१८.१ ९ 


२३.३८ 


२३.४० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७०६.०० 


४४९१.९ ० 


२२४.१० 


२४.०० 


२४.०० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६०८.०० 


४३८८.५७ 


२१ ९ .४३ 


२३.५१ 


२३.५५ 


११. 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६७०.०० 


४४४७.६२ 


२२२.३८ 


२३.८२ 


२३.८५ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : माण तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २३.८२ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये २३.८५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२३.८५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २३.८२ + २३.८२ = ४७.६४ पूर्णांकीत रुपये ४७.६५ पैसे घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे . किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 
महत्त्वाची टिप : 

( १) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे मुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


३ 


सातारा , २२ जानेवारी २०१८ . 


अधिसूचना- (एक्स -८१४) 
क्रमांक/ पुशा/ रॉकेल/ कावि-१०३/ सन २०१८. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१८ / प्र.क्र .१ / ना.पु.२७ , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात बदल 
झालेने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या 
सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत . शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्र.केईआर -१३७६/ ३७६ ९ / सातारा , दिनांक १७ डिसेंबर १ ९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर 
निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत . आणि 
ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंगर्त वितरीत करणेत येणाऱ्या केरोसिनच्या सुधारीत एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , 
अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -६४० / १७, 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


४५ 


. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल-१७०० /४४५ / प्र.क्र . ३४२ / ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५/ प्र.क्र .८१६/ ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४/ ना.पु .२७, दिनांक 
११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/ १००५/४५३०/ प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु.२७, दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी , सातारा अशी 
अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , 
अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 
लिटर 


१००० 

१००० 
लिटरचा लिटरचा 
निव्वळ दर वस्तु व सेवा 

कर रक्कम 


एक 
लिटरचा 


दर वस्तु 


दर वस्तु 


दराची वस्तु 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 
दर 


व सेवा 


व सेवा 


व सेवा कर 


दर 


करासह 


करासह 


रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ . 


२३७ ९ ५.०० 


२२६६१.९ ० 


११३३.१० 


४७५ ९ .०० 


४५३२.३८ 


२२६.६२ 


२४.२७ 


२४.३० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


करून दर ) 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७७०.०० 


४५४२.८६ 


२२७.१४ 


२४.३२ 


२४.३५ 


२ . 
३ . 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७१०.०० 


४४८५.७१ 


२२४.१ ९ 


२४.०२ 


२४.०५ 


४ . 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७१२.०० 


४४८७.६२ 


२२४.३८ 


२४.०३ 


२४.०५ 


वाई 


००.०० 


کی 


००.०० 


००.०० 


४६६२.०० 


४४४०.०० 


२२२.०० 


२३.७८ 


२३.८० 


६ . 


कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७२०.०० 


४४ ९ ५.२४ 


२२४.७६ 


२४.०७ 


२४.१० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७६४.०० 


४५३७.१४ 


२२६.८६ 


२४.२९ 


२४.३० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६३४.०० 


४४१३.३३ 


२२०.६७ 


२३.६४ 


२३.६५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७६०.०० 


४५३३.३३ 


२२६.६७ 


२४.२७ 


२४.३० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६६०.०० 


४४३८.१० 


२२१.९ ० 


२३.७७ 


२३.८० 


११. 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७२२.०० 


४४ ९ ७.१४ 


२२४.८६ 


२४.०८ 


२४.१० 


%3D 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना वरील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : पाटण तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २४.३२ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये २४.३५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२४.३५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २४.३२ + २४.३२ ४८.६४ पूर्णांकीत रुपये ४८.६५ पैसे घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे (दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसिलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत. त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 
महत्त्वाची टिप : 

(१) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २००/- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे मुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


- 


( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट 

कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 
सातारा , ९ फेब्रुवारी २०१८ . 


अधिसूचना-(एक्स-१७३२) 
क्रमांक / पुशा/ रॉकेल/ कावि -१२४/ सन २०१८. —ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८/ प्र.क्र .१/ ना.पु.२७, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ पासून केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात बदल 
झालेने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या 
सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ / ३७६९/ सातारा, दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर 
निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत. आणि 
ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंगर्त वितरीत करणेत येणाऱ्या केरोसिनच्या सुधारीत एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , 
अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी , सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल / कावि-६४०/ १७ , 
दिनांक 

अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे. 
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७००/४४५ / प्र.क्र . ३४२/ ना.पु.२७ , दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५ / प्र.क्र .८१६/ ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३ /प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक 
११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/१००५/ ४५३० / प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु .२७, दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी , सातारा अशी 
अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक, 
अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ पासून खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहे. 

परिशिष्ट 


२२ 


ऑगस्ट २०१७ 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
दर वस्तु 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 

किरकोळ 
लिटर 

एक 
दराची वस्तु | लिटरचा 
व सेवा कर 

दर 


दर वस्तु 


निव्वळ दर 


वस्तु व सेवा 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 

दर 


व सेवा 


कर रक्कम 


व सेवा 


करासह 


करासह 


रक्कम 


१ 


२ 


w 


४ 


eu 


५ 


७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


२३७४०.०० 


२२६० ९ .५२ 


११३०.४८ 


४७४८.०० 


४५२१.९ ० 


२२६.१० 


२४.५३ 


२४.१५ 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 
करून दर ) 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८२४.०० 


४५९ ४.२ ९ 


२२९ .७१ 


२४.५ ९ 


२४.६० 


२ . 
३ . 
४ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७६२.०० 


४५३५.२४ 


२२६.७६ 


२४.२८ 


२४.३० 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७६४.०० 


४५३७.१४ 


२२६.८६ 


२४.२९ 


२४.३० 


महाबळेश्वर 
जावली 
वाई 
कोरेगाव 


مکی 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७१४.०० 


४४८ ९ .५२ 


२२४.४८ 


२४.०४ 


२४.०५ 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७७२.०० 


४५४४.७६ 


२२७.२४ 


२४.३३ 


२४.३५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८१६.०० 


४५८६.६७ 


२२ ९ .३३ 


२४.५५ 


२४.५५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४६८६.०० 


४४६२.८६ 


२२३.१४ 


२३.९ ० 


२३.९ ० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८१२.०० 


४५८२.८६ 


२२९ .१४ 


२४.५३ 


२४.५५ 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७१२.०० 


४४८७.६२ 


२२४.३८ 


२४.०३ 


२४.०५ 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७७४.०० 


४५४६.६७ 


२२७.३३ 


२४.३४ 


२४.३५ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे . किरकोळ विक्री करताना वरील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


४७ 


उदा : महाबळेश्वर तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २४.२८ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये २४.३० पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना 
रुपये 

२४.३० पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २४.२८ + २४.२८ = ४८.५६ पूर्णांकीत रुपये ४८.६० पैसे घेणेचे आहेत. 
ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसिलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 
महत्त्वाची टिप : 

(१ ) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २००/ - प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० ” या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचेमुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 
( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 
सातारा , २१ फेब्रुवारी २०१८ . 


३ 


अधिसूचना-( एक्स -२७३० ) 
क्रमांक/ पुशा/ रॉकेल/ कावि -२०९ / सन २०१८. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१८/ प्र.क्र .१/ना.पु.२७, दिनांक २२ मार्च २०१८ अन्वये, दिनांक १६ मार्च २०१८ पासून केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात बदल झालेने 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या सूचना 
प्राप्त झालेल्या आहेत . शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्र.केईआर-१३७६ / ३७६ ९/ सातारा, दिनांक १७ डिसेंबर १ ९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित 
करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत. आणि ज्याअर्थी, 
सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंगत वितरीत करणेत येणाऱ्या केरोसिनच्या सुधारीत एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक, अर्धघाऊक 
व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी , सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल / कावि -६४० / १७, दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० /४४५ / प्र.क्र . ३४२ / ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५/प्र.क्र .८१६ / ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३ / प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक 
११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/१००५/ ४५३० / प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु .२७, दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हाधीकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या 
नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १६ मार्च २०१८ पासून खालीलप्रमाणे ठरविणेत 
आलेले आहेत . सदर आदेशाचे अंमलबजावणी आदेशाचेदिनांकापासून अंमलात राहील . 

परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटर 


लिटरचा 


दर वस्तु 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 


वस्तु व सेवा 


दर वस्तु 


निव्वळ दर 


दराची वस्तु 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 

दर 


व सेवा 


कर रक्कम 


व सेवा 


व सेवा कर 


दर 


करासह 


करासह 


रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


w 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ . 


२४५७५.०० 


२३४०४.७६ 


११७९ .२४ 


४ ९ १५.०० 


४६८०.९ ५ 


२३४.०५ 


२५.०५ 


२५.०५ 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


करून दर ) 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 

२७, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट --चालू 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटर 


लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


लिटरचा 
निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 


दर वस्तु 


वस्तु व सेवा 


दर वस्तु 


दराची वस्तु 


एक 
लिटरचा 
पूर्णाकित 


व सेवा 


कर रक्कम 


व सेवा 


व सेवा कर 


दर 


करासह 


करासह 


रक्कम 


दर 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


on 


१० 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४ ९ २८.०० 


४६ ९ ३.३३ 


२३४.६७ 


२५.११ 


२५.१५ 


३. 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८६८.०० 


४६३६.१ ९ 


२३१.८१ 


२४.८१ 


२४.८५ 


४ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८७०.०० 


४६३८.१० 


२३१.९ ० 


२४.८२ 


२४.८५ 


महाबळेश्वर 
जावली 
वाई 
कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८१८.०० 


४५८८.५७ 


२२९.४३ 


२४.५६ 


२४.६० 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८७६.०० 


४६४३.८१ 


२३२.१९ 


२४.८५ 


२४.८५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४ ९ २२.०० 


४६८७.६२ 


२३४.३८ 


२५.०८ 


२५.१० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७ ९ २.०० 


४५६३.८१ 


२२८.१ ९ 


२४.४३ 


२४.४५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४ ९ १६.०० 


४६८१.९ ० 


२३४.१० 


२५.०५ 


२५.०५ 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८१८.०० 


४५८८.५७ 


२२ ९ .४३ 


२४.५६ 


२४.६० 


११. 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८८०.०० 


४६४७.६२ 


२३२.३८ 


२४.८७ 


२४.९ ० 


.. 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे . 
उदा : जावळी तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २४.८२ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये २४.८५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२४.८५ पैसे घेणेचे आहे . तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २४.८२ + २४.८२ = ४९.६४ पूर्णांकीत रुपये ४९.६५ पैसे घेणेचे आहेत . 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे ) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसिलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 
महत्त्वाची टिप : 

( १) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये ३०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० ” या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचेमुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


सातारा, २३ 

मार्च 

२०१८ . 


१ 


अधिसूचना- ( एक्स -५०० ) 
क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि-५२/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र 
क्रमांक रॉकेल -२०१५ / प्र.क्र .२२६ / ना.पु.२७, दिनांक ३० जुलै २०१६ अन्वये दिलेल्या सूचनेनुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०१६ पासून केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५० / - ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी वाढ करून अनुदानित 
केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करणेत येत आहेत. तसेच आता शासन, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक 
रॉकेल -२०१५ / प्र.क्र . २२६/ ना.पु. २७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ जानेवारी 

२०१७ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याच्या 
प्रत्येक पंधरवड्यानंतर ( दर महिन्याच्या १ व १६ तारखेस ) अनुदानित केरोसिनच्या किरकोळ विक्री दरात प्रति लिटर २५ /- पैसे ( अधिक मूल्यवर्धित कर) 
इतकी तर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रति लिटर २३ /- पैसे ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर 
निश्चित करणेबाबत कळविले आहे. तसेच शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केइआर-१३७६ / ३७६ ९/ सातारा, दिनांक १७ डिसेंबर १९७६ नुसार 
केरोसिनचे दर निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक ) दरामध्ये समाविष्ट करण्यात यावा अशा सूचना दिलेल्या आहेत. 


ते 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


४ ९ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४४५/ प्र.क्र . ३४२/ ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५/ प्र.क्र .८१६/ ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३ / प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक 
१ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/ १००५/ ४५३० / प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु .२७, दिनांक २१ मार्च २००४ शासन पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१६ /प्र.क्र . २२६ / ना.पु. २७, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ व या कार्यालयाकडील दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या मंजूर टिपणी अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी, वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत 
करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर खालीलप्रमाणे ठरविणेत आलेले आहेत. 
सदर आदेशाचे अंमलबजावणी आदेशाचेदिनांकापासून अंमलात राहील. 

परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


२०० 
लिटरचा 


लिटरचा 


लिटरचा 


दर 


निव्वळ दर 


१००० 

२०० 
लिटरचा लिटरचा 
मूल्यवर्धित 

दर 
कर रक्कम मूल्यवर्धित 

करासह 


निव्वळ दर 


२०० 
लिटर 
दराची 
मूल्यावर्धित 
कर रक्कम 


एक 
लिटरचा 

दर 


मूल्यवर्धित 


एक 
लिटरचा 
पूर्णाकित 
दर 


करासह 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


१० 


१ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५. 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


७ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


८ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


११०.१० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


सातारा ( अर्ध १८ ९ ७ ९ .०० १८४२६.२१ ५५२.७ ९ ३७ ९ ६ ३६८५.४४ ११०.५६ 

१ ९ .४४ 

१ ९ .४५ 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 

करून दर ) 
२ . 

३७८८ ३६७७.६७ ११०.३३ १ ९ .४० 

१ ९ .४० 
महाबळेश्वर 

३७४६ ३६३६.८ ९ १० ९.११ १ ९ .१ ९ 

१ ९.२० 
जावली 

३७४६ ३६३६.८ ९ १० ९ .११ १ ९ .१ ९ 

१ ९.२० 
वाई 

३७१० ३६०१.९ ४ १०८.९ ४ १ ९ .०१ 

१ ९ .०५ 
६ . कोरेगाव 

३७५२ ३६४२.७२ १० ९ .२८ १ ९.२२ 

१ ९ .२५ 
खटाव 

३७८२ ३६७१.८४ ११०.१६ १ ९ .३७ 

१ ९.४० 
खंडाळा 

३६ ९ २ ३५८४.४७ १०७.५३ १८.९ २ 

१८.९ ५ 
३७८० ३६६ ९.९ ० 

१ ९ .३६ 

१ ९ .४० 
३७१० ३६०१.९ ४ १०८.०६ १ ९ .०१ 

१ ९ .०५ 
३७५४ ३६४४.६६ १० ९.३४ १ ९.२३ 

१ ९ .२५ 
वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना वरील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : सातारा तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये १९ .४४ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये १९ .४५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
१ ९ .४५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार १९ .४४ + १९ .४४ = ३८.८८ पूर्णांकीत रुपये ३८.९ ० पैसे घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे (दोन पैसे ) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसिलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 
महत्त्वाची टिप : 

( १) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये ३००/ - प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८, अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे मुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचावितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 
सातारा , १६ 

जानेवारी 

२०१७. 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


१ 


१ 


अधिसूचना- ( एक्स -६१४ ) 
क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -९ २/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र 
क्रमांक रॉकेल -२०१५/ प्र.क्र .२२६ / ना.पु .२७, दिनांक ३० जुलै २०१६ अन्वये दिलेल्या सूचनेनुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०१६ पासून केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५०/ - ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी वाढ करून अनुदानित 
केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करणेत येत आहेत. तसेच आता शासन , अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक 
रॉकेल -२०१५/ प्र.क्र . २२६ / ना.पु. २७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याच्या 
प्रत्येक पंधरवड्यानंतर ( दर महिन्याच्या १ व १६ तारखेस) अनुदानित केरोसिनच्या किरकोळ विक्री दरात प्रति लिटर २५ /- पैसे ( अधिक मूल्यवर्धित कर) 
इतकी तर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रति लिटर २३ /- पैसे ( अधिक मूल्यवर्धित कर ) इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर 
निश्चित करणेबाबत कळविले आहे. तसेच शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ / ३७६९ / सातारा, दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार 
केरोसिनचे दर निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) दरामध्ये समाविष्ट करण्यात यावा अशा सूचना दिलेल्या आहेत. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल-१७०० / ४४५ / प्र.क्र . ३४२ / ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१००० / ५५७५/ प्र.क्र .८१६/ ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/प्र.क्र .२२८४/ ना.पु .२७, दिनांक 
११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/ १००५/४५३०/ प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु .२७, दिनांक २१ मार्च २००४ शासन पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१६ / प्र.क्र . २२६ / ना.पु . २७, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ व या कार्यालयाकडील दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या मंजूर टिपणी अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत 
करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर खालीलप्रमाणे ठरविणेत आलेले आहेत. 
सदर आदेशाचे अंमलबजावणी आदेशाचेदिनांकापासून अंमलात राहील. 

परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


लिटरचा 


दर 


१००० 

२०० 
लिटरचा लिटरचा 
मूल्यवर्धित दर 
कर रक्कम मूल्यवर्धित 

करासह 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 


निव्वळ दर 


२०० 
लिटर 
दराची 
मूल्यावर्धित 
कर रक्कम 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 


मूल्यवर्धित 


दर 


करासह 


दर 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


on 


१० 


१ . 


१ ९ २१०.०० 


१८६५९ .२२ 


५५ ९.७८ 


३८४४ 


३७३२.०४ 


१११.९ ६ 


१ ९ .६८ 


१ ९ .७० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


करून दर ) 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३८४४ 


३७२२.३३ 


१११.६७ 


१ ९.६३ 


१ ९ .६५ 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३७ ९ २ 


३६८१.५५ 


११०.४५ 


१ ९ .४२ 


१ ९ .४५ 


२ . 

३ . 
४ . 

५ . 

६ . 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३७ ९ ४ 


३६८३.५० 


११०.५० 


१ ९ .४३ 


१ ९.४५ 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


२७५८ 


३६४८.५४ 


१० ९ .४६ 


१ ९.२५ 


१ ९.२५ 


वाई 
कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३७ ९ ८ 


३६८७.३८ 


११०.६२ 


१ ९ .४५ 


१ ९ .४५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३८३० 


३७१८.४५ 


१११.७५ 


१ ९ .६१ 


१ ९ .६५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३७३८ 


३६२९.१३ 


१०८.८७ 


१ ९.१५ 


१ ९.१५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३८२६ 


३७१४.५६ 


१११.४४ 


१ ९.५ ९ 


१ ९ .६० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३७५८ 


३६४८.५४ 


१० ९.४६ 


१ ९.२५ 


१ ९ .२५ 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


११०.७४ 


१ ९.४७ 


३८०२ ३६ ९ १.२६ 

१ ९ .५० 
वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे . किरकोळ विक्री करताना वरील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे . 
उदा : सातारा तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये १९.४४ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये १९.४५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
१९.४५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार १९.४४ + १९.४४ = ३८.८८ पूर्णांकीत रुपये ३८.९० पैसे घेणेचे आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


५१ 


ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसिलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 


महत्त्वाची टिप : 

(१) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये ३०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० ” या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचेमुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 
सातारा , १ फेब्रुवारी २०१७. 


३ 


१ 


१ 


अधिसूचना- ( एक्स -१८४ ) 
क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -१००७/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१५ / प्र.क्र .२२६ / ना.पु.२७, दिनांक ३० जुलै २०१६ अन्वयेदिलेल्या सूचनेनुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०१६ पासून केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५०/ - ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी वाढ करून अनुदानित 
केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करणेत येत आहेत. तसेच आता शासन , अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक 
रॉकेल-२०१५/ प्र.क्र . २२६ / ना.पु . २७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६ अन्वयेदिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याच्या 
प्रत्येक पंधरवड्यानंतर ( दर महिन्याच्या १ व १६ तारखेस) अनुदानित केरोसिनच्या किरकोळ विक्री दरात प्रति लिटर २५ /- पैसे ( अधिक मूल्यवर्धित कर ) 
इतकी तर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रति लिटर २३/ - पैसे ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर 
निश्चित करणेबाबत कळविले आहे. तसेच शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर-१३७६ / ३७६ ९/ सातारा, दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार 
केरोसिनचे दर निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक) दरामध्ये समाविष्ट करण्यात यावा अशा सूचना दिलेल्या आहेत. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४५/ प्र.क्र . ३४२/ ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१००० / ५५७५ / प्र.क्र .८१६/ ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक 
११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/१००५/४५३०/ प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु .२७, दिनांक २१ मार्च २००४ शासन पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१६/ प्र.क्र . २२६ / ना.पु . २७, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ व या कार्यालयाकडील दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या मंजूर टिपणी अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी , सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत 
करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर खालीलप्रमाणे ठरविणेत आलेले आहेत . 
सदर आदेशाचे अंमलबजावणी आदेशाचे दिनांकापासून अंमलात राहील. 

परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


निव्वळ दर 


२०० 
लिटरचा लिटरचा 
मूल्यवर्धित दर 
कर रक्कम मूल्यवर्धित 

करासह 


दर 


२०० 
लिटर 
दराची 
मूल्यावर्धित 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 


एक 
लिटरचा 
पूर्णाकित 


मूल्यवर्धित 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


दर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


१८७२ ९ .०० 


१८१८३.५० 


५४५.५० 


३७४६ 


३६३६.८ ९ 


१० ९.११ 


१ ९.१ ९ 


१ ९ .२० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


करून दर ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


परिशिष्ट -- चालू 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


१००० 


२०० 


२०० 


किरकोळ 


किरकोळ 


लिटरचा 


लिटरचा 


लिटरचा 


लिटर 


दर 


एक 
लिटरचा 


१००० 

२०० 
लिटरचा लिटरचा 
मूल्यवर्धित दर 
कर रक्कम | मूल्यवर्धित 

करासह 


निव्वळ दर 


निव्वळ दर 


दराची 
मूल्यावर्धित 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 


मूल्यवर्धित 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


दर 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


7 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३७३६ 


३६२७.१८ 


१०८.८२ 


१ ९ .१४ 


१ ९ .१५ 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३६ ९ ४ 


३५८६.४१ 


१०७.५ ९ 


१८.९ ३ 


१८.९ ५ 


२ . 
३ . 

४ . 

५ . 
६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३६ ९ ४ 


३५८६.४१ 


१०७.५ ९ 


१८.९ ३ 


१८.९ ५ 


जावली 
वाई 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३६६० 


३५५३.४० 


१०६.६० 


१८.७६ 


१८.८० 


कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३७०० 


३५ ९ २.२३ 


१०७.७० 


१८.९ ६ 


१ ९ .०० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३७३० 


३६२१.३६ 


१०८.६४ 


१ ९.११ 


१ ९.१५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३६४० 


३५३३.९ ८ 


१०६.०२ 


१८.६६ 


१८.७० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३७२८ 


३६१९ .४२ 


१०८.५८ 


१ ९ .१० 


१ ९ .१० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३६५८ 


३५५१.४६ 


१०६.५४ 


१८.७५ 


१८.७५ 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३७०२ 


३५९ ४.१७ 


१०७.८३ 


१८.९ ७ 


१ ९ .०० 


%3D 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना वरील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : सातारा तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये १९.१९ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये १९.२० पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
१ ९ .२० पैसे घेणेचे आहे . तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार १ ९.१ ९ + १ ९ .१ ९ ३८.३८ पूर्णांकीत रुपये ३८.४० पैसे घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसिलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत. त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे . किरकोळ विक्रत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 


महत्त्वाची टिप : 


(१) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये ३००/ - प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८, अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे मुळ प्रतिसह दरमहा दिनांक 
३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


५ 


वसुंधरा बारवे, 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी , 


सातारा. 


सातारा , १ जानेवारी २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


५३ 


कार्यकारी दंडाधिकारी , फलटण यांजकडून 


आदेश-( एक्स -२२७९ ) 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४( १ ) प्रमाणे आदेश. 


१ 


क्रमांक एमएजी/ कावि -२८ ९/ २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे (महाराष्ट्र शासन अंगीकृत) धोम- बलकवडी प्रकल्प 
विभाग, वाईचे सहायक अभियंता धोम- बलकवडी प्रकल्प उपविभगा क्रमांक १, फलटण , तालुका फलटण, जिल्हा सातारा यांनी दिनांक २० मार्च २०१७ चे 
पत्राने माझे असे निर्दशनास आणून दिले की , धोम- बलकवडी उजव्या कालव्यातून सद्यस्थितीत कालवा आवर्तन (पाणी सोडलेले) सुरू करणेत येत आहे. 
कालव्याच्या फलटण तालुक्यातील कि.मी. क्र . ६८ ते कि.मी. १३३ या कार्यक्षेत्रात सालपे ते दुधेबावी अशी एकूण ३४ गावांचा पाणी पुरवठा करणेसाठी 
आवर्तन सुरू करणेत येत आहे. कालव्यामध्ये मातीचा बांध टाकून पाणी आडवून ते अन्यत्र वळविणेचा, चोरून नेणेचा, कालव्याला खोद काम करून इजा 
पोहचविणेचा प्रयत्न अज्ञात इसमांमार्फत होणेची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सध्या तालुकेमध्ये आवर्षण प्रवण स्थिती निर्माण झालेने पिकांना , 
लोकांना, जनावरांना पाणी प्राधान्याने देणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत येथील ग्रामस्थांकडून गोंधळ, दंगा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आलेली 
आहे. 

त्याअर्थी, माझी अशी खात्री झाली आहे की , धोम- बलकवडी उजव्या कालव्यातून सद्य:स्थितीत कालवा आवर्तन (पाणी सोडलेले) दिनांक १ एप्रिल 
२०१७ पासून सुरू करणेत येत आहे. कालव्याच्या फलटण तालुकेतील कि.मी. ६८ ते कि.मी क्र . १३३ या कार्यक्षेत्रात सालपे ते दुधेबावी या गावांच्या हद्दीतील 
कालव्यामध्ये मातीचा बांध टाकून पाणी आडवून ते अन्यत्र वळविणेचा, चारून नेणेचा, कालव्याला खोदकाम करून इजा पोचविण्याचा प्रयत्न अज्ञात 
इसमांकडून होण्याची शक्यता आहे व तालुकेतील आर्वषण प्रवण स्थिती निर्माण झालेले पिकांना , लोकांना , जनावरांना पाणी प्राधान्यानाने देणे आवश्यक 
आहे. त्यामुळे कालव्याच्या फलटण तालुकेतील कि.मी. ६८ ते कि.मी. क्र . १३३ या कार्यक्षेत्रात दोन्ही बाजूच्या १०० मीटर परिसरात कोणत्याही इसमाला/ 
नागरिकाला सदर कालव्यास इजा करणेस कालव्याच्या हद्दीत जाणेस क्रिमीनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ मधील कलम १४४(१ ) प्रमाणे प्रतिबंध घालणे 
आवश्यक आहे . सबब मी , विजय पाटील, कार्यकारी दंडाधिकारी, फलटण, तालुका फलटण याद्वारे आदेश देतो की , दिनांक १ एप्रिल २०१७ १५ 
२०१७ पर्यंत कालव्याच्या कि.मी.क्र . ६८ ते कि . मी . १३३ या अंतरात दोन्ही बाजूच्या १०० मीटर परिसरात कोणत्याही इसमाला/ नागरिकाला सदर 
कालव्यास इजा करणेच्या उद्देशाने कालव्याच्या हद्दीत जाणेस प्रतिबंध करणेत येत आहे . जर असा कोणी इसम या आदेशास बाधा आणेल त्याच्याविरुद्ध 
कायदेशीर कारवाई केली जाईल . 

सदरचा आदेश कालवा कर्मचारी/ अधिकारी/ मजूर व इतर शासकीय कामानिमित्त जाणारे इसम यांना कालव्याच्या कामासाठी कालवा हद्दीत जाणेस 
या आदेशाने बाधा येणार नाही. 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी दिला आहे . 


ते 


मे 


फलटण , 

३१ मार्च 

२०१७. 


आदेश-( एक्स-१० ९ २ ) 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ ( १)( ३) प्रमाणे आदेश. 

क्रमांक एमएजी/ कावि -२००/ २०१७. —ज्याअर्थी, माझे असे निदर्शनास आले आहे की, दिनांक ७ मार्च २०१७ रोजी मौजे गिरवी , तालुका फलटण 
येथील ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये विद्यमान सरपंच यांचेविरुद्ध अविश्वास ठरावासाठी विशेष सभा आयोजित करणेत आली असून सदर सभेचे कामकाज 
होत असताना मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होऊन सदर ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 
त्याअनुषंगाने तालुक्यामध्ये सार्वजनिक शांततेस अडथळा होणेच्या शक्यता आहे. त्यामुळे सदर ठिकाणी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणेची आवश्यकता 
आहे अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी, विजय पाटील , कार्यकारी दंडाधिकारी, फलटण , क्रिमिनील प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ (१)(३) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकारास अनुसरून दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजलेपासून दिनांक ७ मार्च २०१७ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत मौजे गिरवी , 
तालुका फलटण यागावी गिरवीतील ग्रामस्थांव्यतिरिक्त व ग्रामपंचायत कर्मचारी , शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींना 
प्रवेश करणेकामी प्रतिबंध करत आहे. तसेच सदर गिरवी गावी पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येणेकामी प्रतिबंध करत आहे . 

तसेच सदर विद्यमान सरपंच अविश्वास ठरावाचे कामकाज सुरू असताना ग्रामपंचायत कार्यालयाचे २०० मीटर परिसरामध्ये ग्रामपंचायत 
पदाधिकारी , ग्रामपंचायत कर्मचारी, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचेव्यतिरिक्त इतर ग्रामस्थांना प्रवेश करणेकामी प्रतिबंध करत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


विजय पाटील, 
कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा तहसिलदार , फलटण. 


फलटण, ६ मार्च २०१७. 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 

२७, शके १ ९ ४१ 


- 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांजकडून 

आदेश ( एक्स - ७६५३-५४ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश. 

क्रमांक कक्ष-६ / वसुली/ क.१५६/ अधिकार / २०७३/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . महेश य. कदम , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व 
नियम , १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


घाडगे प्रसाद नामदेव 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सातारा जिल्हा 


अटी.- 


४ . 


تی 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम , १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 

वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील अ -३ , अ-४ व ब कर्ज 

वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 

त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 

अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 
( मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुना अ -१, अ-२, अ-३ व अ-४) 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , 

१९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 

करता येणार नाही. 
९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 

शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई, जिल्हा सातारा असा 

फलक लावता येऊ शकेल. 
११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 

परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत आहे. 

त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

डॉ . महेश य . कदम , 
सातारा , २७ एप्रिल २०१७. 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा. 


. 


८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


५५ 


आदेश (एक्स -२ ९ ४ ९ ) 


क्रमांक / वसुली/ स्थावर जप्ती/ ७१/ सन २०१६-१७.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( परसेवा), सातारा , जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली क्रमांक ५९ / २०१५-१६ , दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 


त्याअर्थी, मी , प्रसाद नामदेव घाडगे , वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को.-ऑप. बँक लि ., वाई , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ च्या 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि . , वाई या 
बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपपत्राचा 


गावाचे नाव , 


आकारणी 


चतु:सिमा 


क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 
असेल त्याचे नाव 


भूमापन क्रमांक 
सि . स . क्रमांक . 

गट क्रमांक 


तालुका, 
पेठ , घर नं . 


क्षेत्र 
हे . आर 
चौ . 

फूट 


रु . पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


सि.स. नं . २४६ 


५ ९ / २०१५-१६ , 
दि . ९ - ९ -२०१५ 


१. श्री . शरद सप्लायर्स तर्फे 

शरद खंडू देवराशे 


मौजे गंगापुरी , 
सि.स. क्र . 


१ ९ ०.६ 
चौ . मी . 


गंगापुरी, वाई . 


२४६ - अ 


० ० सावित्राबाई खंडू 

देवराशे यांचा संपूर्ण 
हिस्सा. 


२. गोपी विलास घाडगे 


यशवंतनगर , वाई , 
ता . वाई, जि . सातारा . 
गुरेबाजार , 
सिद्धनाथवाडी, वाई . 


३. भरत शिवाजी पवार 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) 

देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये ६,६ ९, २१८/ - ( अक्षरी रुपये सहा लाख एकोणसत्तर हजार दोनशे अठरा फक्त) अधिक व्याज 
आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वरील उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


. 


प्रसाद नामदेव घाडगे, 
वसुली व विक्री अधिकारी , 
जनता अर्बन बँक , लि ., वाई . 


वाई, २२ जून २०१७. 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सांगली यांजकडून 

आदेश (एक्स -६६६५ ) 
वाचले : १. महाराष्ट्र शासन पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ध्वनीयप्र . २००९ / प्र.क्र .१२/ ०८ / तां.क.१, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६. 

२. महाराष्ट्र शासन पर्यावरण विभाग , शासन निर्णय क्रमांक ध्वनीयप्र. २०० ९ /प्र.क्र .१२/०८ / तां.क . १ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७. 

क्रमांक गृह -१ /कार्या-६ / एमएजी -१ / आरआर/ १२६१/ २०१७. - ज्याअर्थी, वाचले क्रमांक १ व २ नुसार सन २०१७ मधील सण , उत्सव, समारंभासाठी 
शासनाने खालीलप्रमाणे ध्वनी प्रदुषण (नियमन व नियंत्रण ) नियम , २००० नुसार विशिष्ठ सण उत्सवासाठी ध्वनीची विहीत मर्यादा राखून 

कार्यक्रमासाठी 
सकाळी ६.०० वाजलेपासून रात्री १२ वाजेपर्यंत सवलत देणेचे अधिकार दिलेले आहेत . 

त्याअर्थी, मी , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली, वाचले क्रमांक २ अन्वये प्राप्त झाले अधिकारानुसार खालील नमूद केले सणासाठी ध्वनीवर्धक व 
ध्वनीक्षेपक वापरण्यास सकाळी ६.०० ते रात्री १२ वाजेपर्यंत सवलत देणेत येत आहे . 
गणपती उत्सव 

५ दिवस ( दुसरा दिवस , पाचवा दिवस , गौरी विसर्जन , नववा दिवस व अनंत चतुर्थी) 
२. नवरात्री उत्सव २ दिवस ( आष्टमी व नवमी) 

१ दिवस ( लक्ष्मी पूजन ) 
खिसमस 

१ दिवस 
१ दिवस 


१ . 


.. 


३. दिवाळी 


४ . 


५. 


३१ डिसेंबर 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


वर नमूद केलेली सवलत घोषित शांतता क्षेत्रासाठी लागू असणार नाही. तरी घोषित शांतता क्षेत्रामध्ये ध्वनी प्रदुषणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
महानगरपालिका हद्दीमध्ये आयुक्त , सांगली, मिरज, कुपवाड शहर , सांगली, उपप्रादेशिक अधिकारी, जिल्हा प्रदुषण मंडळ , सांगली व पोलीस अधीक्षक , 
सांगली आणि ग्रामीण व शहरी भागामध्ये उपप्रादेशिक अधिकारी, जिल्हा प्रदुषण मंडळ , सांगली व पोलीस अधीक्षक , सांगली यांना प्राधिकृत करीत आहे. 

दुर्वाचनीय, 
२ सप्टेंबर 

जिल्हाधिकारी सांगली. 


सांगली, 


२०१७. 


आदेश ( एक्स -१५०२ ) 


१ 


क्रमांक ज्ञानदीप/ व.अ. / पगार जप्ती / २३३/ २०१६-१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई शाखा वडूज , तालुका खटाव, 
जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, वडूज यांचा दिलेला क्रमांक १४६ , दिनांक २४ जून २०१६ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ /९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम रुपये 
४३,२४४/- असून दिनांक १ मार्च २०१७ अखेर रुपये ५४,३८१/ - व्याजासह येणे बाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , आर. जे. निकम, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को.-ऑप. क्रेडिट सोसायटी, लि ., वडूज , द्वारा- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६१ चा नियम , १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विजय उत्तम कदम, मौजे पुसेसावळी, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली 
मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर 
निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 


- 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपपत्राचा 


गावाचे नाव , 


भूमापन क्रमांक 


आकारणी चतु:सिमा 


भार 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 
असेल त्याचे नाव 


क्षेत्र 
हे . आर 


क्रमांक व दिनांक 


रु . पैसे 


, 


तालुका, 
पेठ , घर नं . 


सि . स . क्रमांक . 

गट क्रमांक 


w 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


७ 


८ 


वसुली दाखला 


१. श्री . विजय उत्तम कदम 


२.६२ 


क्रमांक १४६ 
दि . २४-६-२०१६ 


मौजे पुसेसावळी, भू क्रमांक १०२२ 
तालुका खटाव , 

३०८ , 
जिल्हा सातारा. ९ ५० 


क्षेत्र १ हे . ०७ आर 
क्षेत्र १६ आर 
क्षेत्र १ हे . ०७ आर 
या तिनही गटामधील 
हिस्सा. 


०.०६ 
३.८५ 


नकाशा- ज्ञानदीप 
प्रमाणे को - ऑप . 

क्रेडिट 
सोसायटी 
लि . मुंबई 


शाखा वडूज . 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये ५४,३८१/ 

आर . जे . निकम , 

द्वारा. वसुली अधिकारी, 
सातारा , ३ 

ज्ञानदीप को.-ऑप. क्रेडिट सोसा. लि . , वडूज . 


मार्च २०१७ . 


जिल्हदंडाधिकारी, सांगली यांजकडून 


आदेश-( एक्स -६६६६ ) 


सन 


क्रमांक गृह -१/कार्या-६/ एमएजी/ बंदी आदेश / एसआर -२७ / २०१७. -ज्याअर्थी, सांगली जिल्ह्यात दिनांक 
२५ 

ऑगस्ट २०१७ रोजी पासून 

सार्वजनिक 
गणेशोत्सवास सुरुवात झाली आहे . तसेच सांगली जिल्ह्यात दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी अनंतचर्तुदशीच्या दिवशी एकूण १७२४ सार्वजनिक मंडळाच्या 
गणेशमुर्तीचे विसर्जन मिरवणुका निघणार आहेत. विशेषत: मिरज शहरात १८२ सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुका निघणार आहेत. 
२०१६ मध्ये गणेशोत्सव काळात विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बीचा वापर केलेबाबत जिल्ह्यात एकूण ८ गुन्हे दाखल आहेत. संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई 
करतेवेळी डॉल्बी चालक मालक / गणेश मंडळाचे पदाधिकारी व राजकीय पक्ष/ संघटनेचे पदाधिकारी यांचेकडून विरोध होऊन तणावाची/ कायदा व 
सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर अनंतचतुर्थीच्या दिवशी गणेश उत्सव विसर्जन मिरवणूक प्रसंगी विविध मंडळे डॉल्बी लावणेची 
शक्यता नाकारता येत नाही. डॉल्बी लावण्यावरून मंडळाचे पदाधिकारी, विविध राजकीय पक्ष, संघटना यांचे नेते व कार्यकर्ते आणि पोलीस प्रशासन 
यांचेमध्ये तणाव निर्माण होणेची दाट शक्यता आहे. त्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यास प्रतिबंध म्हणून जिल्ह्यातील 
डॉल्बी मालक / धारक यांचेकडे असलेल्या डॉल्बी सिस्टिम उत्सव कालावधीत रोखून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून डॉल्बी सिस्टिम कब्जा 
असलेल्या ठिकाणाच्या जागेवरच सिलबंद करून प्रतिबंध करणेकरिता किंवा डॉल्बी मालक / धारक यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ मधील कलम 
१४४(१) नुसार बंदी घालणे आवश्यक असलेचे तसेच, अन्य घडत असलेल्या किंवा घडण्याची शक्यता असणाऱ्या गंभीर बाबी पोलीस अधीक्षक , सांगली 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ मनाई आदेश/ २०१७ / ५७५१, दिनांक २ सप्टेंबर २०१७ अन्वयेनिदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


५७ 


ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेकडील दाखल जनहित याचिका क्रमांक १५२/२०१० मध्ये मा . न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश ठेवून , ध्वनी 
प्रदुषण (नियंत्रण व नियमन) अधिनियम, २००० तसेच पर्यावरण संरक्षक अधिनियम , १९८६ मधील तरतुदीनुसार ध्वनी प्रदुषणाचे नियंत्रण व नियमन 
करण्यासाठी आदेश पारित केले आहेत. विसर्जन मिरवणुकीमध्ये डॉल्बीच्या आवाजाने व त्याचे आवाजाचे कंपनामुळे लहान मुले , वयोवृद्ध नागरीक , ज्येष्ठ 
नागरीक तसेच आजारी व सामान्य नागरीक यांचे कानास, हृदयास , आरोग्यास तसेच जिवीतास धोका होण्याची/मालमत्तेची हानी होण्याची शक्यता 
असल्याने ध्वनीप्रदुषण अधिनियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. ध्वनीप्रदुषण कायद्याची अंमलबजावणी करतेवेळी विरोध होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी, पोलीस प्रशासनाच्यावतीने डॉल्बी मुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबत सर्व गणेश मंडळाचे पदाधिकारी यांना आवाहन करण्यात आले 
आहे. जी मंडळे डॉल्बी मुक्त गणेशोत्सव साजरा करणार नाहीत त्यांचेविरुद्ध प्रचलित ध्वनीप्रदूषण अधिनियम , २००० अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार 
आहे. विसर्जन मिरवणुकीमध्ये गणेश मंडळाचे पदाधिकारी डॉल्बी लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संबंधित मंडळाविरुद्ध कारवाई करतेवेळी 
मंडळाचे पदाधिकारी, विविध राजकीय पक्ष संघटना यांचे नेते व कार्यकर्ते यांचेकडून विरोध होऊन तणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, सध्या चालू गणेशोत्सवामध्ये मिरज येथे नव्याने अस्तित्वात आलेली मिरज शहर गणेशोत्सव समितीने दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी 
अंनतचर्तुदशी दिवशी रात्री १२.०० वाजणेचे पुढे ध्वनीक्षेपक वापरण्यास परवानगी द्यावी यासाठी समितीचे सदस्य मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करीत आहेत. 

परंतु, मा . उच्च न्यायालयकडील जनहित याचिका १५२/२०१० मध्ये मा . न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊन ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) 
अधिनियम २००० तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , १९ ८६ मधील तरतुदीनुसार ध्वनी प्रदुषणाचे नियंत्रण व नियमन करण्यासाठी आदेश पारित केले 
आहेत. मा . उच्च न्यायालयाच्या व शासन आदेशाची माहिती संबंधित समितीचे पदाधिकारी/ सदस्य यांना लेखी स्वरुपात देण्यात आलेली आहे . 

ज्याअर्थी, गोपनीयरित्या माहिती प्राप्त झाली आहे की . मिरज शहर गणेशोत्सव समितीचे पदाधिकारी उपरोक्त निबंधाचे पालन न करता रात्री 
२४.०० वाजणेचे पुढे कालमर्यादेचे बंधन झुगारून ध्वनीक्षेपनाचा वापर करावयाचा असे इतर गणेशोत्सव मंडळांना आव्हान करत आहेत . आणि सदर 
प्रकरणी विसर्जन मिरवणुकी दरम्यान रात्रीच्या वेळी ध्वनीक्षेपक बंद करण्याबाबत पोलीस प्रशासनाकडून आदेश/ सूचना आल्यास मिरवणूक मार्गातून आपले 
गणेश मंडळ बाहेर घेऊन ( मार्ग बदलून) इतर ठिकाणी थांबवून ठेवायचे आणि दुसऱ्या दिवशी विसर्जनासाठी पुन्हा मिरवणुकीने सुरूवात करावयाची अशा 
प्रकारची माहिती प्राप्त झाली आहे. 

ज्याअर्थी, यापूर्वी मिरवणुकी दरम्यान नियमन करताना अशाप्रकारे मिरवणूक थांबवणेत आलेल्या नाहीत. मार्ग बदलण्यात आलेले नाहीत. मिरवणूक 
मार्ग बदलण्याची किंवा थांबविणे अशा प्रकारचे कृत्य घडल्यास नियमाच्या बंधनामध्येच मार्गक्रमण करणाऱ्या इतर गणेश मंडळाचे रहदारीस/नियमास 
अडथळा निर्माण होणार आहे व त्या अडथळ्यामुळे हिंदू व मुस्लीम या संमिश्र लोकवस्तीच्या भागामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता निर्माण झालेली आहे. 

ज्याअर्थी, सध्या बऱ्याचठिकाणी फेसबुक , व्हॉट्सअॅप या सोशल मिडीयावर मुस्लीम धर्म प्रेशित महंमद पैगंबर यांचेबाबत मानहानीकारक मजकूर , 
तसेच, सन २०० ९ च्या मिरज येथे झालेल्या दंगलीचे जुने फोटोग्राफचा वापर करून मुस्लीम समाजाच्या भावना भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

ज्याअर्थी, मिरज शहर व परीसर हा हिंदू- मुस्लीम संमिश्र वस्तीने मोठ्या प्रमाणात गजबजलेला भाग आहे . सदर भागातील गणेश विसर्जन 
मिरवणुकी दरम्यान सदर भागातील दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या विसर्जन मिरवणुकी दरम्यान गणेश मंडळांनी मिरवणूक थांबवणे किंवा 
मिरवणुकीचा मार्ग बदलने यासारखे कृत्य केल्यास सार्वजनिक शांततेस बाधा निर्माण होऊन कायदा व सुवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण 
झालेली आहे. तसेच मिरवणुकी दरम्यान डॉल्बी सिस्टिमच्या आवाज व कंपनामुळे लहान मुले, वयोवृद्ध इसम, ज्येष्ठ नागरीक , आजारी व्यक्ती व सामान्य 
नागरीक यांच्या कानास, हृदयास, आरोग्यास , जीवितास/ मालमत्तेस धोका होण्याची शक्यता असलेने तसेच या सर्वामुळे सार्वजनिक शांतता व सुरक्षिततेस 
बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता असलेचे पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी दिनांक २ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये माझी खात्री करून दिली आहे . 

त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , भा.प्र.से. , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ मधील कलम १४४(१) अन्वये मला असलेल्या 
अधिकारास अनुसरून असा आदेश देतो की , गणेश उत्सव २०१७ चे विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सांगली जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही डॉल्बी मालक / धारक गणेश 
मंडळाचे पदाधिकारी यांनी त्यांचे कब्जातील डॉल्बी सिस्टिम वापरात/ उपभोगात आणू नये. तसेच सादर डॉल्बी मशीन व यंत्रसामुग्री स्वत : चे कब्जात 
सीलबंद स्थितीत ठेवावी. सदर आदेश दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजलेपासून ते दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ रोजीचे रात्रौ १२.०० 
वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी लागू राहील. 

या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती/मंडळाचे पदाधिकारी यांचेविरुद्ध पोलीस विभागाकडून फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करणे येईल . 
सदरचा हुकुम माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिला आहे. 


वि . ना . कळम , 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, २ सप्टेंबर २०१७. 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


पोलीस अधीक्षक , सांगली यांजकडून 


जाहीरनामा-( एक्स - ७१८५-८६) 


नमूद बदल केलेल्या 


क्रमांक पो.अ./ जाहीरनामा / ७७९९/ २०१७. -मी, सुहैल शर्मा, पोलीस अधीक्षक , सांगली जिल्हा, मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३३ 
पोट- कलम १(ब) अन्वये असणारे अधिकारान्वये सांगली, मिरज , कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी सुधारीत 
वाहतूक नियोजन जाहीरनामा प्रायोगिक तत्त्वावर प्रसिद्ध करीत आहे . त्याची सर्व नागरीकांनी कृपया नोंद घ्यावी . 

सांगली शहरात यापूर्वी ऊस वाहतूक करणारे ट्रक व ट्रॅक्टर या वाहनांमुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन वाहनधारकांच्या समस्या वाढलेल्या असून 
अपघात होण्याची शक्यता आहे. तसेच, वाहतूक सुरळीत होणेसाठी व वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी सांगली शहरातील ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रक 
व ट्रॅक्टर यांना वेळेचे बंधन घालणेत येत आहे. सकाळी ६.०० ते रात्री २२.०० वाजताच्या दरम्यान प्रवेश मनाई करण्यात येत आहे . वाहन चालकांनी व 
जनतेने 

वाहतूक नियोजनास सहकार्य करावे. तसेच आपल्या हरकती, सूचना या कार्यालयास पाठवाव्यात, जेणे करून प्राप्त झालेल्या 
सूचनांचे अवलोकन केल्यानंतर वाहतूक नियोजन योग्य ते बदल करणेत येतील . 

वाहतूकीच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे मनाई करण्यात येत आहे : 
(१) शिवशंभो चौकातून सांगली शहरात येणारा रोड ऊस वाहतूक करणारे ट्रक व ट्रॅक्टर या वाहनांना सकाळी ६.०० ते २२.०० वाजेपर्यंत मनाई 

करण्यात आलेली आहे. 
(२) कॉलेज कॉर्नर चौकातून सांगली शहरात येणारा रोड ऊस वाहतूक करणारे ट्रक व ट्रॅक्टर या वाहनांना सकाळी ६.०० ते २२.०० वाजेपर्यंत 

मनाई करण्यात आलेली आहे . 
(३) कोल्हापूर रोड , जकात नाका येथून सांगली शहरात येणारा रोड ऊस वाहतूक करणारे ट्रक व ट्रॅक्टर या वाहनांना सकाळी ६.०० ते २२.०० 

वाजेपर्यंत मनाई करण्यात आलेली आहे. 
(४ ) मारुती मंदीर, मिरज रोड ( कृपामयी हॉस्पिटल) येथून सांगली शहरात येणारा रोड ऊस वाहतूक करणारे ट्रक व ट्रॅक्टर या वाहनांना 

सकाळी ते २२.०० वाजेपर्यंत मनाई करण्यात आलेली आहे . 
(५) लक्ष्मी मंदीर ते सांगली शहरात येणारा रोड ऊस वाहतूक करणारे ट्रक व ट्रॅक्टर या वाहनांना सकाळी ६.०० ते २२.०० वाजेपर्यंत मनाई 

करण्यात आलेली आहे . 
सदरचा जाहीरनामा दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळी ६.०० ते दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी रात्रौ २२.०० वाजेपर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर 
राबविण्यात येत आहे . 


६.०० ते 


सांगली, २७ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश-( एक्स -७२५४ ) 


- 


सांगली शहरामध्ये महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३४ लागू करणेबाबतत ... 

क्रमांक जिविशा/लिंगायत महामोर्चार / ७७३८ / ७९ ४६ / २०१७. - ज्याअर्थी, दिनांक ३ डिसेंबर २०१७ रोजी लिंगायत समाज महामोर्चाकरिता सांगली 
शहरात सांगली जिल्ह्यातून तसेच आसपासच्या जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर लोक सहभागी होणार आहेत. याकरीता सुरक्षिततेच्यादृष्टीने सांगलीमध्ये 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३४ लागू करणेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

ज्या कारणांसाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३४ लागू करावयाचे आहे. ती कारणे खालीलप्रमाणे : 
(१) मोर्चामध्ये सामील होण्याकरिता सांगली व आसपासच्या जिल्ह्यातून बहुसंख्य पुरुष , स्त्रिया, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, विविध संघटनांचे 

पदाधिकारी, कार्यकर्ते गर्दी करणार आहेत. 
(२) सदर वेळी मोर्चामध्ये सामील असणाऱ्या लोकांना वाहन गर्दीत घुसून जीवितास धोका पोहचू नये याकरिता. 

त्याअर्थी, मी , सुहैल शर्मा, पोलीस अधीक्षक , सांगली मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
सांगली शहरातील खालील मार्गावर पोलीस वाहने , अॅम्ब्युलन्स , फायर बिग्रेड वाहने या वाहनांखेरीज सर्व वाहकांना सांगली शहरामध्ये खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक ३ डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी ६.०० वाजलेपासून रात्रौ २०.०० वाजेपर्यंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. 

मनाई आदेश लागू करण्यात येणारी ठिकाणे व रोड : 
(१) मिरज- सांगलीकडे जाणारा रस्ता . (पूर्वेकडून - पश्चिमकडे) विजयनगर ते विश्रामबाग चौक . 
(२) सांगली- मिरज जाणारा रोड ( पश्चिमेकडून- पूर्वेकडे) विश्रामबाग ते विजयनगर पर्यंतचा. 
( ३ ) टाटा पेट्रोलपंपाकडून विश्रामबागकडे येणारा सर्व्हिस रोड. 
( ४) १०० फुटीकडून अय्यंगार बेकरीकडे येणारा रोड. 
(५) आलदर चौक ते खरे मंगल कार्यालयाकडून आदित्य हॉस्पिटलकडे येणारा रोड . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


५ ९ 


( ६ ) हनुमान हॉटेलकडून पै- प्रकाश हॉटेलकडे येणारा रोड. 
( ७) रेल्वे फाटकाकडून विश्रामबागकडे जाणारा रोड. 
( ८ ) गणपती मंदीराकडून बाटा शोरुमकडे येणारा रोड. 
(९ ) वैष्णवी पॅथोलॉजी सेंटर ते सुधाकर जाधव हॉस्पिटलकडे येणारा रोड. 
( १०) मंगळवार बाजाराकडून जिल्हा परिषद अध्यक्ष बंगला चौकाकडे येणारा रोड . 
सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा १ ९ ५१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 


सुहैल शर्मा, 
पोलीस अधीक्षक , सांगली. 


सांगली, १ डिसेंबर २०१७. 


आदेश- ( एक्स - २२८७-८८ ) 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३६ विनियमनबाबत ... 


क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ १७९ २/ २३४५/ २०१७. - ज्याअर्थी, दिनांक ४ एप्रिल २०१७ रोजी श्री रामनवमी उत्सव व दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी 
श्री हनुमान जयंती साजरा होणार आहे. हिंदू धर्मीयांच्यावतीने श्री राम व श्री हनुमान मंदिरामध्ये पूजा, अर्चा, भजन , किर्तन , मिरवणुका व इतर धार्मिक 
कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. मिरवणुका बऱ्याच वेळा मुस्लीम बहुल भागातून जातात . मिरवणुकीमध्ये सहभागी वाहनांवर देव देवतांचे फोटो असलेले 
कटाऊट , श्लोगन, पोस्टर , बॅनर्स, झेंडे लावले जातात . मिरवणुकीमधील सहभागी लोक इतर जाती धर्माच्या भावना दुखावऱ्या घोषणा देतात. श्लोगन 
म्हणतात त्यामुळे जातीय सलोख्यास बाधा येऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, दिनांक ९ एप्रिल २०१७ रोजी जैन धर्मियांच्यावतीने महावीर जयंती साजरी करण्यात येणार आहे . महावीर जयंती हा दिवस अहिंसा 
दिवस म्हणून पाळण्यात येतो. महावीर जयंती निमित्त जैन धर्मियांच्यावतीने पूजा -अर्चा व शोभा यात्रा काढल्या जातात . मिरवणुकीमध्ये घोडे, हत्ती 
यासारख्या प्राण्यांचा वापर करणेबाबत जैन धर्मियांच्याकडून आग्रह धरला जातो. त्यास प्राणी मित्र संघटना आक्षेप घेतात. तसेच प्राण्यांना निर्दयपणे 
वागविणे, अवैध कत्तलखाने चालविणे यावर प्रतिबंध करण्याबाबत काही संघटना आग्रही असतात . त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी, दिनांक १४ एप्रिल २०१७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२६ वी जयंती व दिनांक १० मे २०१७ रोजी बौद्ध जयंती साजरी होणार 
आहे. दलित बांधवांच्यावतीने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती ते बौद्ध जयंती या कालावधीत मुर्ती प्रतिष्ठापना, मिरवणुका,पंचशील ध्वजारोहण, सभा , 
व्याख्याने व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचे आयोजन केले जाते. शुभेच्छा देणारे पोस्टर , बॅनर्स, होर्डिंग्ज लावले जातात . कमानी उभ्या केल्या जातात . 
यापूर्वी पोस्टर फाडल्याच्या कारणावरून, विटबंना केल्याच्या कारणावरून , झेंडे लावण्याच्या कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेच्या घटना घडलेल्या 
आहेत. चालू वर्षी ही अशा प्रकारावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, ख्रिश्चन धर्मियांच्यावतीने दिनांक १४ एप्रिल २०१७ रोजी गुड फ्रायडे व दिनांक १६ एप्रिल २०१७ रोजी इस्टर डे हे सण साजरे केले 
जाणार आहेत. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर बायबलमधील घटनावर अधारीत दृश्ये तयार करून मिरवणुका काढल्या जातात . खिश्चन बांधव चर्चमध्ये 
प्राथनेसाठी मोठ्या संख्येने जमा होतात . चर्चच्या ठिकाणी व मिरवणुकीच्या वेळी वाहतूक कोंडी होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी, बहुजन क्रांती मोर्चाचेवतीने जिल्ह्यात भाजपा सरकारने जिल्हा परिषद , पंचायत समिती निवडणुकीत इव्हीएम मशीनमध्ये धोकेबाजी करून 
जास्तीत जास्त जातीयवादी कार्यकर्ते निवडून आणले आहेत. भाजपा सरकार कशाप्रकारे बहुजनांशी धोकेबाजी करीत आहे. याबाबत जनजागृती व्हावी 
म्हणून दिनांक ९ एप्रिल २०१७ रोजी जत येथे मोर्चाचे आयोजन केले आहे. तसेच कवठे महांकाळ, शिराळा, इस्लामपूर , आटपाडी , तासगांव , विटा , 
कडेगाव या ठिकाणी ही मोर्चे आयोजीत केले आहेत. मोर्चाचे वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
आहे. 

ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे महानगरपालिका हद्दीतील धार्मिक स्थळे निष्कासित करणे, महापालिकेच्यावतीने अतिक्रमण हटाव 
मोहीम राबविली जात आहे . तसेच विविध पक्ष संघटनांच्यावतीने, नागरीकांच्यावतीने त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्याकरिता शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 
मोर्चे, धरणे, उपोषणे अशी आंदोलने केली जात आहेत . त्यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २२- ब ची पोट -निवडणूक जाहीर झाली आहे. दिनांक १९ एप्रिल 
२०१७ रोजी मतदान व दिनांक २१ एप्रिल २०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे. पोट -निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभाग क्रमांक २२- ब चे क्षेत्रात आदर्श 
आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे. आदर्श आचारसंहितेचे अंमलबजावणीस विरोध होऊन व जयपराजयाच्या कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजी पासून महाराष्ट्र विधी मंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे सुरू झाले आहे. अधिवेशन काळात विविध 
प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता विविध पक्ष संघटनांकडून तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. 


६ 


६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


- 


जागेमध्ये , जत्रा , 


त्याअर्थी, या सर्व बाबींवर पोलीस प्रशासनाचेनियंत्रण राहून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, कोणतीही अनुचित घटना घडू नये. याकरिता, 
मी , दत्तात्रय शिंदे , पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या क्रमांक २२, कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी , सर्व पोलीस निरीक्षक यांना खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे. 
( अ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशारितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी याविषयी 

निर्देश देणे. 
( ब) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास, उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरून किंवा सार्वजनिक जागी 

किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशावेळी अडथळा होऊ न देणे . 
( क ) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जाऊ नयेत , त्यांची वेळ, मार्ग 

ठरवून 

देणे. 
( ड ) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या ठिकाणी, 

देवालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या - येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे , कोणत्याही सडकेत किंवा 
सडकेजवळ, सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल , ताशे इतर वाद्ये वाजविणे यांचे नियमन करणे. 
( इ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीपेक्षकाचा वापर करण्याचेनियमन करणे 

व त्यांवर नियंत्रण ठेवावे . 
( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३, ३६, ३७ ते ४० , ४२, ४३ अन्वयेदिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन असलेल्या 

व त्यांस पुष्ठी देणारे योग्य ते आदेश काढणे. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजीचे १.०० वाजलेपासून ते दिनांक १५ एप्रिल २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

या दरम्यान संपूर्ण पोलीस ठाणे स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने, मिरवणुका, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास त्यांनी 
संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ , मार्ग, घोषणा, सभेचे ठिकाण इत्यादी बाबी ठरवून परवानगी घेतली पाहिजे. 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम १३४ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


सांगली, १ एप्रिल २०१७. 


आदेश-( एक्स - ७३५१-५२ ) 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये विनियमनबाबत... 


क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ ७०५४/ २०१७ . - ज्याअर्थी, जत पोलीस ठाणे हद्दीतील गुड्डापूर येथील श्री धामन्ना देवीची यात्रा, दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०१७ ते दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत पार पडणार आहे . यात्रा कालावधीत दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी महाप्रसादाचे वाटप, दिनांक 
१७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्तिक दिवा प्रज्वलित व पालखी सोहळा, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी श्री धामन्ना देवी मुर्तीचा रथोत्सव व दिनांक 
१ ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी यात्रेची सांगता असे कार्यक्रम पार पडणार आहेत . होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे . 

ज्याअर्थी, श्री धामन्ना देवीच्या यात्रा काळात महाराष्ट्र शेजारील कर्नाटक व आंध्रप्रदेश या राज्यातून भाविक सहकुटुंब खाजगी वाहनाने, एस.टी. , 
मोटार सायकल इत्यादी वाहनाने गुड्डापूर येथे येतात व यात्रा संपलेनंतर आपआपले गावी निघून जातात. गुड्डापूर येथे यात्रेकरिता सुमारे दोन ते अडीच 
लाख भाविक उपस्थित राहतात . सर्व भाविक मंदीराच्या ठिकाणी दर्शन घेण्यासाठी गर्दी करतात. त्यामुळे मंदीर परिसरात, गाभाऱ्यात भक्तांची मोठ्या 
प्रमाणात गर्दी होते . त्यामुळे गर्दीवर नियंत्रण ठेवावी लागते. चेंगराचेंगरीसारख्या दुर्घटना घडू नयेत याकरिता महिला व पुरुष यांच्या वेगवेगळ्या दर्शन 
रांगा लावणे आवश्यक आहे . 

ज्याअर्थी, यात्रेनिमित्त गुड्डापूर येथे मोठ्या प्रमाणात मिठाई/प्रसादाची दुकाने, नारळ , उदबत्ती विक्रीची दुकाने, चहा- नाष्ट्याची दुकाने, खेळण्यांची 
दुकाने , संसार उपयोगी साहित्याची दुकाने, लहान मुलांच्या मनोरंजनासाठी पाळणे असे यात्रा काळात वेगवेगळ्या ठिकाणी यात्रा मार्गावरच लावले जातात . 
त्यामुळे भाविकांची खरेदीकरिता गर्दी होऊन रहदारीस मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण होतात . रहदारीस अडथळा होऊ नये, गर्दीवर नियंत्रण रहावे 
याकरिता दुकान मालकांना योग्य ते निर्देश देणे आवश्यक आहे. 

ज्याअर्थी, यात्रा काळात भाविकांना घेऊन येणाऱ्या वाहनांची योग्य ठिकाणी जड वाहने , हलकी वाहने , ॲटो रिक्षा, मोटार सायकल, बैलगाड्या 
इत्यादींची पार्किंग वेगवेगळ्या ठिकाणी केल्यामुळे रहादारीवर मोठ्या प्रमाणात अडचण होऊन रहदारीस अडचण निर्माण होते रहदारी सुरळीत रहावी 
अपघातासारख्या घटना घडू नयेत . याकरिता येणाऱ्या सर्व वाहनांची पार्किंग व्यवस्था वेगवेगळ्या ठिकाणी करण्यासाठी निर्देश देणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, यात्रा काळात वरील सर्व बाबींवर पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण राहून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, कोणतीही अनुचित घटना घडू 
नये. याकरिता मी , दत्तात्रय शिंदे , पोलीस अधीक्षक, सांगली, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या क्रमांक २२, कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जत विभाग व पोलीस निरीक्षक जत व बंदोबस्ताकरिता नेमण्यात येणाऱ्या पोलीस निरीक्षक यांना 
खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


६१ 


( अ ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशारितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी याविषयी 

निर्देश देणे. 
(ब ) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास, उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरून किंवा सार्वजनिक जागी 

किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशावेळी अडथळा होऊ न देणे. 
( क ) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जाऊ नयेत , त्यांची वेळ , मार्ग ठरवून देणे. 
( ड ) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या ठिकाणी, 

जागेमध्ये, जत्रा, देवालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या- येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही सडकेत किंवा 

सडकेजवळ , सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल , ताशे इतर वाद्ये वाजविणे यांचे नियमन करणे. 
( इ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीपेक्षकाचा वापर करण्याचेनियमन करणे 

व त्यांवर नियंत्रण ठेवावे. 
( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३, ३६ , ३७ ते ४० , ४२, ४३ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन असलेल्या 

व त्यांस पुष्ठी देणारे योग्य ते आदेश काढणे. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे १.०० वाजलेपासून ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 

या दरम्यान जत तालुका स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने, मिरवणुका, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास त्यांनी संबंधित 
पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ, मार्ग, घोषणा, सभेचे ठिकाण इत्यादी बाबी ठरवून परवानगी घेतली पाहिजे. 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम १३४ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश दिनांक ३० ऑक्टोंबर २०१७ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


६ 


सांगली , ३० ऑक्टोंबर २०१७. 


आदेश- ( एक्स - ७०६६-६७ ) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३६ ( १) ( U) प्रमाणे मनाई आदेश ... 

क्रमांक जिविशा /मनाई आदेश/ ६३०१/ २०१७. - ज्याअर्थी, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी जिल्ह्यात सर्वत्र दसरा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा 
होणार आहे. दसऱ्याचे दिवशी सिमोल्लंघन , रावण दहनाचे कार्यक्रम, कवठेएकंद गावी श्री . बिहाडसिद्ध व श्री बिरुदेव देवाचे यात्रेनिमित्त निघणाऱ्या 
पालखी समोर शोभेच्या दारूची आतिषबाजी व विटा येथे श्री नाथ देवस्थान रेवणसिद्ध देवाच्या यात्रेनिमित्त पालखी शर्यत असे कार्यक्रम होणार आहेत . 
सदर कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने जनसमुदाय उपस्थित राहतो . सदरवेळी मोठ्या प्रमाणात फटाके , आतिषबाजी केली जाते तसेच ज्वालाग्रही पदार्थाचा 
वापर केला जातो. यापुर्वी योग्य ती दक्षता व खबरदारी न घेतल्याने अपघात घडलेले असून मोठी जिवीत व वित्तहानी झालेली आहे. त्यामुळे एखादी 
दुर्घटना होवून सामाजिक सलोख्यास बाधा येवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी दसऱ्याचेदिवशी मोठ्या प्रमाणात फटाके , आतिषबाजी अशा ज्वालाग्रही पदार्थाचा वापर केल्यामुळे ध्वनी 
व हवेचे प्रदुषण होवून लहान मुले, आजारी व्यक्ती तसेच जेष्ठ नागरीक यांचे आरोग्य धोक्यात येवू शकते त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी दसऱ्याच्या दिवशी दुर्गामाता मूर्तीच्या विसर्जन मिरवणूका सवाद्य काढल्या जातात मिरवणूकीच्या समोर 
फटाक्याची आतिषबाजी केली जाते . आतिषबाजी करते वेळी योग्य ती दक्षता व खबरदारी न घेतल्याने अपघात होवून मिरवणूकीत सहभागी झालेले लोक , 
मिरवणूक पाहण्याकरीता आलेले नागरीक , स्त्रिया , लहानमुले जखमी झालेल्या आहेत. असे अपघात घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदुषण (नियमन व नियंत्रण ) नियम , २००० ची सक्त अंमलबजावणी करणेबाबत व उल्लंघन करणाऱ्या विरुद्ध 
कारवाई करणेबाबत निर्देष दिले आहेत. ध्वनी प्रदुषण (नियमन व नियंत्रण) नियम , २००० ची अंमलबजावणी करतेवेही विरोध होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

त्याअर्थी, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी साजऱ्या होणाऱ्या दसरा सणाचे वेळी फटाके , आतिषबाजी अशा ज्वालाग्रही पदार्थाचा रस्त्यावर , 
सार्वजनिक जागेत वापर करण्यास किंवा दारुकाम करणेकिंवा फेकणे अगर फायर बलुन किंवा अग्नीबाण सोडणे, उडविणे किंवा रस्त्यावर दिवे किंवा 
तशा प्रकारची रोषणाईची इतर साधने लावण्यासाठी कोणताही खांब किंवा इतर वस्तु , कोणत्याही रस्त्याच्या बाजुस ठेवणे किंवा रस्त्यावर आडवी 
बसविणे या गोष्टीस मनाई करणे आवश्यक आहे. 

या सर्व बाबींवर पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण राहून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याकरिता, मी , दत्तात्रय 
शिंदे, पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ ( १) ( U) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सदर प्रकरणाची कृत्य करण्यास 
मनाई आदेश लागू करीत आहे. 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ 


१७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


- 


सदरचा आदेश दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ रोजीचे १.०० वाजले पासून ते दिनांक १ ऑक्टोंबर २०१७ रोजीची १०.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 

आदेश-( एक्स-६७८ ९ - ९ ० ) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये विनियमनाबाबत... 

क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ ६०८७/ २०१७. - ज्याअर्थी, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०१७ या कालावधीमध्ये नवरात्र उत्सव साजरा 
होत आहे . दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत मोहरम सण साजरा होत आहे . दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी दलीत 
समाजाचे वतीने धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा केला जाणार आहे. नवरात्र उत्सव, मोहरम सणाची तयारी मंडळाचे कार्यकर्त्यांकडून सुरू झाली आहे . 
सार्वजनिक सण उत्सवाचे वेळी रस्त्यावर मंडप, घालण्यास उच्च न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे नवरात्र / मोहरम उत्सवाच्या मंडळाच्या 
कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. नवरात्र, मोहरम उत्सवाचे अनुषंगाने न्यायालयाचे आदेशाची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केल्यानंतर 
त्यांचेकडून तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, १ ) नवरात्र कालावधीत हिंदू धर्मीयांच्या वतीने (i) जिल्ह्यात दुर्गामाता मूर्तीची/ प्रतिमाची प्रतिष्ठापना करून पूजा आर्चा केली जाते . 
(ii) शिवप्रतिष्ठाण सांगलीच्या वतीने जिल्ह्यात ठिकिठकाणी दुर्गा माता दौड मुस्लिम बहुतवस्तीतून आयोजित काढली जाते. (iii) राष्ट्रीय स्वंयसेवक 
संघाकडून सांगली, मिरज शहरात सवाद्य पथसंचलन आयोजित केले जाते. (iv) ठिकठिकाणी दांडीया खेळला जातो . २) विजयादशमी (दसरा) दिवशी 
(i) जिल्यात ठिकठिकाणी रावण दहनाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. (ii) विटा पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये विटा येथे श्री . भैरवनाथ देवस्थान विटा व श्री 
रेवणसिद्ध देवस्थान सुळेवाडी या देवांच्या पालख्या पळविण्याची पारंपारीक शर्यत श्री . काळेश्वर मंदीर विटा ते शिलंगण चौक , विटा या दरम्यान 
आयोजित केली जाते . (iii) तासगांव पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये कवठेएकंद या गावी बिहाडसिद्ध देवाचे यात्रे निमित्त निघणाऱ्या पालखी समोर शोभेच्या दारूची 
आतिषबाजी केली जाते . ३) मोहरण निमित्त मुस्लिम धर्मीयांच्याकडून जिल्ह्यात (i) सवारी, पंजे, डोले , ताबूत, ताजीया , आलम, निशान , नाल, पीर , 
इत्यादीच्या प्रतिष्ठापणा व दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी पहीली भेट , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी दुसरी भेट , दिनांक ३० 

सप्टेंबर 
तीसरी भेट व कत्तलरात्र दिनांक १ ऑक्टोंबर २०१७ रोजी चौथी भेट व विसर्जन मिरवणूका असे कार्यक्रम आयोजित केले जातात.(ii) दिनांक १ ऑक्टोंबर 
२०१७ रोजी कडेगांव येथेहिंदू व मुस्लीम समाजाच्यावतीने एकत्रीत मोहरम पंजे भेटीचा कार्यक्रम साजरा केला जातो. 

ज्याअर्थी, राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी दिलेला कामबंदचा इशारा , बैलगाडी शर्यतीस परवानगी मिळावी, उसास 
एफआरपी प्रमाणे ऊस दर मिळावा, मराठा / धनगर समाजास आरक्षण मिळावे, गोवंश हत्या बंदी कायद्यास विरोध , विविध पक्षसंघटनाकडून त्यांच्या 
विविध प्रलंबित मागण्यासाठी उपोषणे, मोर्चे, निर्देशने धरणे अशी विविध आंदोलने केली जात आहेत . भविष्यात ही त्यांचेकडून आंदोलने होण्याची शक्यता 


२०१७ रोजी 


१ 


आहे . 


त्याअर्थी, या सर्व बाबींवर पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण राहुन कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याकरिता, 
मी , दत्तात्रय शिंदे, पोलीस अधीक्षक , सांगली, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ च्या क्रमांक २२ , कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी , सर्व पोलीस निरीक्षक यांना खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे. 
( अ ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशारितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी याविषयी 

निर्देश देणे. 
(ब) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास, उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरून किंवा सार्वजनिक जागी 

किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशावेळी अडथळा होऊ न देणे . 
( क ) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जाऊ नयेत , त्यांची वेळ , मार्ग ठरवून देणे. 
( ड ) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या ठिकाणी, 

जागेमध्ये, जत्रा, देवालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या- येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे , कोणत्याही सडकेत किंवा 

सडकेजवळ , सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल , ताशे इतर वाद्ये वाजविणे यांचे नियमन करणे. 
( इ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीपेक्षकाचा वापर करण्याचेनियमन करणे 

व त्यांवर नियंत्रण ठेवणे. 
( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३, ३६ , ३७ ते ४० , ४२ , ४३ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन असलेल्या 

व त्यांस पुष्ठी देणारे योग्य ते आदेश काढणे . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ रोजीचे १.०० वाजलेपासून ते दिनांक ४ ऑक्टोंबर २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 

या दरम्यान संपूर्ण पोलीस ठाणे स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने , मिरवणुका , सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास त्यांनी 
संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ, मार्ग, घोषणा , सभेचे ठिकाण इत्यादी बाबी ठरवून परवानगी घेतली पाहिजे. 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम , १३४ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


सांगली, १८ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


६३ 


आदेश-(एक्स - ७१५७-५८ ) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये विनियमनाबाबत ... 

क्रमांक जिविशा /बंदी आदेश / ६५५९/ २०१७. - ज्याअर्थी, दिनांक १६ ऑक्टोंबर २०१७ रोजी सांगली जिल्ह्यातील ४२५ ग्रामपंचायत निवडणूक मतदान 
व दिनांक १७ ऑक्टोंबर २०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे. प्रथमत: सरपंचपदाची निवडणूक थेट पद्धतीने होणार आहे. सध्या सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रात 
निवडणूकीस उभे राहिलेले उमेदवार व त्यांचे समर्थक हे स्वत : चेच पॅनलचे उमेदवार विजयी व्हावे याकरीता ग्रामपंचायत स्तरावर उमेदवार प्रचार सभा , 
भेटीगाठी , पदयात्रा, कॉर्नर सभा, असे प्रचाराचे कार्यक्रम राबवित आहेत. ग्रामपंचायत निवडणूक ही स्थानिक पातळीवर होत असून सर्व पॅनल प्रमुख 
आपल्याच पॅनलचा उमेदवार निवडून यावेत ग्रामपंचायतीवर आपल्याच पॅनेलची सत्ता यावी या करीता प्रयत्नशिल आहेत. प्रचाराचे काळात एकमेकांविरुद्ध 
आरोप प्रत्यारोप होवून, प्रचार सभा, रॅली, व मतमोजणीचेवेळी निवडणूक निर्णयाच्या कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
आहे. तसेच ग्रामपंचायत निवडणूकीतील विजची उमेदवार यांचा तालुका ठिकाणी व गावागावात मिरवणूका काढण्याकडे त्यांचा कल असतो . त्यातून 
गावागावात दोन गटात भांडण , तंटे , व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी दिलेला कामबंदचा इशारा, बैलगाडी शर्यतीस परवानगी मिळावी, ऊसास 
एफआरपी प्रमाणे दर मिळावा , मराठा / धनगर समाजास आरक्षण मिळावे, गोवंश हत्या बंदी कायद्यास विरोध , विविध पक्षसंघटना कडून त्यांच्या विविध 
प्रलंबिध मागण्यासाठी उपोषणे, मोर्चे, निर्देशने धरणे अशी विविध आंदोलने केली जात आहेत. भविष्यात ही त्यांचेकडून आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, दिनांक १७ ऑक्टोंबर २०१७ ते २१ ऑक्टोंबर २०१७ पर्यंत या कालावधीत सर्वत्र दिपावलीचा सन साजरा होणार आहे. 

त्याअर्थी, या सर्व बाबीवर पोलीस प्रशासनाचेनियंत्रण राहुन कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याकरीता, 
मी , दत्तात्रय शिंदे, पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ च्या क्रमांक २२ , कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पोलीस निरीक्षक यांना खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
( अ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशारितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी याविषयी 

निर्देश देणे. 
( ब) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास, उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरून किंवा सार्वजनिक जागी 

किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशावेळी अडथळा होऊ न देणे. 
( क ) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जाऊ नयेत , त्यांची वेळ , मार्ग 

ठरवून 

देणे. 
( ड ) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या ठिकाणी, 

जागेमध्ये, जत्रा, देवालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या- येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे , कोणत्याही सडकेत किंवा 

सडकेजवळ , सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल , ताशे इतर वाद्ये वाजविणे यांचे नियमन करणे . 
( इ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीपेक्षकाचा वापर करण्याचे नियमन करणे 

व त्यांवर नियंत्रण ठेवणे. 
( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३, ३६ , ३७ ते ४० , ४२ , ४३ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन असलेल्या 

व त्यांस पुष्ठी देणारे योग्य ते आदेश काढणे. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ११ ऑक्टोंबर २०१७ रोजीचे १.०० वाजलेपासून ते दिनांक २५ ऑक्टोंबर २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील. 

या दरम्यान संपूर्ण पोलीस ठाणे स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने , मिरवणुका, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास त्यांनी 
संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ , मार्ग, घोषणा, सभेचे ठिकाण इत्यादी बाबी ठरवून परवानगी घेतली पाहिजे. 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम १३४ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


सांगली, १० ऑक्टोंबर २०१७. 


आदेश-( एक्स-५०१९ -२१ ) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये विनियमनाबाबत ... 

क्रमांक जिविशा/ बंदी आदेश/ ५४५६/ २०१७. - ज्याअर्थी, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ ते ५ सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत रोजी हिंदू धर्मियांच्यावतीने 
सर्वत्र गणेशोत्सव सण साजरा केला जाणार आहे . गणेशोत्सव काळातच दिनांक २ सप्टेंबर २०१७ रोजी मुस्लिम धर्मियांचा बकरी ईद हा सण साजरा 
होणार आहे . ( चंद्रदर्शनानुसार एक दिवस मागे पुढे) दिनांक २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिड दिवसाचा गणपती ( तासगाव रथोस्तव) दिनांक २९ ऑगस्ट 
२०१७ रोजी पाचव्या दिवसाचेविसर्जन ( सांगली संस्थान गणपती विसर्जन ) व गौरी आगमन , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजी सातव्या दिवसाचे गणपती व 
गौरी विसर्जन दिनांक २ सप्टेंबर २०१७ रोजी नवव्या दिवसाचेविसर्जन व त्याच दिवशी बकरी ईद , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी अनंत चतुर्थी दिवशीचे 
विसर्जन होणार आहे . गणेशोत्सव डॉल्बीमुक्त साजरा करणेबाबत प्रबोधन करण्यात आले आहे. उत्सव काळात मा . उच्च न्यायालयांनी मंडप घालणेबाबत 


६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ 


१७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


- 


निर्बध घातले आहेत. निबंधांचे पालन करतेवेळी व गणेश आगमन / विसर्जन मिरवणूकीच्या वेळी डॉल्बी लावणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करतेवेळी कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, दिनांक २ सप्टेंबर २०१७ रोजी मुस्लीम धर्मियांचा ( चंद्रदर्शनानुसार एक दिवस मागे पुढे) बकरी ईद हा सण साजरा होणार आहे. सदर 
दिवशी गणेशोत्सवाच्या नवव्या दिवशीच्या विसर्जन मिरवणूका आहेत . मुस्लिम बांधव सार्वजनिक नमाजपठण झाले नंतर कुर्बानीचा कार्यक्रम करतात. 
गोवंश हत्याबंदी अधिनियमाची, अवैध जनावरांची वाहतूक , जनावरांचे मांस वाहतुकीस प्रतिबंध करतेवेळी विरोध होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्ज माफी व शेतमालास हमीभाव मिळावा या मागण्यासाठी विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीने संप , बंद , मोर्चे या 
सारखी आंदोलने केली. त्यानंतर शासनाने कर्ज माफी जाहीर केली आहे. परंतु सर्व शेतकरी संघटनांना कर्ज माफी मधील नियम व अटी मान्य नाहीत . 
शेतकऱ्यांची सरसकट कर्ज माफी द्यावी व स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात अशी सर्व शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. 

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी यामागणी करीता सर्व शेतकरी संघटनांच्या वतीने सुकाणू समिती गठीत केली आहे. सुकाणू समितीमधील 
श्री . रघुनाथ दादा पाटील यांनी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी यामागणीकरिता दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा 
व दिनांक 

१५ ऑगस्ट 

२०१७ रोजी प्रजासत्ताक दिनी पालक मंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहनास करू दिले जाणार नाही असा इशारा दिला आहे . 
शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी यामागणीकरिता सर्व शेतकरी संघटनांच्यावतीने तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. आंदोलने हाताळते 
वेळी विरोध होवून त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या व इतर मागण्यांकरिता सकल मराठा क्रांती मोर्चाचेवतीने महाराष्ट्रात मोर्चे काढण्यात आले होते . 
तसेच दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई येथेमोर्चा पार पडलेला आहे. अद्याप मराठा आरक्षण शासनाने जाहीर केलेले नाही मराठा समाजाला आरक्षण 
मिळावे या मागणीकरीता जिल्ह्यात रस्ता रोको , निदर्शने मोर्चे यासारखी आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, गोवंश हत्त्याबंदी कायद्यास विविध मुस्लीम संघटना व दलित संघटनांचा प्रखर विरोध आहे. मिरज तालुक्यामध्ये बहुसंख्य मुस्लीम या 
व्यवसायामध्ये आहेत. गोवंश हत्याबंदी मुळे त्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. भविष्यात या मागणीसाठी तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता 
आहे . 

ज्याअर्थी, सांमिक शहर महानगरपालिका हद्दीत महापालिका प्रशासनाच्यावतीने सर्व प्रकारची बेकायदा बांधकामे काढण्याची मोहीम सुरू केली 
आहे. बेकायदा बांधकाम काढण्यास विरोध होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे राज्य व जिल्हा मार्गालगत असलेली दारू दुकाने, परमीट रूम , बार बंद केले आहेत . राज्य मार्ग 
व जिल्हा मार्ग ज्या शहरामधून जातो त्या संबंधित महापालिका / नगरपालिका प्रशासनाकडे राज्य मार्ग व जिल्हा मार्ग वर्ग करणेबाबत शासनस्तरावर 
हालचाली सुरू आहेत . 

महापालिका व नगरपालिका प्रशासनास दारू दुकाने , परमीट , बार यांचे पासून मिळणारे उत्पन्नापेक्षा रस्ता देखभालीस जादा खर्च येणार 
असल्याने रस्ते हस्तांतरास स्थानिक नगरसेवकांचा व स्थानिक पक्ष संघटनांचा विरोध आहे. तसेच माजी आमदार श्री . संभाजी पवार शिवसेना यांनी ही 
वृत्तपत्रातून एकतर्फे रस्ते हस्तांतरण केल्यास निषेधार्थ पायताण मोर्चा काढण्याचा वृत्तपत्रातून इशारा दिला आहे. रस्ते हस्तांतरास कॉंग्रेस आय, 
राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्ष संघटनांचेकडून आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका हद्दीतील विविध धर्मांची अनधिकृत धार्मिकस्थळे 
काढून घेणेसाठी महानगरपालिका प्रशासनाने संबंधितांना नोटीसा दिल्या आहेत. अनाधिकृत धार्मिकस्थळे हटवू नयेत या करिता सर्वच जाती धर्माकडून 
विरोध होण्याची शक्यता आहे. भाजपा युवा मोर्चाचे वतीने अनाधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यास विरोध दर्शवला आहे. अनाधिकृत धार्मिक स्थळांचे 
अतिक्रमण काढताना सर्वच जाती धर्माकडून विरोध होवून त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

ज्याअर्थी, विविध प्रलंबित मागण्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता विविध पक्ष संघटनाकडून मोर्चे, धरणे, निदर्शने , उपोषणे , आत्मदहन , 
सारखी आंदोलने केली जात आहेत. आंदोलन हाताळताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

त्याअर्थी, या सर्व बाबीवर पोलीस प्रशासनाचेनियंत्रण राहून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याकरिता, 
मी दत्तात्रय शिंदे, पोलीस अधीक्षक , सांगली, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या क्रमांक २२ , कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पोलीस निरीक्षक यांना खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
( अ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशारितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी याविषयी 

निर्देश देणे. 
(ब) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास, उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरून किंवा सार्वजनिक जागी 

किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशावेळी अडथळा होऊ न देणे. 
( क ) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जाऊ नयेत , त्यांची वेळ , मार्ग 
( ड ) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या ठिकाणी, 

जागेमध्ये, जत्रा, देवालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या - येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही सडकेत किंवा 
सडकेजवळ , सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल , ताशे इतर वाद्ये वाजविणे यांचे नियमन करणे. 


या 


ठरवून देणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


६५ 


( इ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीपेक्षकाचा वापर करण्याचे नियमन करणे 

व त्यांवर नियंत्रण ठेवणे. 


२०१७ 


( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३, ३६ , ३७ ते ४० , ४२ , ४३ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन असलेल्या 

व त्यांस पुष्ठी देणारे योग्य ते आदेश काढणे. 
सदरचा आदेश आज दिनांक 

२३ 

ऑगस्ट रोजीचे १.०० वाजलेपासून ते दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
या दरम्यान सांगली जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाणे स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने, मिरवणुका, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे 
असल्यास त्यांनी संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ, मार्ग, घोषणा, सभेचेठिकाण इत्यादी बाबी ठरवून 
परवानगी घेतली पाहिजे . 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा १ ९ ५१ चे कलम १३४ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


दत्तात्रय शिंदे, 


पोलीस अधीक्षक , 

सांगली. 


सांगली , २१ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश-( एक्स -३५ ९ ८ ) 


क्रमांक जिविशा/ नागपंचमी-२०१७/ ४८ ९९/ ४९ २६/ २०१७. — दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी नागपंचमी हा सण साजरा होत आहे. सदर दिवशी शिराळा 
येथे नागपंचमी यात्रा मोठ्या प्रमाणात भरविली जाते. यात्रेस जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील विविध भागातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक , यात्रेकरू मोठ्या 
संख्येने सरकारी, खाजगी व इतर वाहनाने येत असतात . नागपंचमीच्या निमित्ताने शिराळा शहरात मोठ्या प्रमाणात मिरवणुका काढल्या जातात 
मिरवणुकीच्या वेळी कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये, शांतता व सुव्यवस्था रहावी याकरिता मी, शशिकांत बोराटे, पोलीस अधीक्षक , 
सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संपूर्ण शिराळा तालुका स्थलसीमा हद्दीत उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी इस्लामपूर विभाग व शिराळा, इस्लामपूर , कोकरूड, कासेगांव व कुरळप पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान 
करीत आहे. 
(क) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशारितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी याविषयी 

निर्देश देणे. 
( ख) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जाऊ नयेत, त्यांची वेळ, मार्ग ठरवून देणे . 
(ग ) अशा मिरवणूकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास, उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरून किंवा सार्वजनिक जागी 

किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा वेळी अडथळा होवू न देणे. 
( घ ) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या ठिकाणी , 

जागेमध्ये, जत्रा, देवालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या- येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही सडकेत किंवा 
सडकेजवळ , सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल , ताशे इतर वाद्ये वाजविणे यांचेनियमन करणे. 


( ड ) कोणत्याही सार्वजनिक जागीकिंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीपेक्षकाचा वापर करण्याचेनियमन करणे 

व त्यांवर नियंत्रण ठेवणे . 


( च) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३, ३६ , ३७ ते ४० , ४२, ४३ अन्वयेदिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन असलेल्या 

व त्यांस पुष्टी देणारे योग्य ते आदेश काढणे . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जुलै २०१७ रोजीचे १.०० वाजलेपासून ते दिनांक २८ जुलै २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 

या दरम्यान संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने , मिरवणुका, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास त्यांनी 
संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ, मार्ग, घोषणा, सभेचेठिकाण इत्यादी बाबी ठरवून परवानगी घेतली पाहिजे. 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र असा अपराध होईल. 
सदरचा आदेश दिनांक २४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


सांगली, २४ जुलै २०१७. 


६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


आदेश-(एक्स-३५ ९ ७ ) 
क्रमांक जिविशा/ नागपंचमी-२०१७/ ४८ ९ ८ / ४ ९ २७ / २०१७ . दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी नागपंचमी हा सण साजरा होत आहे. सदर दिवशी 
शिराळा येथे नागपंचमी यात्रा मोठ्या प्रमाणात भरविली जाते. यात्रेस जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील विविध भागातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक , यात्रेकरू 
मोठ्या संख्येने सरकारी , खाजगी व इतर वाहनाने येत असतात. नागपंचमीचेदिवशी शिराळ्यात येणाऱ्या व जाणाऱ्या वाहनांची संख्या प्रचंड असते त्यामुळे 
नियमित रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण पडून रहदारीस अडथळा होवू शकतो. 

तरी नागपंचमी दिवशी शिराळा येथील वाहतूक सुरळीत रहावी तसेच गर्दीत वाहन घूसुन नागरीकांचे जीवितास धोका पोहचू नये याकरिता सुरक्षेच्या 
दृष्टीने मी शशिकांत बोराटे , पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमचे कलम ३४ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये पेठनाका ते शिराळा पर्यंतचे 
वाहतूक मार्गात दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजीचे १.०० वा पासून ते दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी २४.०० वा पर्यंत खालीलप्रमाणे बदल करीत आहे. 

( १ ) राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ पेठनाका येथून सर्व वाहने एकेरी मार्गाने शिराळ्याकडे जातील. 
(२ ) शिराळाकडून राष्ट्रीय महामार्ग ४ कडे जाणारी सर्व वाहने शिराळा बायपासमार्गे कापरी- कार्वे- ढगेवाडी फाटा - ऐतवडे बुद्रुक फाटा- लाडेगाव 

वशी - येडेनिपाणी फाटा या मार्गाने महामार्ग क्र . ४ कडे जातील . 
( ३) शिराळा बायपास येथून पेठनाक्याकडे जाणाऱ्या सर्व वाहनांना प्रवेश बंद राहील. 

सदरचे आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम १३१ प्रमाणे शिक्षा किंवा दंड करण्यात येईल सदरचा आदेश आज 
दिनांक २४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 

शशिकांत बोराटे , 
सांगली, २४ जुलै २०१७. 

पोलीस अधीक्षक, सांगली. 


जिल्हाधिकारी , सोलापूर यांजकडून 


आदेश-(एक्स - १०११-१३ ) 


क्रमांक अधावि /कार्या-२७ / प्रशा-३ / आरआर -८३/ सन २०१७. -ज्याअर्थी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१५/ प्र.क्र .२२६ / ना.पु.२७, दिनांक ३० जुलै २०१६ अन्वये, दिनांक १ जुलै २०१६ पासून पुढील सलग १० महिने प्रत्येक महिन्याच्या 
१ तारखेस केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . लि . रुपये २५०/- ( अधिक मूल्यवर्धित कर ) इतकी वाढ करून तसेच 
मा . अवर सचिव , अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१५ / प्र.क्र .- २२६ / ना . पु. २७, दिनांक 
५ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याच्या प्रत्येक पंधरवाड्यानंतर ( दर 
महिन्याच्या १ व १६ तारखेस) अनुदानित केरोसिनच्या किरकोळ विक्री दरात प्रति लिटर २५/- पैसे ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी तर दिनांक १ फेब्रुवारी 
२०१७ रोजी प्रति लि . २३ /- पैसे ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबत कळविले 
आहे. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत केरोसिनचे सुधारीत एक्स डेपो दर , एक्स डेपो दरावर ३ टक्के व्हॅट तसेच घाऊक वितरकांचे 
सुधारीत कमिशन, प्रचलित वाहतूक दर, प्रकरणपरत्वे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन, किरकोळ वितरकांचे कमिशन , प्रकरणपरत्वे व्हॅट व इतर 
अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिनचे सुधारित दर निश्चित करून त्याबाबत तातडीने अधिसूचना निर्गमित 
करणेबाबत उक्त शासन निर्णयाद्वारे आदेशित केले आहे. 


त्याअर्थी, केरोसिन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्रायझेस आदेश १९ ७० कलम ३ अन्वये मला प्रदान करणेत आलेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच 
उपरोक्त संदर्भातील शासनाकडील पत्रानुसार मी , रणजित कुमार, जिल्हाधिकारी, सोलापूर असा आदेश देतो की , शासनाचे उक्त आदेशाप्रमाणे दिनांक 
१ फेब्रुवारी २०१७ पासून घरगुती वापराच्या केरोसिनचे सुधारीत दर सोबतच्या जोडपत्र - अ व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहेत . तरी 
त्याप्रमाणे त्याची त्वरीत अंमलबजावणी करणेत यावी. 


परिशिष्ट 


जोडपत्र - अ 
जेथे घाऊक व किरकोळ विक्रेता असे दोनच टप्पे आहेत त्याठिकाणी व्हॅटसह किरकोळ दर निश्चितीसाठी नमुना तक्ता 

(दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून) 


अ . क्र . 


बाब 


रुपये 
प्र . कि . लि . 


१ 


२ 


३ 


ए 


१६६३२.८४ 


बी 


एक्स डेपो दर (रुपये प्रति किलो लिटर ) 
व्हॅट @ ३ टक्के 
घाऊक विक्रेत्यासाठी एकूण खरेदी किंमत (ए + बी ) 


४ ९८.९ ८ 


सी 


१७१३१.८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


६७ 


परिशिष्ट -- चालू 


अ . क्र . 


बाब 


रुपये 


( प्र . कि . लि .) 


१ 


२ 


३ 


डी 


१. घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 


७८७.८२ 


९९ .०० 


%3D 


२८८.७५ 


२८८.७५ 


७०.०० 


३००.०० 


९ .२६ 


२. तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या व हाताळणूक तुटींच्या प्रतिपूर्तीसाठी असाधारण भत्ता 
३. वाहतूक खर्च ( अधिक लागू असेल तेथे जकात ) ३८ कि.मी. + ६७ कि.मी. = १०५ कि.मी. , १०५ X २.७५ 
४. पथकर ( टोल टॅक्स) 
४. अर्धघाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 
४ अ. घाऊक वितरकांना पूर्णांकांचा लाभ 
५. एकूण किंमत वाढ ( डी -१ ते डी -४ ) 
एकूण किंमत वाढीवर व्हॅट @ ३ टक्के ( डी -५ च्या ३ टक्के ) 
एकूण ( सी + डी + इ) १७१३१.८२+ १५५४.८३ + ४६.६४ 
किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत रुपये ( एफ - बी - इ) + मूल्यवर्धित कर रुपये ( बी + इ) 
१८७३३.२९ - ४ ९८.९ ८ - ४६.६४ + ४ ९८.९ ८ +४६.६४ 
१. किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन 


१ 


१५५४.८३ 


इ . 


४६.६४ 


एफ . 


+ 


१८७३३.२ ९ 


एफ -१ 


१८७३३.२९ 


जी 


४३१.०० 


१ ९ .०० 


४५०.०० 


एच 


१३.५ 


आय 


२. किरकोळ विक्रेत्यांचा असाधारण भत्ता 
३. किरकोळ विक्रेत्यासाठी एकूण किंमत वाढ ( जी -१ + जी -२ ) 
किरकोळ विक्रेत्यासाठी एकूण किंमत वाढीवर ३ टक्के व्हॅट ( जी -३ च्या ३ टक्के ) 
किरकोळ विक्री दर ( प्र.कि.लि. ) एफ + जी -३ + एच = १८७३३.२९ + ४५० + १३.५ = १ ९ १ ९ ६.७ ९ 
किंमत रुपये ( आय- बी - इ - एच) + मूल्यवर्धित कर रुपये ( बी + इ + एच) 
१ ९ १ ९ ६.७ ९ - ४ ९८.९ ८ - ४६.६४ - १३.५ + ४ ९८.९ ८ + ४६.६४ + १३.५ 
किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति लिटर ) 
( आय / १००० ) 


१ ९ १ ९ ६.७९ 


जे 


१ ९ .१९ 
i.e. १ ९ .२० 


जोडपत्र- ब 
जेथे घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रेता असे दोनच टप्पे आहेत त्याठिकाणी व्हॅटसह किरकोळ दर निश्चितीसाठी नमुना तक्ता 

(दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून ) 


अ . क्र . 


बाब 


रुपये 
प्र . कि . लि . 


१ 


२ 


eu 


ए 


१६६३२.८४ 


बी 


४ ९८.९ ८ 


सी 


१७१३१.८२ 


डी 


७८७.८२ 


९९.०० 


एक्स डेपो दर (रुपये प्रति किलो लिटर ) 
व्हॅट @ ३ टक्के 
घाऊक विक्रेत्यासाठी एकूण खरेदी किंमत ( ए + बी) 
१. घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 
२. तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या व हाताळणूक तुटींच्या प्रतिपूर्तीसाठी असाधारण भत्ता 
३. वाहतूक खर्च ( अधिक लागू असेल तेथे जकात ) ३८ कि.मी. + ६७ कि.मी. = १०५ कि.मी., १०५ X २.७५ = २८८.७५ 
४. पथकर (टोल टॅक्स) 
४- ब. घाऊक वितरकांना पूर्णाकांचा लाभ 
५. एकूण किंमत वाढ ( डी -१ ते डी -४) 
एकूण किंमत वाढीवर व्हॅट ३ टक्के ( डी -५ च्या ३ टक्के ) 
एकूण ( सी + डी + इ ) १७१३१.८२ + १२५४.८३ + ३७.६४ 


२८८.७५ 


७०.०० 


९ .२६ 


१२५४.८३ 


इ . 


३७.६४ 


एफ . 


१८४२४.२ ९ 


६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट --चालू 


अ . क्र . 


बाब 


रुपये 
( प्र . कि . लि . ) 


१ 


२ 


३ 


एफ -१ 


१८४२४.२९ 


जी 


३००.०० 


एच 


३ 


३ 


९ .०० 


अर्धघाऊक विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत रुपये ( एफ - बी - इ) + मूल्यवर्धित कर रुपये ( बी + ई) 
१८४२४.२९ - ४ ९८.९ ८ - ३७.६४ + ४ ९ ८ - ९ ८ + ३७.६४ 
अर्धघाऊक विक्रेत्याचे कमिशन ( अर्धघाऊक विक्रेत्यासाठी एकूण किंमत) 
अर्धघाऊक विक्रेत्यासाठी एकूण किंमत वाढीवर ३ टक्के व्हॅट ( जी -३ च्या ३ टक्के) 
एकूण (एफ + जी -३ + एच) १८४२४.२९ + ३०० + ९ १८७३३.२ ९ 
किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत रुपये ( आय- बी- इ- एच) + मूल्यवर्धित कर रुपये ( बी + इ + एच) 
१८७३३.२९ - ४ ९८.९ ८ - ३७.६४ - ९ + ४ ९८.९ ८ + ३७.६४ + ९ 
१. किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन 


आय 


%3D 


१८७३३.२ ९ 


आय-१ 


१८७३३.२९ 


जे 


४३१.०० 


१ ९ .०० 


४५०.०० 


के 


३ 


३ 


१३.५ 


२. किरकोळ विक्रेत्यांचा असाधारण भत्ता 
३. किरकोळ विक्रेत्यासाठी एकूण किंमत वाढ = जी -१ + जी -२ 
किरकोळ विक्रेत्यासाठी एकूण किंमत वाढीवर ३ टक्के व्हॅट ( जे -३ च्या ३ टक्के) 
किरकोळ विक्री दर ( आय + जे -३ + के ) १८७३३.२९ + ४५० + १३.५ 
किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति लिटर) 
( एल/ १००० ) 


एल 


१ ९ १ ९ ६.७९ 


एम 


१ ९.१ ९ 


i.e. १ ९ .२० 


सोलापूर , ४ फेब्रुवारी २०१७. 


जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर यांजकडून 


आदेश- ( एक्स -९ ११ ) 


क्रमांक २०१७ /डिसीबी-२/ आरआर/ ३४१/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील क्रमांक जिविशा/ वा . अधिसूचना 
५५/२०१७, दिनांक १३ जानेवारी २०१७ च्या अहवालान्वये अकलूज हे शहर सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील महत्त्वाचे शहर आहे . अकलूज शहराबाहेरून 
राज्यमार्गावरून मोठ्या प्रमाणात जड- अवजड वाहनांची वाहतूक आहे. सध्या अकलूज शहरातील शैक्षणिक संस्था, इतर सुविधा यामुळे शहराच्या 
नागरिकामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. तसेच अकलूज शहर हे तालुक्यातील महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. अकलूज शहराची रचना पूर्वीची असल्याने 
तेथील महत्त्वाचे रस्ते अरुंद आहेत. वाढते नागरीकरण , शैक्षणिक संस्था, महत्त्वाची बाजारपेठ यामुळे अकलूज शहरात दररोज नागरिकांची वर्दळ 
मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे वाहतुकीचेप्रमाण वाढलेले आहे. तसेच शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यावर वाहन पार्किंग/ नो पार्किंगबाबत कोणतेही अधिसूचना 
करणेत आलेली नाही . त्यामुळे बहुतांश ठिकाणी लोक त्यांचे सोईनुसार वाहने पार्किंग करतात . त्यामुळे महत्त्वाची बाजारपेठ व रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी 
होत असून त्यामुळे येणारे - जाणारे पादचारी यांना अडथळा होत आहे . त्याकरिता अकलूज शहर हद्दीमध्ये वाहतुकीचेनियमनाबाबत ‘प्रायोगिक तत्त्वावर 
उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे माझ्या निर्दशनास आणून दिलेले आहे. 

त्याअर्थी, मी , रणजित कुमार , जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ च्या कलम ३३(१)( ब) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून दिनांक २१ जानेवारी २०१७ ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर अकलूज शहर हद्दीतील वाहतुकीचे 
नियमनाबाबत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


१. नो पार्किंग : 


( १) महर्षी चौक ते नवीन एस.टी. स्टॅड. 


( २) जुने एस.टी. स्टँड पश्चिम कंपाऊंड ते आझाद चौक . 
(३ ) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक टी पाईंट ते रुपा मंगल कार्यालय रोड टी पाईंट रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस. 


( ४ ) कदम हॉस्पिटल ते आझाद चौक . 


(५) गांधी चौक अकलूज ग्रामपंचायत सार्वजनिक वाचनालय इमारतपर्यंत फक्त पूर्व बाजूस. 
(६) अकलूज ग्रामपंचायत सार्वजनिक वाचनालय ते शिवाजी पुतळा वाय पाईंट श्रीनाथ कलेक्शन शॉपिंग या रस्त्याने दुतर्फा नो पार्किंग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


६ ९ 


२. पार्किंग ठिकाणे (फक्त दुचाकीकरीता) : 
( १) प्रतापसिंह चौक ते सदुभाऊ चौक ते महावीर स्तंभ चौक ते गांधी पुतळा चौक . 
( २) श्रीनाथ कलेक्शन ते एम.एस.ई.बी. , विभागीय कार्यालय, 
(३) एम.एस.ई.बी. , विभागीय कार्यालय ते उपजिल्हा रुग्णालय ते जुने एस.टी. स्टँड पश्चिम कंपाऊंडपर्यंत . 
(४ ) नवीन एस. टी. स्टँड आऊट गेट ते जिजामाता कन्या प्रशाला उत्तरेकडील कंपाऊंडपर्यंत पश्चिम बाजूस . 
(५) नवीन एस. टी . स्टॅड आऊट गेट ते जिजामाता कन्या प्रशाला उत्तरेकडील कंपाऊंडपर्यंत पूर्व बाजूस . 
(६) जिजामाता कन्या प्रशाला उत्तरेकडील कंपाऊंड उत्तर बाजूचे हद्दीपासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक टी पॉईंट. 
( ७) रुपा मंगल कार्यालय रोड टी पाईट ते कदम हॉस्पिटल रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस. 
( ८) गांधी चौक अकलूज ग्रामपंचायत सार्वजनिक वाचनालय इमारतपर्यंत फक्त पश्चिम बाजूस . 

(९ ) आझाद चौक ते डॉ . आंबेडकर पुतळा चौक . 
३. रिक्षा स्टॉप : 
(१) अकलूज नवीन बसस्थानकाचे समोरील आत आणि बाहेर जाणारे गेटचेमधील भिंतीचे कंपाऊंड लगत ७ रिक्षाकरिता. 

सदरचा आदेश अंमल हा दिनांक २१ जानेवारी ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
सोलापूर , २० जानेवारी २०१७. 


आदेश- (एक्स -१५४४ ) 


क्रमांक २०१६/डिसीबी -२ / आरआर/ ५६३ (१)/ सन २०१७. -ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील क्रमांक जिविशा/ वा. 
अधिसूचना -८ ९७/ २०१६ , दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ व दिनांक १८ जानेवारी २०१७ च्या अहवालान्वये श्री क्षेत्र पंढरपूर शहराची लोकसंख्या सन २०११ चे 
जनगणेनुसार ९ ८,०२३ अशी असून सध्या ती १,२५,००० पर्यंत आहे. पंढरपूर शहर हे शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत झाले असल्याने शहराचे नागरीकरणामध्ये 
झपाट्याने वाढ झालेली आहे. 

तीर्थक्षेत्र पंढरपूर शहरात वर्षामध्ये चार मुख्य एकादशी वाऱ्या आहेत. दर पंधरवडी एकादशीला सुमारे १,५०,००० ते २,००,००० लाख भाविक लोक 
शहरात येत जात असतात. तसेच प्रत्येक शनिवार , रविवार व सुट्टीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात भाविक पंढरपूर येथे येत जात असतात. त्यामुळे शहरामध्ये 
भाविकांच्या वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. 

तसेच पंढरपूर शहर हे शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असून मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे त्याठिकाणी आजूबाजूचे नागरिक हे त्यांचे कामासाठी 
येत -जात असतात. येणाऱ्या भाविकांची संख्या व दररोज त्यांचे कामासाठी पंढरपूर या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या यामुळे एकंदर पंढरपूर शहरात 
वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतुकीची कोंडी होत असते. त्यामुळे पंढरपूर शहरात बऱ्याच वेळा महत्त्वाचेठिकाणी, गर्दीचेठिकाणी वाहतूक मंदावते तसेच 
काही वेळा वाहतुकीची कोंडी होते. 

त्याकरिता पंढरपूर शहरामध्ये वाहतूक नियमनाकरिता पार्किंग ठिकाणे निश्चित करणे, सम-विषम पार्किंग व ना -फेरीवाला क्षेत्र, फेरीवाला क्षेत्र , नो 
पार्किंग , एक दिशा मार्ग इत्यादी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे माझ्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. 

त्याअर्थी, मी , रणजित कुमार , जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ च्या कलम ३३ (१)(ब) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून ‘ कायमपणे पंढरपूर नगरपरिषद हद्दीतील वाहतुकीचेनियमनाबाबत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


१. पार्किंगठिकाणे : 


(१ ) घन : श्याम हौसिंग सोसायटी शेजारी. 
( २) जुन्या एस . टी . स्टँडसमोर . 
(३) जिजामाता उद्यानासमोर (फक्त दोन चाकी वाहनाकरिता). 
(४ ) शिवाजी चौक खादी ग्रामोद्योग जागा. 
( ५) क्रिडा संकुल . 
( ६ ) अंबाबाई पटांगण . 
( ७) सोलापूर रोड ( शेगाव दुमाला व भटुंबरे). 
( ८ ) आपटे प्रशालासमोर . 
( ९ ) सहकार चौक ते कवठेकर गल्ली. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 

२७, शके १ ९ ४१ 


- 


२. सम व विषम पार्किंग ( फक्त दुचाकीकरीता) : 
( १) शिवाजी चौक ते अर्बन बँक प्रशासकीय इमारत . 
( २) भोसले चौक ते गोल्डन टी स्टेशन रोडपर्यंत. 

(३) भोसले चौक ते कैकाडी महाराज चौक . 
३. नो - पार्किंग : 
( १) भादुले चौक ते नाथ चौक . 
( २) शिवाजी चौक ते चौफाळा. 
( ३) शिवाजी चौक ते भगवा चौक . 
(४ ) चौफाळा ते मंदिराच्या दोन्ही बाजूसह महाद्वार घाटपर्यंत . 
( ५) तहसीलदार कार्यालय व पंचायत समिती कार्यालयासमोर. 
(६ ) प्रदक्षिणा मार्ग ( चार चाकी , तीन चाकी वाहनांसाठी) तसेच सर्व वारी कालावधीत सर्व वाहनांसाठी. 
( ७) सावरकर चौक ते इंदिरा गांधी चौक ( सहकार चौक ). 


४. ना -फेरीवाला क्षेत्र ( नो हॉकर्स झोन ) : 
( १ ) प्रदक्षिणा रस्ता. 
( २) इंदिरा गांधी चौक ते भोसले चौक . 
( ३ ) इंदिरा गांधी चौक ते स्वा . सावरकर चौक . 
( ४) अर्बन बँक प्रशासकीय इमारत ते शिवाजी चौक ( दर मंगळवार वगळून ). 
( ५) शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौक . 
( ६) अर्बन बँक ते कर्मवीर भाऊवीर पाटील कॉलेज. 


५. फेरीवाला क्षेत्र ( नो हॉकर्स झोन ) : 
( १ ) स्टेशन रोड ते स्टेट बँक ते भोसले चौक . 
( २) स्टेशन रोड ते महाराजा गोल्डवरून महावीरनगर पर्यंत. 
( ३) स्टेशन रोड ते हॉटेल शामियानावरून महारवीरनगर. 
(४ ) मुरारजी कानजी धर्मशाळेच्या पूर्वेचा रस्ता. 
(५) जाधव जेठाभाई धर्मशाळेच्या पूर्वेचा रस्ता. 

(६ ) प्रभु लॉजच्या पश्चिम बाजूचा रस्ता. 
६. कॉलेज क्रॉस चौक ते वाखरीपर्यंत एकेरीमार्ग : 
( १ ) कॉलेज क्रॉस चौकाकडून वाखरीकडे जाणाऱ्या वाहनांनी आपले डावे बाजूच्या रस्त्याचा वापर करावा. 
( २) वाखरीकडून पंढरपूरकडे येणाऱ्या वाहनांनी आपले डावे बाजूच्या रस्त्याचा वापर करावा. 

सदरचा आदेश अंमल हा कायमपणे अंमलात राहील. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सोलापूर , १ मार्च २०१७. 


आदेश-(एक्स-१५४३ ) 


क्रमांक २०१६ /डिसीबी-२/ आरआर/ ५६३/ सन २०१७. —ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील क्रमांक जिविशा / वा . अधिसूचना 
८ ९ ५/ २०१६ , दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ व दिनांक १८ जानेवारी २०१७ च्या अहवालान्वये करमाळा शहरा बाहेरून राज्यमार्गावर मोठ्या प्रमाणात 
जड- अवजड वाहनांची वाहतूक आहे. सध्या करमाळा शहरातील वाढते नागरीकरण , शैक्षणिक संस्था, महत्त्वाची बाजारपेठ यामुळे करमाळा शहरात 
दररोज नागरीकांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे वाहतुकीचेही प्रमाण वाढलेले आहे. करमाळा शहराची रचना पूर्वीची असल्याने तेथील महत्त्वाचे 
रस्ते अरुंद आहेत. पूर्वीच्या अरुंद रस्त्यामुळे महत्त्वाची बाजारपेठा व रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होत असून त्यामुळे येणारे - जाणारे पादचारी यांना 
अडथळा होत आहे. त्याकरीता करमाळा नगरपरिषद हद्दीमध्ये वाहतुकीचे नियमनाबाबत कायमपणे उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे 
माझ्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


७१ 


त्याअर्थी, मी , रणजित कुमार , जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ च्या कलम ३३ (१)(ब) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून ‘ कायमपणे करमाळा नगरपरिषद हद्दीतील वाहतुकीचे नियमनाबाबत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 
१. एक दिशा मार्ग (one way ) : 
(१) करमाळा नगरपालिका हद्दीतील गांधी पुतळा (पोथरे चौक ) ते फुलसुंदर चौक दरम्यानचा हा रस्ता एकेरी वाहतूक (One way) घोषित करणेत 


येत आहे . 


•- 


( २) पर्यायी मार्ग : फुलसुंदर चौक - शिवाजी पुतळा किंवा फुलसुंदर - किल्ला बाग. 
२. नो पार्किंग ( No Parking Zone ) : 
(१) संगम चौक ते गांधी पुतळा (पोथरे चौक ) दरम्यान रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस नो पार्किंग झोन घोषित करणेत येत आहे. 
( २) पर्यायी पार्किंग व्यवस्था जिम मैदान - एस. टी . स्टॅड लगतची जागा. 
३. मालवाहतूक करणारी वाहने : 

संगम चौक ते गांधी पुतळा ( पोथरे चौक ) या दरम्यान जड - अवजड वाहने बाजारपेठमध्ये माल उतरण्यासाठी किंवा माल भरण्यासाठी येत असतात. 
त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी टाळण्याकरिता सकाळी ७.०० ते २२.०० पर्यंत मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना प्रवेश बंद करणेत येत आहे . 

सदरचा आदेश अंमल हा कायमपणे अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सोलापूर , १ मार्च २०१७. 


आदेश- ( एक्स -५७५ ) 


क्रमांक २०१७/डिसीबी -२/ आरआर / ३४२/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील क्रमांक जिविशा/ वा . अधिसूचना 
५६/२०१७, दिनांक १३ जानेवारी २०१७ च्या अहवालान्वये अक्कलकोट हे शहर सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील कर्नाटक राज्याचे सीमेवर महत्त्वाचे शहर 
असून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १५० सोलापूर ते गुलबर्गा हा अक्कलकोट शहरातून मैंदर्गी मार्गे गुलबर्गला जातो . तसेच राज्य महामार्ग अक्कलकोट 
शहरातून वागदरी मार्गे जातो. त्यामुळे अक्कलकोटमधून महाराष्ट्रातून तसेच कनार्टकातून मोठ्या प्रमाणात जड- अवजड वाहनांची वाहतूक चालू आहे . 
तसेच अक्कलकोट हे श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे समाधीचे ठिकाण आहे तसेच श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे मंदीर असल्याकारणांने या शहरास ब 
तीर्थक्षेत्र दर्जा प्राप्त आहे. त्यामुळे श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे दर्शन घेण्यासाठी तसेच श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा प्रकट दिन , गुरुपौर्णिमा , श्री स्वामी 
समर्थ महाराजांची जयंती दिनी संपूर्ण महाराष्ट्रातून तसेच कर्नाटक राज्यातून मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असतात. शहरातील शैक्षणिक संस्था, इतर 
सुविधा यामुळे शहराच्या नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. तसेच अक्कलकोट शहर हे तालुक्यातील महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. तसेच 
अक्कलकोट शहरात दर सोमवारी बाजार भरत असल्या कारणाने तालुक्यातील लोक खरेदीसाठी येतात. त्याचप्रमाणे दर गुरुवारी , शनिवारी, रविवारी 
भाविक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. अक्कलकोट शहराची रचना पूर्वीची असल्याने तेथील महत्त्वाचे रस्ते अरुंद आहेत. वाढते नागरीकरण , शैक्षणिक 
संस्था, महत्त्वाची बाजारपेठ यामुळे अक्कलकोट शहरात दररोज नागरिकांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे वाहतुकीचे प्रमाण वाढलेले आहे. तसेच 
शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यावर वाहने पार्किंग / नो पार्किंगबाबत कोणतेही अधिसूचना करणेत आलेली नाही. त्यामुळे बहुतांश ठिकाणी लोक त्यांचे 
सोईनुसार वाहने पार्किंग करतात. त्यामुळे महत्त्वाची बाजारपेठा व रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होत असून त्यामुळे येणारे- जाणारे भाविक , पादचारी यांना 
अडथळा होत आहे. त्याकरिता अक्कलकोट नगरपरिषद हद्दीमध्ये वाहतुकीचेनियमनाबाबत ‘ प्रायोगिक तत्त्वावर उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक 
असल्याचे माझ्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. 

त्याअर्थी, मी , रणजित कुमार , जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ च्या कलम ३३ (१)( ब) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून दिनांक २१ जानेवारी २०१७ ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत ‘ प्रायोगिक तत्त्वावर अक्कलकोट नगरपरिषद हद्दीतील वाहतुकीचे 
नियमनाबाबत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


अ . नो पार्किंग ( No Parking ) : 
( १ ) कारंजा चौक ते फत्तेसिंह चौक . 

( २) कारंजा चौक ते समाधी मठ मार्गे हन्नुर चौक . 
ब. पार्किंग ठिकाणे (फक्त दुचाकीकरिता) : 

( १ ) जुना आडत बाजार . 
( २) मल्लिकार्जुन मंदिराशेजारी. 
क . नो हॉकर्स झोन : 
( १ ) कारंजा चौक ते फत्तेसिंह चौक . 
(२) कारंजा चौक ते समाधी मठ मार्गे हन्नुर चौक . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 

२७, शके १ ९ ४१ 


- 


ड . रिक्षा स्टॉप : 
(१ ) अन्नक्षेत्र भिंतीचे बाजूला मैंदर्गी चौक . 
( २) अक्कलकोट एस. टी . स्टँडसमोर . 
( ३) ए - वन चौक . 


इ. वन वे - ( तीन चाकी, चारचाकी व जड वाहनाकरिता ) : 
( १ ) कारंजा चौक ते फत्तेसिंह चौक . 

पर्यायी मार्ग - फत्तेसिंह चौक ते ए - वन चौक ते कारंजा चौक . 
( २) कारंजा चौक ते समाधी मठ मार्गे हन्नुर चौक . 

पर्यायी मार्ग - कारंजा चौक ते विजय कामगार चौक ते मल्लिकार्जुन मंदीरमार्गे हन्नुर चौक. 


सदरचा आदेश अंमल हा दिनांक २१ जानेवारी २०१७ ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत अंमलात राहील. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


रणजित कुमार ( भा.प्र.से.), 
जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , २० जानेवारी २०१७. 


अपर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर यांजकडून 


आदेश-( एक्स -२ ९ ०५ ) 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये घोषणापत्र. 

क्रमांक २०१७/डिसीबी/२/ आरआर/२८५१/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
आषाढवारी/ ३३३१/ २०१७, दिनांक २९ मे २०१७ अन्वये निदर्शनास आणून दिले आहे की, श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे आषाढवारी यात्रा, दिनांक २६ जून २०१७ ते 
दिनांक १० जुलै २०१७ या कालावधीत भरत आहे . यात्रेचा मुख्य दिवस दिनांक ३ जुलै २०१७ दशमी, दिनांक ४ जुलै २०१७ एकादशी व दिनांक ९ जुलै 
२०१७ पोर्णिमा निमित्त गोपाळपूर येथे गोपाळकाला व दिनांक १० जुलै २०१७ रोजी महाद्वारकाला होऊन आषाढवारीची सांगता होते . दिनांक २६ जून २०१७ 
रोजी संत श्री. गजानन महाराज , दिनांक २८ जून २०१७ रोजी संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, दिनांक २९ जून २०१७ रोजी संत श्री तुकाराम महाराज यांच्या 
पालख्या सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत प्रवेश करतात. 

ज्याअर्थी, श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे श्री . विठ्ठल- रुक्मीणी मंदीर हे वारकरी सांप्रदायातील तसेच इतर भाविकांचे, महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असल्याने 
संपूर्ण महाराष्ट्रातून व इतर प्रांतातून भाविक लोक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी व भारतामध्ये कुंभमेळ्यानंतर एक महत्त्वपूर्ण 
यात्रा म्हणून आषाढी यात्रेला अत्यंत महत्त्व आहे. यात्रेस १० ते १२ लाख भाविक / वारकरी पंढरपूर येथे येतात. 

ज्याअर्थी, जिल्ह्यात नवीन राहण्यासाठी येणारे व्यक्ती, यांची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे झालेले आहे. म्हणून सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आपल्या 
स्थळ सीमा हद्दीत जी - जी व्यक्ती नव्याने राहण्यास येईल. त्या व्यक्तीस व जे कोणी अशा व्यक्तीस राहण्यास जागा उपलब्ध करून देईल असे घरमालक , 
प्रॉपर्टी डिलर , ब्रोकर , एजंट , मस्जिद , चर्च, धर्मशाळा इत्यादींचेविश्वस्त यांना अशा अनोळखी नवीन राहवयास आलेल्या व्यक्तींची त्यांच्या वास्तव्यासंबंधीची 
संपूर्ण माहिती न चुकता तो राहवयास आल्यानंतर किंवा विचारपूस केल्यावर लगेच संबंधित पोलीस स्टेशनला देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भविष्यात 
होणाऱ्या एखाद्या दहशतवादी कारवाईस , गुन्ह्यास प्रतिबंध होऊ शकतो व सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न अबाधित राहण्यास साह्य होईल तसेच 
लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन सार्वजनिक शांतता वाढीस लागण्यास बळ मिळेल. 


आणि ज्याअर्थी, असा आदेश काढण्यापूर्वी जिल्ह्यातील सर्व लॉज, हॉटेल, फ्लॅट , दुकाने, घर / जागा, धार्मिक स्थळांचेविश्वस्त वा काळजीवाहक , 
प्रॉपर्टी डिलर , ब्रोकर , एजंट , जुने घर - खरेदी विक्री करणारे व्यक्ती व संस्था तसेच भाड्याने घर देणारे व्यक्ती व संस्था घर मालकांना नोटीस देऊन 
त्यांची बाजू ऐकणे शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी, अजित रेळेकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून असा आदेश देतो की , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व लॉज , हॉटेल , फ्लॅट , दुकाने, घरमालक , प्रॉपर्टी 
डिलर / ब्रोकर/ एजंट , जुने घर विक्री - खरेदी करणारे व्यक्ती व संस्था , भाड्याने घर देणारे व्यक्ती व संस्था तसेच धार्मिक स्थळांचे विश्वस्त व 
काळजीवाहक यांना खालील कृत्यांना बंदी घालत आहे . 
( १ ) आषाढवारी कालावधीत फ्लॅट , लॉज, मठ, धर्मशाळा, चर्च, मशिद , मंदीर व खाजगी निवासस्थाने याठिकाणी अनोळखी अथवा संशयित 

इसमास त्याची ओळख पटल्याशिवाय राहण्यास परवानगी देऊ नये. भाडेकरूकडून रहिवाशी व ओळख असलेला पुरावा इत्यादी 
कागदपत्राच्या छायांकित प्रती घ्याव्यात. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७ , 


शके १ ९ ४१ 


७३ 


(२) आषाढवारी कालावधीत स्फोटक पदार्थ, बार उडणारे पदार्थ सोबत बाळगू नये. तसेच गॅस, केरोसिन, डिझेल, पेट्रोल याचा वापर अत्यंत 

काळजीपूर्वक करून सुरक्षित ठिकाणी ठेवावीत. 
सदरचा आदेश हा दिनांक २६ जून २०१७ ते दिनांक १० जुलै २०१७ ( दोन्ही दिवस धरून) सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय 
हद्द वगळून) व सर्व नगरपालिका हद्दीत लागू राहील. 


हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


सोलापूर , ६ जून २०१७. 


आदेश-( एक्स - ९ ३०८ ) 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये घोषणापत्र . 


क्रमांक २०१७/डिसीबी /२/ आरआर/ ४ ९९ ४/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक ए.टी.सी. /१७६/ 
२०१७, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ अन्वये निदर्शनास आणून दिले आहे की , राज्यात व महत्त्वाच्या शहरात दहशतवादी कारवायात सातत्याने वाढ होत 
असल्याचेदिसून येत आहे. दहशतवादी कारवाया करणारे दहशतवादी हे स्थानिक लोकांत मिसळून तात्पुरत्या स्वरुपात वास्तव्य करून घातपाती 
कारवायांना अंतिमरूप देतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मानवी व मालमत्तेचे नुकसान होत असून त्याचबरोबर अशा घटनांमुळे जनमाणसांमध्ये घबराटीचे व 
असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होऊन कायदा व सुवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणाऱ्या घटना वारंवार घडत आहेत. सदर दहशतवादी कारवायांमध्ये 
दहशतवादी हे जुनी चारचाकी व दुचाकी वाहने तसेच इतर वस्तूही वापरतात . तसेच ते सदर कारवाईच्या वेळी ते भाड्याने रुम / प्लॉट/ लॉज घेऊन 
राहतात . तसेच मस्जिद, चर्च, धर्मशाळा येथे आश्रय घेतात किंवा सदरची जागा विकत किंवा लिजने घेतात . यासाठी ते स्थानिक ओळख म्हणून प्रॉपर्टी 
डिलर/ ब्रोकर / एजंट , जुने वाहन विक्री- खरेदी करणारे दुकानदार यांची मदत घेतात . 

जिल्ह्यात नवीन राहण्यासाठी येणारे व्यक्ती यांची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे झालेले आहे. म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातील आपल्या स्थळ सीमा 
हद्दीत जी - जी व्यक्ती नव्याने राहण्यासाठी येईल त्या व्यक्तीस व जे कोणी अशा व्यक्तीस राहण्यास जागा उपलब्ध करून देईल असे घरमालक , प्रॉपर्टी 
डिलर , ब्रोकर , एजंट , मस्जिद , चर्च, धर्मशाळा इत्यादीचे विश्वस्त यांना अशा अनोळखी नवीन राहवयास आलेल्या व्यक्तींची त्यांच्या वास्तव्यासंबंधीची 
संपूर्ण माहिती न चुकता तो राहवयास आल्यानंतर किंवा विचारपूस केल्यावर लगेच संबंधित पोलीस स्टेशनला देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भविष्यात 
होणाऱ्या एखाद्या दहशतवादी कारवाईस , गुन्ह्यास प्रतिबंध होऊ शकतो व सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न अबाधित राहण्यास साह्य होईल तसेच 
लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन सार्वजनिक शांतता वाढीस लागण्यास बळ मिळेल. 


आणि ज्याअर्थी, असा आदेश काढण्यापूर्वी जिल्ह्यातील सर्व घर / जागा धार्मिक स्थळांचे विश्वस्त वा काळजीवाहक , प्रॉपर्टी डिलर , ब्रोकर , एजंट , 
जुने वाहन खरेदी विक्री करणारे व्यक्ती व संस्था तसेच भाड्याने वाहन देणारे व्यक्ती व संस्था/ वाहन मालकांना नोटीस देऊन त्यांची बाजू ऐकणे शक्य 
नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, मी , अजित रेळेकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून असा आदेश देतो की , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व घरमालक , प्रॉपर्टीडिलर/ ब्रोकर / एजंट , जुने वाहन 
विक्री - खरेदी करणारे व्यक्ती व संस्था, भाड्याने घर देणारे व्यक्ती व संस्था तसेच धार्मिक स्थळांचे विश्वस्त व काळजीवाहक यांना खालील कृत्यांना बंदी 
घालत आहे. 


( १ ) कोणत्याही अनोळखी नवीन राहवयास येणाऱ्या व्यक्तींची व त्यांच्या वास्तव्यासंबंधीची संपूर्ण माहिती तसेच सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात जी - जी 

व्यक्ती नव्याने राहण्यासाठी येईल अथवा राहवयास आल्यावर अथवा राहवयास येण्याबाबत विचारपूस केल्यानंतर लगेच न चुकता संबंधित 
पोलीस स्टेशनला त्यांचे संबंधीची माहिनी न देणे व अशा अनोळखी व्यक्तींना राहवयास जागा पोलीसांना माहिती न देता उपलब्ध करून देणे. 


( २) कोणत्याही अनोळखी नवीन जुने वाहन घेण्यास येणाऱ्या व्यक्तींची व त्यांच्या वास्तव्यासंबंधीची संपूर्ण माहिती तसेच जुने वाहन घेण्यासाठी 

विचारपूस केल्यानंतर लगेच न चुकता संबंधित पोलीस ठाणेस त्यांचे संबंधीची माहिती न देणे व अशा अनोळखी व्यक्तींना पोलीसांना माहिती 
न देता जुने वाहन खरेदी- विक्री/ भाड्याने उपलब्ध करून देणे. 


सदरचा आदेश हा दिनांक २७ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ ( दोन्ही दिवस धरून) सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत (पोलीस 
आयुक्तालय हद्द वगळून) व सर्व नगरपालिका हद्दीत लागू राहील . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


सोलापूर , २४ ऑगस्ट २०१७. 


७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 

२७, शके १ ९ ४१ 


आदेश-( एक्स-२९ १ ९ ) 


सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७( ४ ) अन्वये जाहीरनामा . 

क्रमांक २०१७/डिसीबी/ २/ आरआर/ २८५५/ सन २०१७.- सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७(४) अन्वये मला असलेल्या अधिकारांस 
अनुसरून मी , अजित रेळेकर, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे सन २०१७ आषाढीवारी यात्रेच्या कालावधीत दिनांक २६ जून 
२०१७ ते दिनांक १० जुलै २०१७ पर्यंत पंढरपूर शहरात शांतता व सुव्यवस्था राखणेसाठी श्री . विठ्ठल- रूक्मीणी मंदीरात यात्रेकरू लोकांचे दर्शनाबाबत 
जाहीरनाम्यात खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. 


(१) आषाढीवारी यात्रेच्या वेळी यात्रेकरूंना दर्शनासाठी श्री विठ्ठल -रुक्मीणी मंदीर सार्वजनिक पूजेच्या वेळा व इतर धार्मिक विधीच्या वेळी सोडून 

खुले राहील. 


(२) पुरुष व स्त्रियांची एकत्र पदस्पर्श दर्शनवारी ही गोपाळपूर रोडपासून वीटभट्टी, स्मशानभूमी, भुवनेश्वर मंदीर , पंचमुखी मारुती मंदीर ते 

नदीच्या बाजूने चंद्रभागा घाटावरून सरळ कासार घाट , विणेगल्ली, भांडीआळी चौक , एकविरादेवीच्या बोळातून पुढे दर्शनमंडपातून 

पायऱ्यावरून अंबाबाई दरवाजा येथून सोळखांबी, दर्शनी देवळासमोरून पश्चिम दरवाजाने बाहेर पडतील. 
(३) स्त्रियांसाठी वेगळी बारी नसून पुरुषांच्या बारीमधून स्त्रियांनी दर्शनास जायचे आहे. 
(४) मंदिराच्या पश्चिम दरवाजाने व रुक्मीणी मंदिराचे उत्तरेकडील दरवाजामधून व त्यालगतचे दरवाजामधून भाविकांना आत घेतले जाणार नाही 

कारण तो दरवाजा दर्शन घेऊन बाहेर पडणारे लोकांसाठी आहे. 
(५) मंदिराच्या उत्तर दरवाजातून व्हीव्हीआयपी , व्हीआयपी तसेच मंदिर समितीने परवानगी दिलेल्या पासप्राप्त व्यक्तींना, मंदिरसमितीच्या 

प्रतिनिधींनी खात्री करून दिलेनंतर मंदिरात सोडण्यात येईल त्याशिवाय इतर भाविकांना तेथून प्रवेश दिला जाणार नाही. 
(६ ) ज्या स्त्रियांना अगर पुरुषांना पदस्पर्श दर्शन न घेता मुखदर्शन घ्यावयाचे आहे. त्यांनी मुखदर्शन बारी ३३ कोटी दरवाजा जवळील गणपती 

दरवाजाने जाणेचे आहे. सभा मंडपाचे डावेकडील विभागातून मंदिरात प्रवेश करायचे व सोळखांबी जवळून श्री विठ्ठलाचेमुख दर्शन करून 
लक्ष ८४ दरवाज्याने बाहेर पडून रुक्मीणी मंदिराचेमुखदर्शन बारीमध्ये सामील होऊन रुक्मीणी सभामंडपात येऊन श्री रुक्मीणीचेमुखदर्शन 

करून तेथून उत्तर दरवाजाने बाहेर पाडावयाचे आहे. 
( ७) मंदिराभोवती असलेल्या इतर कोणत्याही इमारतीच्या दरवाजाने मंदिरात प्रवेश करण्यास सक्त मनाई आहे. 
( ८) मंदिराच्या पश्चिम दरवाज्यासमोर मोकळ्या जागेत पुरुषांची अगर स्त्रियांची गर्दी होता कामा नये. 
(९) मंदिराच्या सोळखांबी जवळील उत्तरेकडील दरवाजाने कोणत्याही यात्रेकरूस जाणेस व येणेस मनाई आहे. त्या दरवाजास कुलूप राहील. 

मंदिराच्या आतील अनेक दरवाजांना कुलूप लावून , दरवाजेबंद करून दर्शनबारीचेनियोजन केले जाते. आपत्कालीन प्रसंगी तसेच प्रशासकीय 
व शासकीय कामकाजास आवश्यकतेनुसार सदरचे दरवाजे उघडण्यासाठी मंदिरासमितीने त्याठिकाणी आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ उपलब्ध 
करून ठेवावे . 


( १० ) वरील हुकूमात परिस्थितीनुसार आवश्यक ते फेरबदल करून ताबडतोब अंमलात आणण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे. 

वरील हुकुमात परिस्थीतीनुसार आवश्यक ते फेरबदल करून ताबडतोब अंमलात आणण्याचा अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी, पंढरपूर व 
कार्यकारी अधिकारी, श्री विठ्ठल - रुक्मीणी मंदीर समिती, पंढरपूर यांना राहील . 
सदरचा आदेश हा दिनांक २६ जुलै २०१७ रोजी 

पासून ते दिनांक १० जुलै २०१७ रोजी पर्यंत अंमलात राहील . सदरचा आदेश हा माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


सोलापूर , ६ जून २०१७. 


आदेश-( एक्स -२ ९ ७८ ) 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये घोषणापत्र. 


क्रमांक २०१७/डिसीबी/२/ आरआर/२८५४ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/ 
आषाढवारी/ ३२३२/ २०१७, दिनांक २९ मे २०१७ अन्वये निदर्शनास आणून दिले आहे की , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय 
संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून वेळोवेळी आलेल्य सूचना नुसार तसेच गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायामध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी 
होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत वारंवार कळविण्यात आलेले आहे . 


ज्याअर्थी, दिनांक २६ जून २०१६ ते दिनांक १० जुलै २०१७ या आषाढवारी कालावधीत संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज , संत श्री तुकाराम महाराज, संत 
श्री निवृत्तीनाथ महाराज , संत श्री सोपानदेव महाराज , संत श्री नामदेव महाराज, संत श्री . एकनाथ महाराज , संत मुक्ताबाई व संत श्री गजानन महाराज 
या मानाच्या पालख्या पायी चालत पंढरपूरच्या दिशेने येणार आहेत. त्यांचेसोबत महाराष्ट्रातून व इतर प्रांतातून लाखो भाविक वारकरी येत असतात. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१ ९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


७५ 


३ 


दिनांक ३ जुलै २०१७ रोजी पंढरपूर येथे सर्व पालख्या एकत्र येतात. त्यावेळी पंढरपूर येथे भाविक / वारकऱ्यांची संख्या १० ते १२ लाख एवढी असले. तसेच 
लाखो भाविक मंदीर तसेच मंदीर परिसरात एकाच ठिकाणी एकटवलेले असतात . सदर ठिकाणी विशेषत: वेगवेगळ्या नदी घाटावर , सोलापूर जिल्ह्यातून 
येणाऱ्या सर्व पालखी मार्गावर बरेज टि . व्ही . चॅनेल्स , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांचेकडून पालखी सोहळ्याचे छायाचित्रण होत असते. 

ज्याअर्थी, अलीकडील काळातील दहशतवादी घटनांचा विचार करता नमूद पालखी सोहळ्यात ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रण होऊन त्याचा 
दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच सदर पालखी सोहळ्यात व आषाढीवारी कालावधीत येणाऱ्या भाविक/ वारकऱ्यांमध्ये जास्तीत जास्त 
भाविक / वारकरी हे ग्रामीण भागातील असून त्यांना ड्रोन कॅमेरा ज्ञात नसतो. त्यामुळे अचानक ड्रोनसारख्या साधनाद्वारे जर छायाचित्रण करण्यात आले तर 
वारकऱ्यांमध्ये अफवा परसून गोंधळ उडून चेंगराचेंगरी सारखा प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

आणि ज्याअर्थी, असा आदेश काढण्यापूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातून येणाऱ्या सर्व पालखी मार्गावर टि . व्ही. चॅनेल्स , खाजगी व्यक्ती , संस्था तसेच 
पालखी सोहळ्याचे छायाचित्रण करणारे यांना नोटीस देऊन त्यांची बाजू ऐकणे शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री 
झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अजित रेळेकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून असा आदेश देतो की , सोलापूर ग्रामीणजिल्ह्यात दिनांक २६ जुलै २०१७ ते दिनांक १० जुलै २०१७ या कालावधीत 
पालखी सोहळ्यांचा संपूर्ण मार्गावर व पंढरपूर येथील आषाढीवारीमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रण करण्यावर बंदी घालत आहे . 

सदरचा आदेश हा दिनांक २६ जुलै २०१७ रोजी पासून ते दिनांक १० जुलै २०१७ ( दोन्ही दिवस धरून) सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत (पोलीस 
आयुक्तालय हद्द वगळून) व सर्व नगरपालिका हद्दीत लागू राहील . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


सोलापूर , ६ जून २०१७. 


आदेश-( एक्स -८२४ ) 


२ 


सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ४३ चे पोटकलम १ अन्वये. 

क्रमांक २०१७ /डिसीबी/२/ आरआर/ ५८७/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील क्रमांक जिवीशा/माघवारी/ 
५५१/२०१७, दिनांक २३ जानेवारी २०१७ चे पत्रान्वये श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत 
आषाढीवारी निमित्त भरणाऱ्या यात्रेमध्ये सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्यासाठी कलम ४३ (१ ) अन्वये आदेश जारी करणेबाबत कळविले आहे. 

ज्याअर्थी, पंढरपूर शहरात येत्या माघवारी २०१७ यात्रेच्या वेळी पटकीची वगैरे साथ उद्भवण्याची शक्यता असल्यामुळे त्याचा उद्भव होऊ नये 
म्हणून विशेष प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे जरूरीचे आहे. 

त्याअर्थी, मी , अजित रेळेकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर , सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ४३ ( १) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून पंढरपूर नगरपालिकेच्या हद्दीत दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ ( दोन्ही दिवस धरून) 
पर्यंत अनधिकृत खाद्यपदार्थ उघड्यावर ठेवलेले अन्नपदार्थ, पेये, कच्ची फळे , जादा पिकलेली फळे , कुजलेली किंवा निरुपयोगी फळे, आंबे, कलिंगडे, 
टरबुजे, केळी वगैरे आणि ज्या वस्तूवर किंवा पदार्थावर माशा घिरट्या घालतात असे खाद्यपदार्थ व वस्तूची आवक किंवा विक्री करण्यास बंदी घालीत 
आहे. 

सदरचा आदेशाचा भंग केलेस संबंधितांविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३९ अन्वये कारवाई करणेत येईल . 
सोलापूर , ३० जानेवारी २०१७ . 


. 


आदेश-( एक्स -८२५ ) 


सन १ ९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७( ४) अन्वये जाहीरनामा. 


क्रमांक २०१७/डिसीबी/ २/ आरआर/ ६११/ सन २०१७.- सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७( ४ ) अन्वये मला असलेल्या अधिकारास 
अनुसरून मी, अजित रेळेकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे सन २०१५ माघवारी यात्रेच्या कालावधीत दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०१७ ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत पंढरपूर शहरात शांतता व सुव्यवस्था राखणेसाठी श्री. विठ्ठल- रूक्मीणी मंदीरात यात्रेकरू लोकांचे दर्शनाबाबत 
जाहीरनाम्यात खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे . 


(१) माघवारी यात्रेच्या वेळी यात्रेकरूंना दर्शनासाठी श्री विठ्ठल- रुक्मीणी मंदीर सार्वजनिक पूजेच्यावेळा व इतर धार्मिक विधीच्यावेळा सोडून खुले 

राहील. 


(२ ) पुरुष व स्त्रियांची एकत्र पदस्पर्श दर्शनवारी ही गोपाळपूर रोडपासून वीटभट्टी, स्मशानभूमी, भुवनेश्वर मंदीर , पंचमुखी मारुती मंदीर ते 

नदीच्या बाजूने चंद्रभागा घाटावरून सरळ कासार घाट , विणेगल्ली, भांडीआळी चौक , एकविरादेवीच्या बोळातून पुढे दर्शनमंडपात पायऱ्यावरून 
अंबाबाई दरवाजा येथून सोळखांबी, दर्शनी देवळासमोरून पश्चिम दरवाजाने बाहेर पडतील. 


७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


( ३) स्त्रीयांसाठी वेगळी बारी नसून पुरुषांच्या बारीमधून स्त्रीयांनी दर्शनास जायचे आहे . 
(४) मंदिराच्या पश्चिम दरवाजाने व रुक्मीणी दरवाजाचे उत्तरेकडील दरवाजामधून व त्यालगतचे दरवाजामधून भाविकांना आत घेतले जाणार 

नाही. कारण तो दरवाजा दर्शन घेऊन बाहेर पडणारे लोकांसाठी आहे. 


(५) मंदिरातील उत्तर दरवाजातून व्हीव्हीआयपी , व्हीआयपी तसेच मंदिर समितीने परवानगी दिलेल्या पासप्राप्त व्यक्तींना , मंदीर समितीच्या 

प्रतिनिधींनी खात्री करून दिले परवानगीस प्राप्त व्यक्तींना सोडून इतर भाविकांना तेथून प्रवेश देता येणार नाही . 
(६ ) ज्या स्त्री -पुरुषांना दर्शनाचे बारीतून जावयाचे नाही त्यांनी मुखदर्शन बारी ३३ कोटी दरवाजा जवळील गणपती दरवाजाजवळील गणपती 

दरवाजाने श्री विठ्ठल - रुक्मीणी मंदिराचे पूर्वेकडील प्रमुख दरवाजाने जाणेचे आहे. सभा मंडपाचे डावेकडील विभागातून मंदीरातून प्रवेश 
करावयाचे व सोळखांबी जवळून मुख दर्शन करून ८४ दरवाज्याने बाहेर पडून रुक्मीणी मंदिराचेमुखदर्शन बारीमध्ये सामील होऊन रुक्मीणी 

सभामंडपात येऊन श्री रुक्मीणीचे मुखदर्शन करून तेथून उत्तर दरवाजातून बाहेर पडतील . 
( ७) मंदिराभोवती असलेल्या इतर कोणत्याही इमारतीच्या दरवाजाने मंदिरात प्रवेश करण्यास सक्त मनाई आहे. 


( ८ ) पश्चिम दरवाज्यासमोर मोकळ्या जागेत पुरुषांची अगर स्त्रियांची गर्दी होता कामा नये. 
(९ ) मंदिराच्या सोळखांबी जवळील उत्तरेकडील दरवाजाने कोणत्याही यात्रेकरूस जाणेस व येणेस मनाई आहे. त्या दरवाजास कुलूप लावावे. 
( १० ) मंदिराच्या आतिल अनेक दरवाजांना कुलूप लावून , दरवाजे बंद करून दर्शनबारीचेनियोजन केले जावे . आपत्कालीन प्रसंगी तसेच प्रशासकीय 

व शासकीय कामकाजास आवश्यकतेनुसार सदरचे दरवाजे उघडण्यासाठी मंदिरासमितीने योग्य मनुष्यबळ नेमावे. 
वरील हुकुमात परिस्थीतीनुसार आवश्यक ते फेरबदल करून ताबडतोब अंमलात आणण्याचा अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी, पंढरपूर व 
कार्यकारी अधिकारी, पंढरपूर व कार्यकारी अधिकारी, श्री विठ्ठल- रुक्मीणी मंदीर समिती, पंढरपूर यांना राहील. 

सदरचा आदेश हा दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पासून ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ रोजी पर्यंत अंमलात राहील. सदरचा आदेश हा माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


सोलापूर , ३१ जानेवारी २०१७. 


आदेश- (एक्स -१५ ९ ८ ) 


सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ३७( ३) 


३ 


क्रमांक २०१७ /डिसीबी/ २/ प्र.क्र .१/ आरआर -१२१८/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील क्रमांक जिवीशा/ 
प्रशासन/१४४ ९/ २०१७, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच 
समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी दिनांक ३ मार्च २०१७ रोजी सकाळी ८.०० वाजलेपासून पुढे १५ 
दिवस महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७(३) चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७(३) च्या आदेशाचा अंमल दिनांक २ मार्च २०१७ रोजी रात्री २०.०० संपुष्टात येत आहे. 

आणि , ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ३ मार्च २०१७ रोजीचे सकाळी ८.०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , कलम ३७ (३ ) चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ कलम ३७(३ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अजित रेळेकर , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीतील (पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर हद्द वगळून) दिनांक ३ मार्च २०१७ रोजीचे 
सकाळी ८.०० वाजलेपासून ते दिनांक १७ मार्च २०१७ रोजीच्या रात्री २०.०० पर्यंत पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक एकत्र येण्यास बंदी घालत आहे. 

हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा , सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या यंत्रणांना लागू होणार नाही . तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक 
( ग्रामीण), उपविभागीय दंडाधिकारी , उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व परवानगी दिली आहे. अशा 
यात्रास्थळे व तत्सम प्रकरणांपुरते लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेशाचा हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


सोलापूर , १ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


ভ 9 


आदेश-( एक्स -१५४५ ) 


सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ३७( १ ) 


३ 


क्रमांक २०१७/डिसीबी/ २/ प्र.क्र .१/ आरआर -१२१९ / सन २०१७.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/ 
प्रशासन/ १४५०/ २०१७, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ कलम ३७ (१) अ ते फचे आदेश लागू करणेनिकडीचे असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७(१) अ ते फ च्या आदेशाचा अंमल दिनांक २ मार्च २०१७ रोजी रात्री २०.०० संपुष्टात येत आहे. 

आणि, ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ३ मार्च २०१७ रोजीचे सकाळी ८.०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७ (३) चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचेमाझे मत बनले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( अ ते फ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अजित रेळेकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीतील (पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर हद्द वगळून ) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे 
दिनांक ३ मार्च २०१७ रोजीचे सकाळी ८.०० वाजलेपासून ते दिनांक १७ मार्च २०१७ रोजीच्या रात्रौ २०.०० पर्यंत मनाई करीत आहे. 
( अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, सुरे काठी किंवा झेंडा लावलेली काठी किंवा शरीरास इजा करण्याकरिता वापरता येईल अशी कोणतीही 

वस्तू बरोबर नेणे , आणणे दगड अगर तत्सम वस्तू शस्त्रे हताळणे अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे . 
क ) कोणताही ज्वालाग्रही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे. 


३ 


( ड ) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 


( ई) सार्वजनिक घोषणा करणे. 


( फ ) असभ्य हावभाव करणे, ग्राम्य भाषा वापरणे , सभ्यता अगर नितीविरुद्ध निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील . त्यामुळे 

त्यांच्यात भांडणे , बखेडेनिर्माण होऊन शांततेस बाधा होईल अशी सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे . 


या हुकुमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये अधिकार बजाविताना उपरिनिर्दिष्ट वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि ज्या व्यक्तींना 
जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक ( ग्रा .) उपविभागीय दंडाधिकारी , उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी 
दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत . 

हा आदेश सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यांचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून) अंमलात राहील. सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
दिला आहे. 


सोलापूर , १ मार्च २०१७. 


नोटीस-( एक्स -२२८ ९ ) 


( महाराष्ट्र पोलीस कायदा सन १९ ५१ चे कलम ११५ अन्वये ) 


क्रमांक २०१७/डिसीबी /२/ आरआर -५८७/ सन २०१७.- तमाम लोकांना या नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की , पंढरपूर माघवारी यात्रा, दिनांक 
२ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत भरणार आहे. सदर मुदतीत पंढरपूर शहर व गावात, रेल्वे स्टेशनवर, सार्वत्रिक ठिकाणी 
लघवीस , शौचास बसवण्याकरिता शासनाने उपलब्ध करून दिलेले शौचालय/मुताऱ्या तसेच चर , पायखाने तात्पुरत्या स्वरुपात तयार केलेले आहेत व ते 
सहज दिसावेत म्हणून त्यावर तांबडी निशाणे लावली जाणार आहेत. 


तरी यात्रेकरूनी सदर चरांचा व पायखनांचा (वापर ) उपयोग केला पाहिजे. त्याशिवाय इतर ठिकाणी घाण करू नये. या व्यतिरिक्त इतर सार्वजनिक 
ठिकाणी घाण केल्यास सदरहू इसम कायदेशीर इलाजास व रुपये १००/-( शंभर रुपये) दंडास पात्र होईल . 


अजित रेळेकर , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

सोलापूर . 


सोलापूर , ९ जानेवारी २०१७. 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सोलापूर यांचेकडून 

आदेश ( एक्स -१५० ९ ) 
क्रमांक कक्ष-४/ कबँक /विवअ /कलम १५६/ २३७८ / २०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , एन. व्ही . आघाव , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर या अधिसूचनेअन्वये सोलापूर जिल्हा सहकारी कृषि 
ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक , सोलापूर यांचेकडील खाली दर्शविलेल्या कर्मचारी यांना त्यांचे नावासमोर नमूद संस्थांकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम , १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील कर्ज वसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नांव व हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ . 
२ . 


३ . 


४ . 


५ . 


६ . 


७ . 


८ . 


हणमंत भिमशा हत्ताळे , व्यवस्थापक 
कृष्णा अभिमान कांबळे , प्र.जि.व.अ. 
चंद्रकांत गणपत सलगर , प्र.मु.हि. 
प्रदीप रामचंद्र कुलकर्णी, प्र.का.अ. 
दिलीप साहेबराव अंधारे , शाखा व्यवस्थापक 
सुर्यकांत किसनराव पाटील , पर्यवेक्षक 
प्रमोद हरीबा कादे, शा . हि . 
अभिमान नारायण बागल , प्र . शा . व्य . 
कल्याण केरबा खटके , पर्यवेक्षक 
अशितोष जालिंदर मद्रे , पर्यवेक्षक 
चिमराया विठोबा धुमाळे, पर्यवेक्षक 
बाजीराव पांडुरंग शिंदे, पर्यवेक्षक 
संजय आण्णाराव कोरे , पर्यवेक्षक 
अशोक भिमराव यलगोंडे, पर्यवेक्षक 
हिम्मत प्रतापराव पाटील , पर्यवेक्षक 
दिगंबर महादेव गायकवाड , पर्यवेक्षक 


विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 


सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 


९ . 


१० . 


११. 


१२ . 


१३. 


१४ . 


१५. 


१६. 


ही अधिसूचना अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने वरील कालावधीत राजीनामा दिल्यास अथवा सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा त्या संस्थेच्या 
आस्थापनेवरून तो कोणत्याही कारणाने दूर झाल्यास त्याचे अधिकार संपुष्टात येतील. तसेच शासनाच्या तिजोरीत वेळोवेळी सरचार्ज भरावा व तसा 
अहवाल सादर करावा. मान्यताप्राप्त संस्थेचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेतले नसल्यास ते तात्काळ घ्यावे व तसा अहवाल सादर करावा. तसेच मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक 

२० 

मार्च 
२०० ९ चे परिपत्रकीय सूचनेनुसार विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा, जोपर्यंत 
अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही. तोपर्यंत घेऊ नये. तसेच याबाबत मा . सह . आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी त्यांचेकडील दिनांक ७ एप्रिल २०१६ चे परिपत्रकात खालीलप्रमाणे सूचना दिलेल्या आहेत त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम , १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

२. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्रक्र / २३१/१५- स दिनांक २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. 

३. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त, महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त तसेच एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट /सिव्हील कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

४. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवार काम करीत आहेत त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी. 

५. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्याविहीत नमुन्यात अ -३, अ-४, व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


७ ९ 


- 


६. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा 
नमुना अ -१, अ -२ , अ -३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 

७. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व 
नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

उक्त सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास त्यांना प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार काढुन घेण्याबाबत अथवा अधिकारांचे नुतनीकरण 
न करण्याची कार्यवाही करण्यांत येईल. 
ही अधिसुचना माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ८ मार्च २०१७ रोजी दिली असे . 

एन . व्ही . आघाव 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , सोलापूर . 
मार्च 


सोलापूर , ८ 


२०१७ . 


नोटीस 


क्रमांक पणन-६/ कृउबास - अकलुज / सं.म.यादी/ जाहिर/ ७१ ९०/ २०१६.- ज्याअर्थी, श्री. सातपुते ए. डी . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अकलुज , 
तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अकलुज तालुका माळशिरस जिल्हा सोलापूर , या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या 
निवडणूकीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करून दिनांक २४ ऑक्टोंबर २०१६ च्या पत्रान्वये निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बाजार समितीच्या निवडून आलेल्या 
संचालकांची नावे त्यांच्या पत्यासह या कार्यालयाकडे सादर केली आहेत . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १ ९६३ चे कलम १४ (४) ( अ) अन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये , 
एन. व्ही . आघाव , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सोलापूर या नोटीसीद्वारे , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अकलुज तालुका माळशिरस , जिल्हा 
सोलापूर या बाजार समितीच्या निवडून आलेल्या संचालकांची यादी सोबत दर्शविल्याप्रमाणे जाहिर करीत आहे . 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अकलूज तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर 
सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी संचालक मंडळाची निवडणूक 

निवडून आलेल्या संचालकांची नावे 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


निवडून आलेल्या सभासदाचा पुर्ण पत्ता 


मतदार संघाचे नाव 


१ . 


मोहिते - पाटील मदनसिंह शंकरराव 


२ . 


देशमुख पांडूरंग चांगोजीराव 


३ . 


देशमुख शहाजीराव मुधोजीराव 


४ . 


दोलतडे हणमंत मुगुटराव 


५. 


माने- देशमुख आनंदराव आबासो 


मुक्काम पोस्ट यशवंतनगर , 
तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट अकलुज , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट नातेपुते , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट 

खुडूस, 
तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट वेळापूर , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट खंडाळी, 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट चांदापूरी ( पठाणवस्ती ), 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट संगम , 
तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट दहिगाव, 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
सर्वसाधारण मतदार , 

संघ 
कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
सर्वसाधारण मतदार , 

संघ 
कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
सर्वसाधारण मतदार , 

संघ 
कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, 
सर्वसाधारण मतदार , 

संघ 
कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, 
सर्वसाधारण मतदार , संघ 
कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
सर्वसाधारण मतदार , 

संघ 
कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, 
सर्वसाधारण, मतदार संघ 
कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
महिला मतदार , 

संघ 
कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
महिला मतदार , संघ 


६ . 


भोसले हरिदास लालासाहेब 


७ . 


पठाण इस्लाम लालखान 


. 


८ . 


माने - देशमुख विजयमाला नानासाहेब 


९ . 


पाटील पुष्पलता दिलीप 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अकलुज तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर 
सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी संचालक मंडळाची निवडणूक 

निवडून आलेल्या संचालकांची नावे (पुढे चालू) 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


मतदार संघाचे नाव 


१० . 


केमकर विष्णू शंकर 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, 
इतर मागास , मतदार संघ 


११. 


माने रामदास शंकर ( संभाजी) 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
वि . जा . / भ. ज. , राखीव मतदार संघ 


१२ . 


माने - पाटील किशेरसिंह मारूतराव 


ग्रामपंचायत सर्वसाधारण मतदार संघ 


१३. 


पांढरे बापूराव नारायण 


ग्रामपंचायत सर्वसाधारण मतदार संघ 


१४ . 


गायकवाड भिमराव गणपत 


निवडून आलेल्या सभासदाचा पुर्ण पत्ता 
मुक्काम पोस्ट माळशिरस , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट कन्हेर , 
तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट अकलूज , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट नातेपुते , 
तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट जांबुड , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम कदमवाडी, पोस्ट पळसमंडळ , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट नातेपुते, 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट संग्रामनगर ( अकलूज ) , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट पिंपरी , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 


ग्रामपंचायत अनु. जाती / 
अनु . जमाती मतदार संघ 
ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , 
मतदार संघ 


१५ . 


कदम केशव बाळू 


१६. 


चंकेश्वरा बाहुबली चंद्रशेखर 


अनुज्ञप्ती धारक व्यापारी व अडते , 
मतदार संघ 


१७. 


फडे आनंद अशोक 


अनुज्ञप्ती धारक व्यापारी व अडते मतदार संघ 


१८ . 


कर्चे जयराम तानाजी 


हमाल / मापाडी मतदार संघ 


सातारा , 


८ 


नोव्हेंबर २०१६ . 


नोटीस ( एक्स- १०२७-२८ ) 
क्रमांक पणन-६/ कृउबास -पंढरपुर / सं.म.यादी/ जाहिर/ १५४९/ २०१७. - ज्याअर्थी, श्री . पी . टी . घुगे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पंढरपूर , 
तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पंढरपूर तालुका पंढरपूर जिल्हा सोलापूर , या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या 
निवडणूकीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करून दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७ च्या पत्रान्वये निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बाजार समितीच्या निवडून आलेल्या 
संचालकांची नावे त्यांच्या पत्यासह या कार्यालयाकडे सादर केली आहेत . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९ ६३ चे कलम १४ (४) ( अ ) अन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये , 
एन. व्ही . आघाव , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सोलापूर या नोटीसीद्वारे , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पंढरपूर तालुका पंढरपूर , 
जिल्हा सोलापूर या बाजार समितीच्या निवडून आलेल्या संचालकांची यादी सोबत दर्शविल्याप्रमाणे जाहिर करीत आहे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती , अकलुज , तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर 
सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी संचालक मंडळाची निवडणूक 

निवडून आलेल्या संचालकांची नावे 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


निवडून आलेल्या सभासदाचा पुर्ण पत्ता 


मतदार संघाचे नाव 


१ . 


खुळे कैलास शंकरराव 


२ . 


कचरे विवेक देवीदास 


मुक्काम नेमतवाडी, पोस्ट करकंब, 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पेहे , पोस्ट शेवते , 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट सुस्ते , 
तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
सर्वसाधारण मतदार , संघ 
कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
सर्वसाधारण मतदार , 

संघ 
कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
सर्वसाधारण मतदार , 

संघ 


३ . 


घाडगे दिलीप तुकाराम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


८१ 


कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अकलुज , तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर 
सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी संचालक मंडळाची निवडणूक 

निवडून आलेल्या संचालकांची नावे (पुढे चालू) 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


निवडून आलेल्या सभासदाचा पूर्ण पत्ता 


मतदार संघाचे नाव 


४ . 


देठे पोपट गजेंद्र 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
सर्वसाधारण मतदार , संघ 


५ . 


घाडगे महादेव चंदूलाल 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 

संघ 


सर्वसाधारण मतदार , 


६ . 


इनामदार निलकंठ बाबूराव 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 

संघ 


सर्वसाधारण मतदार , 


७ . 


खरात मोहन बयाजी 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
सर्वसाधारण , मतदार संघ 


८ . 


शिंदे मनिषा भास्कर 


मुक्काम धोडेवाडी, पोस्ट जैनवाडी, 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट देगांव , 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट गार्डी, 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट पुळुज , 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम देवडे, पोस्ट शेवळे , 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट मुंडेवाडी, 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम कौठाळी, पोस्ट होळे , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट टाकळी, 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट शेळवे, 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
महिला मतदार , 

संघ 


१ . 


मोरे मालन मोहन 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 

संघ 


महिला मतदार , 


१० . 


गोडसे रघूनाथ पाटलू 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
इतर मागास , मतदार संघ 


११. 


ढोणे देवीदास भगवान 


कृषि पत व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , 
वि . जा ./ भ. ज . राखीव , मतदार संघ 


१२ . 


गाजरे रमेश ज्ञानोबा 


ग्रामपंचायत सर्वसाधारण मतदार संघ 


१३ . 


यादव धनाजी वसंत 


मुक्काम पोस्ट तावशी, 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 


ग्रामपंचायत सर्वसाधारण मतदार संघ 


१४ . 


चंदनशिवे बाळासो रखमाजी 


ग्रामपंचायत अनु. जाती / 
अनु . जमाती मतदार संघ 


१५. 


करवर बिन्टू जगन्नाथ 


ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , 


मतदार संघ 


१६. 


नवाळे शैलेंद्र गंगाधर 


मुक्काम उंबरगाव , पोस्ट बोहाळी , 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम आव्हे, पोस्ट 

जाबूड , 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट पंढरपूर , 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट पंढरपूर , 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 
मुक्काम पोस्ट इसबावी, 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर 


अनुज्ञप्ती धारक व्यापारी व अडते , 
मतदार संघ 


१७ . 


बागवान सिकंदर महंमद 


अनुज्ञप्ती धारक व्यापारी व अडते मतदार संघ 


१८ . 


शिंदे आबाजी औदुबर 


हमाल / मापाडी मतदार संघ 


एन . व्ही. आघाव 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, सोलापूर . 


सोलापूर , १४ फेब्रुवारी २०१७. 


८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


अंतिम आदेश- ( एक्स-१५ ९ ७ ) 


क्रमांक प कार्य-६ (४ )/ सूतगि/ ३१०२/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१) ( क) ( एक ) व ( चार ) आणि महाराष्ट्र 
शासन, कृषि व सहकार विभाग, मुंबई शासन निर्णय क्रमांक सीएसजी/ १०७१ / २५१०९/ सी -३ दिनांक २२ मार्च १९ ७२ आणि महाराष्ट्र शासन, सहकार व 
वस्रोद्योग विभाग , शासन आदेश क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३/११६२/ सीआर -४७/ १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून 
मी संजय मीणा, संचालक , वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन नागपूर याद्वारे प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी 
सूतगिरणी मर्यादित , जिल्हा सोलापूर , या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासंबंधीचा संचालनालयाचा अवसायनाचा अंतरिम आदेश क्रमांक कार्या-६(४)/ सुतगि / 
८२८२/२०१६ , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे आदेश वरील नमुद कारणांना अधिन राहुन या आदेशान्वये कायम करीत आहे. सदर अंतिम आदेशान्वये 
प्रादेशिक उपसंचालक वस्त्रोद्योग , सोलापूर यांची गिरणीचे अवसायक ( परिसमापक) म्हणून नियुक्ती कायम करीत आहे. 

अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १०५ (१) व नियमांचे नियम, ८ ९ अन्वये तरतुदीस अधिन राहून सदर 
गिरणीची अवसायन कार्यवाही पूर्ण करावी आणि आपला अंतिम अहवाल एक वर्षाचे आत या संचालनालयास स्विकृतीसाठी सादर करावा. 

सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला. 


- 


संजय मीणा ( भा.प्र.से. ), 

संचालक , वस्त्रोद्योग तथा 
अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र शासन , नागपूर . 


नागपूर , २२ मार्च २०१७. 


पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांजकडून 


जाहीरनामा- ( एक्स-७३०६ ) 


३ 


२४.०० वाजता 


ते 


२१ 


२०१७ 


क्रमांक जिवाशा/ नवरात्र उत्सव / ७४ ९/ सन २०१७.- ज्याअर्थी उपविभागीय पोलीस अधिकारी , सोलापूर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक एससी / 
नवरात्र महोत्सव/ ५९ ५५/ २०१७ दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ अन्वये सादर केलेल्या अहवालात नवरात्र महोत्सवच्या निमित्ताने २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी 
घटस्थापनेच्या अनुषंगाने दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ व २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी सोलापूर शहर , सोलापूर जिल्ह्यातील तसेच कर्नाटक राज्यातून मोठ्या 
प्रमाणात तुळजापूर येथून ज्योत आणण्यासाठी नवरात्र मंडळे सोलापूर शहर तसेच सोलापूर तालुका पोस्ट हद्दीतील हिप्परगा - उळे मार्गे तुळजापूरकडे 
जातात व त्याच मार्गाने ज्योत घेवून पायी चालत / पळत परत येत असताना सदर ज्योती घेवून येणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने रोडवर वाहनांची व 
भावीकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते . 

तसेच दिनांक ५ ऑक्टोंबर २०१७ या दिवशी कोजागिरी पौर्णिमा निमित्ताने दिनांक ३ ऑक्टोंबर २०१७ ते ६ ऑक्टोंबर २०१७ या कालावधीत सोलापूर 
शहर , सोलापूर जिल्ह्यातील तसेच कर्नाटक राज्यातील भाविक मोठ्या प्रमाणात तुळजापूरकडे पायी चालत जात असल्याने वाहतुकीची कोंडी होवू नये 
कोणत्याही प्रकारचा अपघात होवू नये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये या करिता सदर मार्गावरील अवजड वाहनास सर्व वाहानेही अन्य 
मार्गाने वळविणे आवश्यक असल्याने ती दिनांक 

१ ९ सप्टेंबर २०१७ रात्रौ 

सप्टेंबर रात्रौ २४.०० वाजता पर्यंत व दिनांक २ 
ऑक्टोंबर रात्रौ २४.०० वाजता ते दिनांक ६ ऑक्टोंबर २०१७ रात्रौ २४.०० वा पर्यंत सोलापूर शहराकडे तुळजापूरहून येणारी वाहतुक ही तुळजापूर 
इटकळ - बोरामणी 

सोलापूर , सोलापूरहून तुळजापूरकडे जाणारी वाहतुक ही सोलापूर - बोरामणी - इटकळ - तुळजापूर या पर्यायी मार्गाने 
वाहतुकीचेनियमनाबाबत उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे माझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे . 

त्याअर्थी मी , एस . वीरेश प्रभु, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण , पोलीस कायदा १ ९ ५१ च्या कलम ३३ (१) (ब) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून दिनांक १९ सप्टेंबर २०१७ रात्रौ २४.०० वाजता ते २१ सप्टेंबर २०१७ रात्रौ २४.०० वाजता पर्यंत व दिनांक २ ऑक्टोंबर २०१७ 
रात्रौ २४.०० वाजता ते दिनांक ६ ऑक्टोंबर २०१७ रात्रौ २४.०० वा पर्यंत वाहतुक नियमनाबाबत पुढील अशा दोन कालावधीत पुढील प्रमाणे आदेश देत 
आहे. 
सोलापूर शहराकडे 

तुळजापूरहून 

येणारी 

वाहतुक ही तुळजापूर - इटकळ - बोरामणी - सोलापूर या पर्यायी मार्गाने जातील . 
सोलापूरहून तुळजापुरकडे जाणारी वाहतुक ही सोलापूर - बोरामणी - इटकळ - तुळजापूर या पर्यायी मार्गाने जातील. 
सदर आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


२०१७ 


६ 


सोलापूर , १८ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


८३ 


आदेश-( एक्स -५००४ ) 


. 


क्रमांक /जिवाशा/ वाहतुक नियमन / ७०१/ सन २०१७. —ज्याअर्थी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी , बार्शी विभाग, बार्शी यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रं . 
जावक क्र . ६६८/२०१७ दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ अन्वयेबार्शी शहर हे मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे प्रवेशद्वार असून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील व बार्शी 
परिसरातील सर्व नागरिक हे त्याचे कामासाठी दररोज बार्शी शहरात येत, जात असतात . त्यामुळे बार्शी शहरामध्ये वाहतुकीचे प्रमाणातही मोठ्या प्रमाणात 
वाढ झाली आहे. शहराची सध्याची रचना जुनी असून शहरामध्ये छोटे छोटे रस्ते आहेत. तसेच बार्शी येथील मुख्य बाजारपेठ , सराफ कट्टा, श्री . भगवंत 
मंदीर हे लगत असल्याने त्या परिसरामध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची तसेच नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते . व त्यामुळे सदर भागात 
दररोज वाहतुकीची कोंडी होत असते. त्याकरीता बार्शी नगरपरिषद हद्दीमध्ये वाहतुक नियमनाबाबत प्रायोगिक तत्वावर उपाययोजना करणे अत्यंत 
आवश्यक असल्याचे माझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे. 

त्याअर्थी मी एस. वीरेश प्रभू पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण मुंबई पोलीस कायदा १९ ५१ च्या कलम ३३ (१) (ब) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
शक्तीच्या आधारे दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर बार्शी नगरपरिषद हद्दीतील वाहतुकीचेनियमनाबाबत 
गखालील प्रमाणे आदेश देत आहे. 


१ ) पार्कीगबाबत ( फक्त दुचाकी वाहनासाठी ) : 
(१ ) सावरकर चौक ते पटेल चौक , पानखुट चौक व पटेल चौक ते तुळशीराम चौकी, आझाद चौकाकडे जाणारा रोड दरम्यान पी -१, पी -२ , ( सम 

विषम ) पार्किंग सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. 
(२) भोसले चौक ते एस टी स्टॅण्ड चौक रोड दरम्यान पी -१, पी -२ , ( सम-विषम ) पार्किंग सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. 


२ ) एक दिशा मार्ग ( One way ) : 


(१) सोलापूर बाजूकडून येणारी सर्व वाहनांना यांना स्वामी नारायण चौकातुन एस टी स्टँड चौकाकडे वाहतुकीस प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. 
पर्यायी मार्ग - एस टी स्टॅण्ड चौक ( सतीश भुवन चौक) ते स्वामी नारायण चौक ते पोस्ट चौक ते गॅरेज लाईन ते मुख्य पोलीस ठाणे समोरून इच्छीत 

स्थळी. 


(२ ) बार्शी शहरातील पोस्ट चौकातून एस टी स्टॅण्ड चौकाकडे येणारे सर्व वाहनाकरिता पोस्ट चौक येथून प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. 
पर्यायी मार्ग - पोस्ट चौक ते गॅरेज लाईन पोलीस ठाणे समोरून इच्छित स्थळी. 


३ ) उजवीकडे वळण्यास मनाईबाबत : 


( १) जवाहरलाल हॉस्पिटल (शिवाजी पुतळा) ते दस्तगीर दर्गा हा मार्ग एक दिशा असल्याने बाळेश्वर नाका बाजुकडून येणारे वाहनांना नगरपालिका 

येथून जवाहरलाल हॉस्पिटल जाणेसाठी उजवीकडे वळण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
पर्यायी मार्ग- नगरपालिका - भगवंत मंदिर कॉर्नर - दस्तगीर दर्गा ते संभाजी चौक ते साकार कॉम्पलेक्स ते महाद्वार चौक मार्गे इच्छीत स्थळी. 


(२) जवाहरलाल हॉस्पिटल (शिवाजी पुतळा) ते दस्तगीर दर्गा हा मार्ग एक दिशा असल्याने भिमनगर बाजुकडून येणारे वाहनांना भगवंत मंदिर कॉर्नर 

येथून जवाहरलाल हॉस्पिटल (शिवाजी पुतळा) कडे जाण्यासाठी उजवीकडे वळण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
पर्यायी मार्ग- भगवंत मंदिर कॉर्नर - दस्तगीर दर्गा ते संभाजी चौक ते साकार कॉम्पलेक्स ते महाद्वारचौक मार्गे इच्छित स्थळी. 


४ ) माल वाहतुक करणाऱ्या वाहनाबाबत : 


(१) मालवाहतुक करणाऱ्या वाहनांबाबत ९.०० ते १२.५९ , १६.०० ते २१.०० वा या वेळेत मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनास बार्शी शहरात येणेस निबंध 

घालुन दुपारी १३.०० ते १६.०० वा चे दरम्यान मालाची चढ उतार करणेकामी व्यापारी महासंघाच्या विनंतीनुसार मालवाहतुक करणाऱ्या वाहनांना 
सवलत देण्यात येत आहे . 


(२) बार्शी शहराच्या आठवडा बाजार हा शनिवार असल्याने सदरच्या दिवशी मालवाहतुक करणाऱ्या वाहनांना ६.०० ते २३.०० वा चे दरम्यान बार्शी 

शहरातील वरील नमुद मार्गावर प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेशचा अंमल हा दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत अंमलात राहील. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


एस. वीरेश प्रभु , 
पोलीस अधीक्षक , 
सोलापूर ग्रामीण. 


सोलापूर , २१ ऑगस्ट २०१७. 


८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


आदेश-( एक्स -५००५ ) 
क्रमांक/जिवाशा/ वाहतुक / ७००/नियमन/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी , अक्कलकोट विभाग , अक्कलकोट यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रं . ३१६/२०१७, दिनांक १२ मे २०१७ अन्वये अक्कलकोट हे शहर सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील कर्नाटक राज्याचे सीमेवरील महत्त्वाचे शहर आहे. 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र . १५० सोलापूर ते गुलबर्गा हा महामार्ग अक्कलकोट शहरातून मैदर्गी मार्गे गुलबर्गाला जातो. तसेच राज्य महामार्ग अक्कलकोट 
शहरातून वागदरी मार्गे जातो त्यामुळे अक्कलकोटमधून महाराष्ट्रातून तसेच कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात जड अवजड वाहनांची वाहतुक चालू आहे . 
तसेच अक्कलकोट हे श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे समाधीचेठिकाणी तसेच श्री . स्वामी समर्थ महाराजांचे मंदीर असल्याकारणाने या शहरास ब तीर्थक्षेत्र 
दर्जा प्राप्त आहे. त्यामुळे श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे दर्शन घेण्याकरिता तसेच श्री स्वामी समर्थ महाराज प्रकट दिन , गुरुपौर्णिमा , 
श्री स्वामी समर्थ महाराज जयंती दिनी संपूर्ण महाराष्ट्रातून तसेच शेजारील कर्नाटक राज्यातून मोठ्याप्रमाणात भाविक खाजगी वाहनाने येत असतात . 
शहरातील शैक्षणिक संस्था, इतर सुविधा यामुळे शहराच्या नागरिकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे . तसेच अक्कलकोट शहर हे तालुक्यातील 
महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. तसेच अक्कलकोट शहरात दर सोमवारी बाजार भरत असल्याकारणाने तालुक्यातील लोक खरेदीसाठी येतात . त्याचप्रमाणे 
दर गुरुवार , शनिवार , रविवार भाविक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. अक्कलकोट शहराची रचना पुर्वीची असल्याने तेथील महत्त्वाचे रस्ते अरुंद आहेत. 
वाढते नागरिकरण, शैक्षणिक संस्था, महत्त्वाची बाजारपेठ यामुळे अक्कलकोट शहरात दररोज नागरिकांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे वाहतुकीचे 
ही प्रमाण वाढलेले आहे. तसेच शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यावर वाहन पार्किंग / नो पार्किंगबाबत कोणतीही अधिसूचना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 
बहुतांश ठिकाणी लोक त्यांचेत्यांचे सोईनुसार वाहने पार्किंग करतात त्यामुळे महत्त्वाची बाजारपेठ व रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होत असून त्यामुळे येणारे 
जाणारे भाविक , पादचारी यांना अडथळा होत आहे. त्याकरीता अक्कलकोट शहरातील वाहतुक नियमनाबाबत प्रायोगिक तत्त्वावर उपाययोजना करणे 
अत्यंत आवश्यक असल्याचे माझे निर्दशनास आणून दिलेले आहे , 

या अर्थी मी , एस. वीरेश प्रभु , पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण मुंबई पोलीस कायदा १५५१ च्या कलम ३३ (१) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
शक्तीच्या आधारे दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत प्रायोगिक तत्वावर अक्कलकोट नगरपरिषद हद्दीतील वाहतुकीचे 
नियमनाबाबत खालील प्रमाणे आदेश देत आहे. 


अ . नो पार्किंग ( No Parking Zone ) : 
( १ ) कारंजा चौक ते फत्तेसिंह चौक . 

( २) कारंजा चौक ते समाधी मठ मार्गे हन्नुर चौक . 
ब . पार्किंग ठिकाणे (फक्त दुचाकीकरीता) : 


( १ ) जुना आडत बाजार . 
( २) मल्लिकार्जुन मंदीराशेजारी, 
क . नो हॉकर्स झोन : 


( १ ) कारंजा चौक ते फत्तेसिंह चौक . 
( २) कारंजा चौक ते समाधी मठ मार्गे हन्नुर चौक . 


ड . रिक्षा स्टॉप : 


( १) अन्नक्षेत्र भिंतीचे बाजूला मैंदर्गी चौक . 
( २) अक्कलकोट एस . टी . स्टँडसमोर . 


( ३) ए - वन चौक . 


इ. वन वे - ( तीन चाकी, चारचाकी व जड वाहनाकरिता) : 
( १) फत्तेसिंह चौक ते कारंजा चौक . 

पर्यायी मार्ग - फत्तेसिंह चौक ते ए- वन चौक ते कारंजा चौक . 
(२ ) कारंजा चौक ते समाधी मठ मार्गे हन्नुर चौक . 

पर्यायी मार्ग - कारंजा चौक ते विजय कामगार चौक ते मल्लिकार्जुन मंदीरमार्गे हन्नुर चौक . 
सदरचा आदेश अंमल हा दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सोलापूर , २१ ऑगस्ट २०१७. 


एस. वीरेश प्रभु , 
पोलीस अधिक्षक 
सोलापूर ग्रामीण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


८५ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर यांजकडून 


अधिसूचना- ( एक्स -२५७ ) 
वाचले :- १) डीजीएम ( टेक्नि .) व प्रोजेक्ट डायरेक्टर , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पुणे यांचे पत्र क्र . NHAI/ PIU/ Kolhapur/SK- 4 

Laining/ MSRDC/ 54, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७. 


२) उप. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर यांचे पत्र जा.क्र . ४०८२/ खटला विभाग/ २०१७, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७. 
३) पोलीस अधिक्षक कोल्हापूर यांचेकडील पत्र क्र .५३ - वलि /३७९ ३० / २०१७, दिनांक २९ डिसेंबर २०१७. 
४) मोटर वाहन कायदा १९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता/ पुल यावरून वाहनांना वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि वाहने अडविण्याची 

अधिकार शासन अधिसूचना गृह विभाग क्र . MVA- 0589 /CR-1061/TRA-2, MGG.IV- A दिनांक २० सप्टेंबर १९९० . 
क्रमांक/ कार्या-७ / गृह / पोल/ आरआर-१६ / २९ ८ / सन २०१८. — ज्याअर्थी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोल्हापूर यांच्या 
उक्त वाचले क्र १ चे पत्रान्वये इकडे कळविले आहे की , सातारा - कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ कि . मी. ६०६/६२५ मौजे उजळाईवाडी उड्डाणपुलाचे 
दुरुस्तीचे काम करणेसाठी वाहतुक मार्गामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे . 

ज्याअर्थी, अर्जदार यांचे मागणीबाबत इकडून (१) पोलीस अधिक्षक , कोल्हापूर व (२) उप -प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , कोल्हापूर यांचेकडून अहवाल 
मागणी करण्यात आले होते. त्यास अनुसरुन , त्यांनी त्यांचेकडीक उक्त वाचले क्र . २ व ३ चे अहवाल या कार्यालयास दाखल केले आहेत. त्यानुसार त्यांनी 
काही अटींवर , अर्जदार यांचे मागणीबाबत शिफारस दाखल केली आहे आणि तशी वाहतूक मार्गात बदल करणे सुरक्षीततेच्यादृष्टीने अत्यंत आवश्यक 
आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, सातारा- कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ कोल्हापूर रस्त्यावरील उजळाईवाडी येथील पुलाचे दुरुस्तीकरीता वाहतुकीचा मार्ग बदलणे आवश्यक 
असल्याने, मी, नंदकुमार काटकर, जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर उक्त वाचले क्र . ४ मधील तरतुदीनुसार , दिनांक २० जानेवारी २०१८ 
ते ८ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत Satara - Kagal Section of NH-4 Repairs / Replacement of Top Sliding Plate of Guided Sliding Bearings and 
Expansion Joint Complete as per technical Specification at pier P-1 ofGrade Separator at KM606/625 , Ujlaiwadi on Satara- Kagal Section of NH 
4 चे कामाकरीता, वाहतुकीचे पुलाचे दुरुस्ती कालावधीत पोलीस अधिक्षक , कोल्हापूर यांच्या मागणी/ सुचनेनुसार 

(१) ताराराणी पुतळा येथे फलक , व ट्रॅफिक वॉर्डन. 
( २) तावडे हॉल येथे फलक व ट्रॅफिक वॉर्डन. 
( ३) कोयास्को चौक रेल्वे उड्डाण पुलाजवळ फलक , बॅरेकेटींग व ट्रॅफिक वॉर्डन. 
(४ ) हायवे कॅन्टीन चौक , शिवाजी विद्यापीठ जवळ फलक , बॅरेकेटींग व ट्रॅफिक वॉर्डन . 
(५) शाहूटोल नाका पुलाचे सुरुवातीस फलक , बॅरेकेटींग व ट्रॅफिक वॉर्डन उपलब्ध करून देणे आणि 
(६) वाहतुकीचे सुरक्षिततेचेफलक लावून सुरक्षिततेच्या आवश्यक उपाययोजना करणे तसेच वाहतुक वळविणेकरीता फलक , ३० बॅरेकेडींग, ब्लिंक्स 

लावणे, काम चालू असलेले मार्गावर ३० ट्रॅफिक वॉर्डन यांची दिवस व रात्रपाळीमध्ये नेमणूक करणेचे अटीवर प्रोजेक्ट डायरेक्टर , भारतीय राष्ट्रीय 

राजमार्ग प्राधिकरण, कोल्हापूर यांनी , खालीलप्रमाणे वाहतुकीचे मार्ग बदलण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
१) सर्व प्रकारची अवजड वाहने ही ताराराणी पुतळा येथे उजवीकडे वळन न घेता थेटतावडे हॉल मार्गे सोईनुसार महामार्गाकडे मार्गस्थ होतील. 
२) सर्व प्रकारची अवजड वाहने टेंबलाईवाडी उड्डाण पुल ( कोयास्को चौक ) येथून उचगावमार्गे सोईनुसार महामार्गाकडे मार्गस्थ होतील. 
३) हायवे कॅन्टीन येथे येणारी अन्य हलकी वाहने सरनोबतवाडी व सर्व प्रकारची अवजड वाहने उचगावमार्गे येथून सोईनुसार महामार्गाकडे मार्गस्थ 

होतील . 
४ ) शाहू टोल नाका येथे उजळाईवाडी उड्डाण पुलावर जाणाऱ्या सर्व वाहनांना प्रवेश बंद करणेत येत आहे. 
प्रोजेक्ट डायरेक्टर , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोल्हापूर यांनी पोलीस अधिक्षक , कोल्हापूर मागणीनुसार / सुचनेनुसार बॅरेकेटींग , ब्लिक्स , 
ट्रॅफिक वॉर्डन उपलब्ध करूनच , दिले मुदतीत पुलाचे दुरुस्तीचे काम पुर्ण करून , पुल / रस्ता पूर्ववत वाहतुकीसाठी सुरु करणेचा आहे . 


/ 


नंदकुमार काटकर , 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, 

कोल्हापूर . 


कोल्हापूर -११ जानेवारी २०१८ . 


८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


८ 


अधिसूचना- ( एक्स -२१३१) 
क्रमांक / कार्या-७/ गृह-१/ आरआर/ ४८७/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , कोल्हापूर यांनी माझेनिर्दशनास असे आणून दिले आहे की , श्री क्षेत्र 
जोतिबा ( वाडी रत्नागिरी), तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर येथेदिनांक ८ एप्रिल २०१७ ते १० एप्रिल २०१७ अखेर श्री . क्षेत्र जोतिबा देवाची चैत्र पौर्णिमा 
यात्रा संपन्न होत आहे. 

सदर कालावधीत महाराष्ट्र राज्यातून तसेच इतर राज्यातून मोठ्या प्रमाणात भाविक आपआपल्या मोटार वाहनांनी ये- जा करीत असतात . जोतिबा 
डोंगरावर येणाऱ्या मोटार वाहनांची प्रचंड संख्या, वाडी रत्नागिरी डोगर येथील पार्किंगच्या जागेची उपलब्धता आणि भौगोलिक परिस्थिती पाहता 
रहदारीच्या प्रमुख मार्गावर मोटर वाहनांचे पार्किंग होऊन वाहतुकीची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाविकांची सुरक्षा व मोटार 
वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उत्सव काळात श्री . क्षेत्र वाडी, रत्नागिरी येथे मोटारवाहनांची रहदारी व यात्रा कार्यक्रम 
सुरळीत पार पाडणे आवश्यक असलेने रहदारीचे नियमन करणे आवश्यक आहे. 

वर नमूद केलेप्रमाणे श्री . क्षेत्र वाडी, रत्नागिरी या ठिकाणी जोतिबा यात्रा सुरळीत पार पाडण्यासाठी वर नमूद वाहतुकीची परिस्थिती विचारात घेऊन 
जुने आब्यांचे झाड (दोनवाडी क्रॉसिंग), जुने एस.टी.स्टॅन्ड , मेन पार्किंग, यमाई पार्किंग ते गिरोली फाटा या दरम्यान वाहतुक सुरळीत ठेवण्यासाठी 
वाहतुकीचेनियमन करणे आवश्यक आहे . अशी माझी खात्री करून देण्यात आलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . अमित सैनी , जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर याद्वारे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ (१) ( क ) प्रमाणे मला प्राप्त असले 
अधिकाराचा वापर करून जुने आब्यांचे झाड ( दोनवाडी काँग्रेस), जुने एस.टी. स्टॅन्ड, मेन पार्किंग , यमाई पार्किंग ते गिरोली फाटा या दरम्यानचेमार्गावर 
सर्व प्रकारच्या वाहनांना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस थांबणेस व पार्किंग करणे मनाई करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना दिनांक ८ एप्रिल २०१७ रोजी सकाळी ८.०० वाजलेपासून ते दिनांक १० एप्रिल २०१७ चे रात्री २३.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
या आदेशाचे जो कोणी उल्लंघन करीत तो कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. 
उपरोक्त अधिसूचना दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे. 

डॉ . अमित सैनी , 
कोल्हापूर , ३१ मार्च २०१७ . 

जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर . 


अधिसूचना-( एक्स -३७१० ) 
क्रमांक कार्या-७/ गृह परिक्षेत्र/ आरआर/ १५२७ / सन २०१७. — ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , कोल्हापूर यांनी माझे निर्दशनास असे आणून दिले आहे की , 
श्री क्षेत्र जोतिबा ( वाडी रत्नागिरी), तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर येथेदिनांक २७ जुलै २०१७ ते दिनांक २९ जुलै २०१७ रोजी अखेर पावेतो श्री. क्षेत्र 
जोतिबा देवाची श्रावण षष्ठी यात्रा संपन्न होत आहे. सदर कालावधीत महाराष्ट्र राज्यातून व इतर राज्यातून मोठ्या प्रमाणात भाविक आपआपल्या मोटार 
वाहनांनी जोतिबा डोंगरावर ये- जा करीत असतात. जोतिबा डोंगरावर येणाऱ्या मोटार वाहनांची प्रचंड संख्या, वाडी रत्नागिरी जोतीबा डोंगर येथील 
पार्किंगच्या जागेची उपलब्धता आणि भौगोलिक परिस्थिती पाहता रहदारीच्या प्रमुख मार्गावर मोटार वाहनांचे पार्किंग होऊन वाहतुकीची समस्या निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . भाविकांची सुरक्षा व मोटार वाहतूक सुरळीत , सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे व त्याकरिती यात्रा काळात 
वाडीरत्नागिरी जोतिबा डोंगर येथे मोटार वाहनांची रहदारी आणि यात्रा कार्यक्रम सुरक्षितरित्या पार पाडण्यासाठी रहदारीचेनियमन करणे आवश्यक 
आहे. 


वर नमूद केलेप्रमाणे जोतिबा यात्रा सुरळीत पार पाडण्यासाठी वर नमूद वाहतुकीची परिस्थिती विचारात घेऊन या मार्गावरील जुने आब्यांचे झाड 
दोनवाडी क्रॉसिंग ते प्रवासी टोल नाक्याजवळील नवीन एस.टी. बस स्थानक ते पी.डब्ल्यु.डी. रेस्ट हाऊस , वाडी रत्नागिरी ते यमाई मंदीर कॉर्नर ते 
गिरोली घोट या दरम्यान वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी वाहतूकीचे नियमन करणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री करून देण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अविनाश सुभेदार , जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर याद्वारे मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३३ (१) (क) प्रमाणे मला प्राप्त असले 
अधिकाराचा वापर करून श्री. क्षेत्र जोतिबा वाडी रत्नागिरी, तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर मार्गावरील जुने आंब्याचे झाड दानेवाडी फाटा क्रॉसिंग ते 
प्रवासी टोल नाक्याजवळील नवीन एस.टी बस स्थानक ते पी.डब्ल्यु.डी. रेस्ट हाऊस वाडी रत्नागिरी ते यमाई मंदीर कॉर्नर ते गिरोली घाट या दरम्यानचे 
मार्गावर सर्व प्रकारच्या मोटार वाहनांना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस थांबणेस व पार्किंग करणे मनाई करीत आहे. 

ही अधिसूचना दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी १.०० वाजलेपासून ते दिनांक २९ जुलै २०१७ रोजी यात्रा संपेपर्यंत अंमलात राहील . या आदेशाचे जो कोणी 
उल्लंघन करीत तो कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील . 


उपरोक्त अधिसूचना दिनांक २६ जुलै २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे. 


अविनाश सुभेदार , 
जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २६ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


८७ 


१ 


केलेले निर्बंध लागू 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर यांजकडून 

आदेश- ( एक्स - ७०५७-५८ ) 
वाचले : - ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे. 

(२) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील क्रमांक रानिआ / ग्रापानि / २०१७/ प्र.क्र . १७ / का , दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ चे पत्र. 
क्रमांक निवडणूक / वशि-३२५/ सन २०१७. ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील ग्रामपंचायत निवडणूक -२०१७ चा 
कार्यक्रम दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजी पासून जाहीर झाला असून व त्याच दिवसापासून सदर निवडणुकीचा निकाल प्रसिद्ध होईतोपर्यंत म्हणजेच दिनांक 
१७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपर्यंत आचारसंहिता लागू झालेली आहे. त्या अनुषंगाने तहसिल कार्यालय, भुदरगड व तालुका क्रीडा संकुल , मौनी विद्यापीठ 
आवार गारगोटी येथून निवडणुकीची प्रक्रियेची कार्यवाही होणार आहे. सदर निवडणुकीचा कार्यक्रम निर्भय व भयमुक्त वातावरणात पार पाडणे आवश्यक 
आहे आणि निवडणुकीचे प्रक्रियेचे संदर्भात उपरोक्त वाचले क्रमांक २ मधील आदेशात नमूद केलेल्या बाबीमुळे होणारा सार्वजनीक उपद्रव टाळणेची गरज 
आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी, अमरदीप वाकडे, तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, भुदरगड तथा प्राधिकृत अधिकारी, ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१७, क्रिमिनील 
प्रोसिजर कोड कलम १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरून दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ ते १७ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत 
तहसील कार्यालय, भुदरगड व तालुका क्रीडा संकुल , मौनी विद्यापीठ आवाराच्या परिसरात १०० मीटरच्या परिक्षेत्रात खालील नमूद 
करत आहे. 
१. सदर कालावधीमध्ये नमूद क्षेत्रामध्ये जमावबंदी/ जमाव करणेत बंदी लागू राहील . 
२. सदर कालावधीत उमेदवार अगर त्यांचेशी संबंधित व्यक्ती यांचा वर नमूद १०० मीटर परिक्षेत्रात खाजगी दुचाकी अगर चारचाकी वाहन आणता 

येणार नाही . तसेच सदर वाहनांचे पार्किंग करता येणार नाही. तथापि , सदरचा आदेश शासकीय वाहने , पोलीस विभागाकडील वाहने तसेच 
शासकीय कार्यालयाकडील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे वाहनांना तसेच निवडणूक विषयक कामकाज सुरळीत पार पाडणेसाठी अधिग्रहीत करणेत 

आलेल्या वाहनांना लागू राहणार नाही. 
३. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कक्षात नामनिर्देशन दाखल करणेपासून ते निवडणूक चिन्ह नेमून देणेपर्यंत म्हणजेच दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ 

ते दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपर्यंत उमेदवार व त्यांचे सूचक मिळून ५ पेक्षा अधिक व्यक्तींना प्रवेश करता येणार नाही, तसेच मोबाईलचा वापर 

करता येणार नाही. 
४. निवडणूक निर्णय अधिकारी व प्राधिकृत अधिकारी तथा तहसीलदार , भुदरगड यांचे कक्षात निवडणूक विषयक कामकाजाशी संबंधित अधिकारी/ 

कर्मचारी यांना वगळून उमेदवार , सूचक अगर अन्य शासकीय विभागातील कर्तव्यावरील अधिकारी/ कर्मचारी वगळून उमेदवार , सूचक अगर अन्य 

खाजगी व्यक्तींना मोबाईलचा वापर करता येणार नाही. 
५. सदरचा आदेश वर नमूद परिसरातील स्थानिक रहिवाशी यांना लागू राहणार नाही. 
६. सदरचा आदेश पोलीस विभागाकडील अधिकारी/ कर्मचारी यांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासंदर्भात लागू राहणार नाही . 
७. सदरचा आदेश निवडणूक विषयक कर्तव्ये पार पाडणेसाठी एकत्र जमलेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी देणेत आला आहे . 


अमरदीप वाकडे, 
तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा प्राधिकृत अधिकारी , भुदरगड . 


भुदरगड , १ सप्टेंबर २०१७. 


कार्यकारी दंडाधिकारी, तालुका गडहिंग्लज यांजकडून 

आदेश-( एक्स-६७३ ) 
क्रिमीनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ मधील कलम १४४ प्रमाणे. 
वाचले :- (१) मा . उपविभागीय दंडाधिकारी सो . गडहिंग्लज यांचेकडील जावक क्रमांक एम.जी.कावि /१७१ / २०१८, दिनांक ३० जानेवारी २०१८ रोजीचे पत्र. 

क्रमांक एम.जी.कावि/ १४५ / २०१८. — ज्याअर्थी, गतवर्षी श्री . काळभैरव यात्रा २०१७ मध्ये पालखी मिरवणुकीचे वेळी दोन गटातील मंडळामध्ये भांडणे 
होऊन तलवार हल्ला होऊन तरुण जखमी झाला असून परस्पर विरोधी मंडळावर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे देखील दाखल झाले आहेत. चालू वर्षी दिनांक 
१ फेब्रुवारी २०१८ व दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी श्री. काळभैरव यात्रा संपन्न होत असून दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजीचे स्थळ पाहणी आढावा 
बैठकीमध्ये तसेच वरील वाचलेनुसार गतवर्षी घडलेल्या तलवार हल्ल्याची व दोन मंडळातील संघर्षाची बाब पोलीस निरीक्षक , गडहिंग्लज यांनी 
निर्दशनास आणून दिली आहे आणि तसा आदेश पारीत करणे सामाजिक शांतता व सुरक्षिततेच्यादृष्टीने आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


- 


१ 


त्याअर्थी, मी , राजेश चव्हाण, कार्यकारी दंडाधिकारी, गडहिंग्लज , फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान असलेल्या 
अधिकारास अनुसरून असा आदेश देतो की , गडहिंग्लज शहर व श्री . काळभैरी डोंगर परिसर कार्यक्षेत्रामध्ये दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सकाळी 
९ .०० वाजलेपासून ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ रात्री १२.०० वाजेपर्यंत कोणाही व्यक्तीश शस्त्र, तलवार, लाठी - काठी, धारदार शस्त्रे नेण्यास बंदी 
घालणेत येत आहे. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता व इतर कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील . 


हा हुकुम आज दिनांक २९ जानेवारी २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे 


राजेश चव्हाण , 


गडहिंग्लज , २ ९ जानेवारी २०१८ . 


कार्यकारी दंडाधिकारी, तालुका गडहिंग्लज . 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , कोल्हापूर यांजकडून 


आदेश-( एक्स -६६६७) 


१ 


वाचले :- (१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील क्रमांक रानिआ / ग्रापानि -२०१७/ प्र.क्र . १७/ का -८ , दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ चे पत्र. 

( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे. 
क्रमांक एमएजी/ ग्रा.पं./निवडणूक/ वशि-१८६ ९/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून ग्रामपंचायत सार्वत्रिक 
निवडणूक -२०१७ चा कार्यक्रम दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजी पासून जाहीर झाला असून व त्याच दिवसापासून सदर निवडणुकीचा निकाल प्रसिद्ध 
होईतोपर्यंत म्हणजेच दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपर्यंत आचारसंहिता लागू झालेली आहे. त्या अनुषंगाने नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , शिरोळ 
येथून निवडणूक प्रक्रियेची कार्यवाही होणार आहे. सदर निवडणुकीचा कार्यक्रम निर्भय व भयमुक्त वातावरणात पार पाडणे आवश्यक आहे आणि 
निवडणुकीचे प्रक्रियेचे संदर्भात उपरोक्त वाचले क्रमांक २ मधील आदेशात नमूद केलेल्या बाबींमुळे होणारा सार्वजनिक उपद्रव टाळणेची गरज आहे . अशी 
माझी खात्री झाली आहे. 


१ 


त्याअर्थी, मी , गजानन गुरव , तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, शिरोळ तथा प्राधिकृत अधिकारी, ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१७, क्रिमिनील 
प्रोसिजर कोड कलम १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरून दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ ते १७ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत 
नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत परिसरात १०० मीटरच्या परिक्षेत्रात खालील नमूद केलेले निर्बंध लागू करत आहे. 
१. सदर कालावधीमध्ये वर नमूद क्षेत्रामध्ये जमावबंदी/ जमाव करणेत बंदी लागू राहील . 
२. सदर कालावधीत उमेदवार अगर त्यांचेशी संबंधित व्यक्ती यांचा वर नमूद १०० मीटर परिक्षेत्रात खाजगी दुचाकी अगर चारचाकी वाहन आणता 
येणार नाही. तसेच सदर वाहनांचे पार्किंग करता येणार नाही. तथापि , सदरचा आदेश शासकीय वाहने , पोलीस विभागाकडील वाहने तसेच 
शासकीय कार्यालयाकडील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे वाहनांना तसेच निवडणूक विषयक कामकाज सुरळीत पार पाडणेसाठी अधिग्रहीत करणेत 

आलेल्या वाहनांना लागू राहणार नाही. 
३. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कक्षात नामनिर्देशन दाखल करणेपासून ते निवडणूक चिन्ह नेमून देणेपर्यंत म्हणजेच दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ 

ते दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपर्यंत उमेदवार व त्यांचे सूचक मिळून ५ पेक्षा अधिक व्यक्तींना प्रवेश करता येणार नाही, तसेच मोबाईलचा वापर 
करता येणार नाही. 


, 


४. निवडणूक निर्णय अधिकारी व प्राधिकृत अधिकारी तथा तहसीलदार, शिरोळ यांचेकक्षात निवडणूक विषयक कामकाजाशी संबंधित अधिकारी/ 

कर्मचारी यांना वगळून उमेदवार , सूचक अगर अन्य शासकीय विभागातील कर्तव्यावरील अधिकारी/ कर्मचारी वगळून उमेदवार , सूचक अगर अन्य 
खाजगी व्यक्तींना मोबाईलचा वापर करता येणार नाही. 


५. सदरचा आदेश वर नमूद परिसरातील स्थानिक रहिवाशी यांना लागू राहणार नाही. 
६. सदरचा आदेश पोलीस विभागाकडील अधिकारी/ कर्मचारी यांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासंदर्भात लागू राहणार नाही. 
७. सदरचा आदेश निवडणूक विषयक कर्तव्ये पार पाडणेसाठी एकत्र जमलेल्या शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे . 


गजानन गुरव , 


तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा प्राधिकृत अधिकारी , शिरोळ. 


शिरोळ , १२ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


८ ९ 


कार्यकारी दंडाधिकारी, पन्हाळा यांजकडून 


आदेश-( एक्स-७१११ ) 


फौजदारी आचारसंहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे. 


१ 


६ 


क्रमांक एम.जी. / वशि/ ५०८/ २०१७. — ज्याअर्थी, ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ करिता निवडणूक कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक आयोग 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील क्रमांक रानिआ/ ग्रांपनि -२०१७/ प्र.क्र . १७/ का -८ , दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ नुसार जाहीर झाला आहे. त्या अनुषंगाने मा . 
राज्य निवडणूक आयोग, महराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक / रानिआ/ ग्रांपनि -२०१७ / प्र.क्र . ९/ का -८ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ अन्वये निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय परिसर व तहसीलदार कार्यालय इमारतीच्या संरक्षण भिंतीपासून १०० मीटरच्या परिसरात निवडणूक जाहीर झाल्यापासून 
मतमोजणीपर्यंत जमावबंदी लागू करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. 

आणि ज्याअर्थी, जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारले , नामनिर्देशन छाननी, उमेदवारी माघार , चिन्ह 
वाटप इत्यादी कामकाज हे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकार्यालय, नगरपरिषद सांस्कृतिक हॉल, मयूरबाग, पन्हाळा येथून करणेत येणार असून इतर 
निवडणूक कामकाज हे तहसीलदार कार्यालय, पन्हाळा येथून पूर्ण करणेत येणार आहे. सदरची निवडणूक प्रक्रिया निर्भय व शांततामय वातावरणात होणे 
आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, मी , रामचंद्र चोबे, कार्यकारी दंडाधिकारी, पन्हाळा, तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ कलम १४४ अन्वये 
मला असलेल्या अधिकारास अनुसरून आणि मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजीचे आदेशान्वये निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचे कार्यालय, नगरपरिषद सांस्कृतिक हॉल, मयूरबाग, पन्हाळा व तहसीलदार कार्यालय पन्हाळाचे इमारतीच्या संरक्षण भिंतीपासून १०० मीटरच्या 
परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये खालील बाबींचा प्रतिबंधित करीत आहे. 
१. नामनिर्देशन दाखल करण्यासाठी आलेल्या उमेदवारांसोबत ३ किंवा अधिक व्यक्ती असू नयेत. 
२. निवडणूक कार्यालयाच्या ठिकाणी निवडणूक यंत्रणेशिवाय इतरांनी लाऊडस्पिकरचा वापर करणे. 
३. या परिसरात घोषणाबाजी करणे, हुल्लडबाजी करणे व इतर कोणतेही वाद्य वाजविणे. 


चे 


४. या ठिकाणी उपोषण/निर्दशने करणे. 


५. या परिसरात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय वाहने आणणे. 
६. सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था भंग होईल असे कोणतेही कृत्य करणे. 
सदरच्या आदेशाची अंमलबजावणी दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ पासून ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ मतमोजणी प्रक्रिया होईपर्यंत लागू राहील. 
सदरचा आदेश दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे 


रामचंद्र चोबे , 
कार्यकारी दंडाधिकारी, पन्हाळा . 


पन्हाळा , १८ सप्टेंबर २०१७ . 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांजकडून 

आदेश ( एक्स -१० ९ ३ - ९ ४ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अन्वये आदेश . 

क्रमांक कक्ष-१०/ अवसायन/ श्री . आचार्यरत्न , बाहुबली/ कलम १५६ / ७५५ ९ / २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , धनंजय डोईफोडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 
या आदेशान्वये श्री आचार्यरत्न बाहुबली सहकारी वाहतूक व पर्यटन संस्था मर्यादित, धर्मनगर निमशिरगांव , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त 
झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ . 


श्री . संजय प्रकाश बांदिवडेकर 


विशेष वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर - सांगली- सातारा, 


९ ० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१ ९ / चैत्र २१ - २७ , 


शके १ ९ ४१ 


अटी .- 


४ . 


६ . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम , १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 

वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यातील अ -३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 

संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे 
मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यांमध्ये आहे . त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचेकार्यालयास माहिती सादर करावी. 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 

त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 

अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२ , अ -३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 
मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम , 

१५६ व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 

करता येणार नाही. 
९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 

शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 

व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री . आचार्यरत्न बाहुबली सहकारी वाहतूक व पर्यटन संस्था , 

धर्मनगर निमशिरगांव, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 
११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 

परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत आहे. 

त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 

करता येणार नाही. 
कोल्हापूर , ६ मार्च २०१७. 


८ . 


आदेश ( एक्स-१० ९ ५ - ९ ६ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश . 

क्रमांक कक्ष -१०/ अवसायन/ श्री . धर्मवृक्ष. लागवड/ कलम १५६ / ७५६२ / २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , धनंजय डोईफोडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर या 
आदेशान्वये श्री धर्मवृक्ष लागवड व संवर्धक सहकारी संस्था मर्यादित, निमशिरगांव , तालुकाशिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ . 


श्री . संजय प्रकाश बांदिवडेकर 


विशेष वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर - सांगली- सातारा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


९ १ 


अटी.- 


४ . 


६ . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 

आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यातील अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी 

संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे 
मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यांमध्ये आहे. त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 

त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 

अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२ , अ -३ व अ -४ सोबत जोडलेला आहे . 
मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम 

१५६ व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 
वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
व नियम 

१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री. धर्मवृक्ष लागवड व संवर्धक सहकारी संस्था, निमशिरगांव, 

तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 
११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 

परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत आहे . 

त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

धनंजय डोईफोडे, 

विभागीय सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , ६ मार्च २०१७. 


८ . 


९ . 


, 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांजकडून 

अधिसूचना- ( एक्स -२२१७) 
क्रमांक/ पुशा/ रॉकेल/ कावि -१७९ / सन २०१८. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१८ / प्र.क्र .१ / ना.पु.२७, दिनांक मार्च २०१८ अन्वये, दिनांक १ मार्च २०१८ पासून केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात बदल झालेने 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या सूचना 
प्राप्त झालेल्या आहेत. शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ / ३७६ ९/ सातारा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित 
करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत. आणि ज्याअर्थी, 
सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत वितरित करणेत येणाऱ्या केरोसिनच्या सुधारीत एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , 
अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी , सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -६४०/ १७, 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे. 


९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


१७, २०१९ / चैत्र २१ - २७, 


शके १ ९ ४१ 


- 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० /४४५/ प्र.क्र . ३४२/ ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५ / प्र.क्र .८१६/ ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक 
११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १००५/४५३०/ प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु.२७ , दिनांक २१ मार्च २००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक ऑगस्ट 
२०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना 
जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक, अर्धघाऊक व 
किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ मार्च २०१८ पासून खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहेत . 


१ 


परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


१००० 


१००० 


२०० 


२०० 


२०० 


किरकोळ 


किरकोळ 


लिटरचा 


लिटरचा 


लिटरचा 


लिटरचा 


लिटरचा 


लिटर 


एक 


दर 


निव्वळ दर 


दराचा 


दर 


निव्वळ दर 


दराची 


लिटरचा 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 


वस्तू व सेवा 


वस्तू व सेवा | वस्तू व सेवा 


वस्तू व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


कर रक्कम 


दर 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


२४३१५.०० 


२३१५७.१४ 


११५७.८६ 


४८६३.०० 


४६३१.४३ 


२३१.५७ 


२४.७ ९ 


२४.८० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 


समाविष्ट 


करून दर ) 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८७६.०० 


४६४३.८१ 


२३२.१ ९ 


२४.८५ 


२४.८५ 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८१६.०० 


४५८६.६७ 


२२ ९.३३ 


२४.५५ 


२४.५५ 


२ . 

३ . 

४ . 
५ . 

६ . 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८१६.०० 


४५८६.६७ 


२२९ .३३ 


२४.५५ 


२४.५५ 


वाई 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७६६.०० 


४५३९ .०५ 


२२६.९ ५ 


२४.३० 


२४.३० 


कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८२४.०० 


४५ ९ ४.२९ 


२२ ९.७१ 


२४.५ ९ 


२४.६० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८६८.०० 


४६३६.१ ९ 


२३१.८१ 


२४.८१ 


२४.८५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७३८.०० 


४५१२.३८ 


२२५.६२ 


२४.१६ 


२४.२० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८६४.०० 


४६३२.३८ 


२३१.६२ 


२४.७ ९ 


२४.८० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४७६४.०० 


४५३७.१४ 


२२६.८६ 


२४.२ ९ 


२४.३० 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४८२८.०० 


४५९ ८.१० 


२२९.९ ० 


२४.६१ 


२४.६५ 


%3D 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : खटाव तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २४.८१ पैसे व पूर्णाकित दर रुपये २४.८५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२३.१५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २४.८१ + २४.८१ ४ ९.६२ पूर्णांकीत रुपये ४९.६५ पैसे घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे (दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


२७, शके १ ९ ४१ 


९ ३ 


महत्त्वाची टीप : 

( १) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोट्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोटा वाटपासाठी असेल त्या कोट्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २००/- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्रमांक ०४०८००१ ५०० या शीर्षाखाली जमा करून चलनाचे मूळ प्रतीसह दरमहा 
दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पूल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रकमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 

वसुंधरा बारवे, 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 


५ 


सातारा . 


सातारा , १५ 

मार्च 

२०१८ . 


( X -674 ) 
BY DISTRICT DEPUTY REGISTRAR 

( See Rule No. 5 ) 
LICENSE FOR CARRYING OF THE BUSINESS OF WAREHOUSING 
Licence No. WHA /PNAG /MKT/4576 of 2017-2018 . - Licence is Granted to Shree Industrial Suppliers 
and Contractors , Phursungi, Taluka Haveli, District Pune . (hereinafter referred to as the licensee ) on the 
payment of a fee of Rs. 300 /- for conduct business of warehouseman in the ware house (s ) situated 
at S. No. 157 , Phursungi, Taluka Haveli, District Pune referred to as warehouse (s ) subject to the 
provisions of the Bombay Warehouse Act, 1959 the Bombay Warehouse Rules , 1960 and on the 
following conditions namely 

1. This License shall be valid up to and inclusive of the 30th September 2018 . 
2. License shall not carry on the business or a warehouseman at any place other than the said 

Warehouses . 
3. The License shall carry on the after said business for the storage of the following goods the 

all Agricultural and Trival produce i.e. Cotton (Ginned and Unginned ), Foodstuffs and including 
Oils , Seeds, Gul, Sugar, Vegetables Oils , Cattle foods including Oil cakes and other concen 
trates, Seeds, Manures , Fertilizers , Agricultural implements , Cement , Paper, Iron and Steel 
(Metal and Structures), Textile and Insectides , Fungicides and weedicide, Drugs and Medicine, 
Tobacco , Cigarettes, Paints, Glass containers, Glass Articles , Raw material for manufacture 
of glass articles and packing material, Detergents , Sops, Talcum Powder , Whiting agest 
Cosmetics . Medicines , Non perishable food products , Electric / Electronic raw materials , 
Components and spares , Household goods, Tractors , Agricultural equipments Engineering 

equipments and Beverages etc. 
4. This License shall not be transferable . 
5. No correction or alteration in the schedule of the charge maintained under rule 17 of the 

Bombay Warehouse Rule, 1960 shall be valid unless approved by the prescribed authority. 
6. This License shall be liable to revoke or suspend in accordance with the provisions of Section 

8 of the Bombay Warehouse Act, 1959. 
7. In the event of revocation or suspension of this License , the License shall surrender it to the 

prescribed authorities alongwith all the Warehouse receipts in his possession . 


, 


, 


- 


, 


Date of Renewal 


Signature of the Authority 


Period for which License issued 
16th December 2017 to 30th September 2018 


16th December 2017 


Pune , 16th December 2017 . 


- 


९ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११ 


90 , 2098 / atat 29 - 20 , 

20 , 9h 9989 


( X -675 ) 


(See Rule No. 5 ) 


LICENSE FOR CARRYING OF THE BUSINESS OF WAREHOUSING 


Licence No. WHA /PNAG /MKT/4577 of 2017-2018 .– Licence is Granted to Shree Industrial Suppliers 
and Contractors , Bhavani Peth , Pune -411 042 (hereinafter referred to as the licensee ) on the payment 
of a fee of Rs. 600 / - for conduct business of warehouseman in the ware house (s ) situated at S. No. 
25 / 1 - B , Dhankawadi, Taluka Haveli, District Pune referred to as warehouse (s ) subject to the provisions 
of the Bombay Warehouse Act, 1959 the Bombay Warehouse Rules, 1960 and on the following 
conditions namely. 


1. This License shall be valid up to and inclusive of the 30th September 2018 . 


2. License shall not carry on the business or a warehouseman at any place other than the said 

Warehouses . 


3. The License shall carry on the after said business for the storage of the following goods the 

all Agricultural and Trival produce i.e. Cotton (Ginned and Unginned ) , Foodstuffs and including 
Oils , Seeds , Gul, Sugar, Vegetables Oils , Cattle foods including Oil cakes and othe concen 
trates , Seeds , Manures, Fertilizers , Agricultural implements , Cement, Paper, Iron and Steel 
(Metal and Structures), Textile and Insectides , Fungicides and weedicide, Drugs and Medicine, 
Tobacco , Cigarettes, Paints , Glass containers, Glass Articles , Raw material for manufacture 
of glass articles and packing material, Detergents , Sops , Talcum Powder, Whiting agest 
Cosmetics . Medicines, Non perishable food products , Electric / Electronic raw materials , 
Components and spares, Household goods , Tractors , Agricultural equipments Engineering 
equipments and Beverages etc. 


4. This License shall not be transferable . 


5. No correction or alteration in the schedule of the charge maintained under rule , 17 of the 

Bombay Warehouse Rule , 1960 shall be valid unless approved by the prescribed authority . 


6. This License shall be liable to revoke or suspend in accordance with the provisions of Section 

8 of the Bombay Warehouse Act, 1959 . 


7. In the event of revocation or suspension of this License , the License shall surrender it to the 

prescribed authorities alongwith all the Warehouse receipts in his possession . 


Date of Renewal 


Period for which License issued 


Signature of the Authority 


1 


2 


3 


16th December 2017 


16th December 2017 to 30th September 2018 


Anand A. Katake , 

Distritct Deputy Registrar, 
Co - operative Societies, Pune (Rural). 


Pune, 16th December 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ - १७, २०१९ / चैत्र २१ 


20 , 9C 9889 


९ ५ 


( X -676 ) 


(See Rule No. 5 ) 


LICENSE FOR CARRYING OF THE BUSINESS OF WAREHOUSING 


Licence No. WHA /PNAG / 

MKT/4574 of 2017-2018 . – Licence is Granted to M /s . Kamdhenu Chemi 
cals and Fertilizers Industries Ltd., at Bhavani Peth , Pune-411 042. (hereinafter referred to as the 
licensee ) on the payment of a fee of Rs. 750 /- for conduct business of warehouseman in the ware 
house (s) situated at S. No. 25 /1 - B , Dhankawadi, Taluka Haveli , District Pune referred to as warehouse (s ) 
subject to the provisions of the Bombay Warehouse Act , 1959 the Bombay Warehouse Rules 1960 and 
on the following conditions namely : 


1. This License shall be valid up to and inclusive of the 30th September 2018 . 


2. License shall not carry on the business or a warehouseman at any place other than the said 

Warehouses . 


3. The License shall carry on the after said business for the storage of the following goods the 

all Agricultural and Trival produce i.e. Cotton (Ginned and Unginned ), Foodstuffs and including 
Oils , Seeds , Gul, Sugar, Vegetables Oils , Cattle foods including Oil cakes and othe concen 
trates , Seeds, Manures , Fertilizers, Agricultural implements , Cement, Paper , Iron and Steel 
(Metal and Structures ), Textile and Insectides, Fungicides and weedicide, Drugs and Medicine , 
Tobacco , Cigarettes , Paints , Glass containers, Glass Articles, Raw material for manufacture 
of glass articles and packing material, Detergents , Sops, Talcum Powder, Whiting agest 
Cosmetics . Medicines , Non perishable food products , Electric / Electronic raw materials , 
Components and spares , Household goods, Tractors , Agricultural equipments Engineering 
equipments and Beverages etc. 


4. This License shall not be transferable . 


5. No correction or alteration in the schedule of the charge maintained under rule 17 of the 

Bombay Warehouse Rule, 1960 shall be valid unless approved by the prescribed authority . 
6. This License shall be liable to revoke or suspend in accordance with the provisions of Section 

8 of the Bombay Warehouse Act, 1959 . 
7. In the event of revocation or suspension of this License , the License shall surrender it to the 

prescribed authorities alongwith all the Warehouse receipts in his possession . 


Date of Renewal 


Period for which License issued 

2 


Signature of the Authority 


1 


3 


16th December 2017 


16th December 2017 to 30th September 2018 


Pune , 16th December 2017 . 


( X -677 ) 

(See Rule No. 5 ) 
LICENSE FOR CARRYING OF THE BUSINESS OF WAREHOUSING 


Licence No. WHA/ PNAG /MKT/4575 of 2017-2018 .– Licence is Granted to M /s. Nutan Warehousing 
Company Pvt. Ltd., at S. No. 157 , Phursungi, Taluka Haveli, District Pune. (hereinafter referred to as 
the licensee ) on the payment of a fee of Rs. 3150 / - for conduct business of warehouseman in the ware 
house (s ) situated at S. No. 157, Fursungi, Taluka Haveli, District Pune referred to as warehouse (s ) 
subject to the provisions of the Bombay Warehouse Act , 1959 the Bombay Warehouse Rules 1960 and 
on the following conditions namely 


९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ११ 


90 , 2098 / eta 29 - 20 , 


शके १ ९ ४१ 


- 


1. This License shall be valid up to and inclusive of the 30th September 2018 . 


2. License shall not carry on the business or a warehouseman at any place other than the said 


Warehouses. 


3. The License shall carry on the after said business for the storage of the following goods the 


all Agricultural and Trival produce i.e. Cotton (Ginned and Unginned ), Foodstuffs and including 


Oils , Seeds , Gul, Sugar, Vegetables Oils , Cattle foods including Oil cakes and othe concen 


trates , Seeds , Manures , Fertilizers , Agricultural implements , Cement, Paper, Iron and Steel 


(Metal and Structures ), Textile and Insectides , Fungicides and weedicide , Drugs and Medicine, 


Tobacco , Cigarettes , Paints , Glass containers, Glass Articles, Raw material for manufacture 


of glass articles and packing material , Detergents , Sops , Talcum Powder, Whiting agest 
Cosmetics. Medicines , Non perishable food products , Electric / Electronic raw materials , 
Components and spares , Household goods, Tractors , Agricultural equipments Engineering 


equipments and Beverages etc. 


4. This License shall not be transferable . 


5. No correction or alteration in the schedule of the charge maintained under rule 17 of the 


Bombay Warehouse Rule , 1960 shall be valid unless approved by the prescribed authority. 


6. This License shall be liable to revoke or suspend in accordance with the provisions of Section 


8 of the Bombay Warehouse Act, 1959 . 


7. In the event of revocation or suspension of this License, the License shall surrender it to the 

prescribed authorities alongwith all the Warehouse receipts in his possession . 


Date of Renewal 


Period for which License issued 


Signature of the Authority 


1 


2 


3 


16th December 2017 


16th December 2017 to 30th September 2018 


Anand A. Katke , 


Distritct Deputy Registrar, 


Co-operative Societies, Pune (Rural). 


Pune , 16th December 2017 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


